प्रकरण १ ] इश्वरप्रणीत धमंग्रय ४९१ 


अर्स कोणासहि वाटत नाहीं. त्याप्रमार्ण या ठिकाणीं इ- 
तिहासादिकांचा जरी एथक निर्देश केला आहे तरी 
त्यांचा अन्तभोव ञाह्मणांमध्येच केला पाहिजे. ज्राह्मण 
हा वेदभाग मंत्रांचा उपव्याख्यानरूप आहे अस पूर्वी 
लिहिलेच आहे. तेव्हां विधि, निंदा, प्रशंसा, प्रश्न व 
कथा इत्यादि प्रकारांनी मंत्रांचा विनियोग कसा करावा 
हं ब्राह्मणामध्ये सांगितळे आहे. याविषयीं उदाहरणं 
एणेप्रमाणे आहेत; --- 
देवासुराः संग्रत्ता आसन । 
--तैत्तिरीय घ्राह्मण 
म्हणजे--देव व अपुर हे यद्ध करितेझाले. हे इ 
तिहासार्चे उदाहरण होय 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌ । 
-णपेतरेय उपानिषवू 
म्हणजे---जगाच्या पूर्वी आत्मा हा एकच पदार्थ 
होता; आत्म्याशिवाय दुसर॑ कांहींहि हालचाल करणारे 
नव्हते. अशा प्रकारचीं जीं ब्राह्मणांत वचने आहेत हीं 
पुराण होत; कारण यांमध्ये जगाच्या पूर्वीचे वणन अं 
सन सृष्टीची उत्पात्ति कशी झाली ह्याचंहि प्रतिपादन 
केठेळें आहे. म्हणन अशा प्रकारचे ब्राह्मणांतील वचन 
पुराणाचे उदाहरण होय 
कल्पशळ्दाची व्य॒त्पत्ति ' कल्प्यते समथ्येते यागप्र- 
योगो येन! अशी आहे. म्हणजे, यज्ञाचा प्रयोग ज्यांत 
वर्णिलेला आहे त्यास कल्प अस म्हणावं. 
इषेत्वोर्जेत्वेति वश्थे तदाह । यदाहेषेत्वोर्जत्वाते यो बृ 
.दुर्गंसो जायते तस्मै तदाहू । 
--द्ातपथ प्राण 


४९२९ आत्मविद्या [भाग २ 


याचा अथे असा कीं--वृष्टीविषयीं व झाडांच्या र- 
साविषयीं इपेत्वोर्भत्वा या मंत्रांत सांगितलेलं आहे. ज्या 
त्राह्मणवचनांत मंत्रांच्या अर्थाचे स्पष्टीकरण केलेलं अस- 
त॑ त्यास कल्प अस म्हणतात, म्हणून हे कल्पारचे उदा- 
हरण होय. 

अत ऊर्ध्व यदि बाले हरेत । 
हा मंत्र म्हणून अभ्निचयनाचे वेळीं 
यम गाथाभिः परि गायाते । 


एणेप्रमाणे विहित ने मंतविशेष त्यांस गाथा अस 
म्हणतात. तर्सच, ज्या ब्रासणभागांमर्ध्ये मनुष्यांचे वृ- 
त्तान्त कथन केलेले असतात त्यांस नाराशसी असे म्हण- 
तात.---याकरितां ब्राह्मण हा शब्द इतिहास; पुराण 
इत्यादि समुदायाचा वाचक समजावा आणि 
यद्‌ जह्मणनीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ 
गाथा नाराश<सीर्मेदाहुतयो देवानामभवन । 
-तैतिरीयारण्यक 
या पूर्वीक्त वचनामध्ये ब्राह्मण हेच--इतिहास, पु- 
राणे, कल्प, गाथा व नाराशसी-होत असा अथे करावा. 
या एकंदर विवेचनावरून जाह्मणव्यतिरिक्त वेद- 
भाग नसल्यामुळे, मैत्र व ब्राह्मण हेच वेदाचे दोन भा- 
ग सिद्ध झाले, आतां करक, यजुस्‌ व साम असे जे 
तीन प्रकारचे मंत्र आहेत त्यांचा संकर दृष्टीस पडतो, 
म्हणजे क्रवेदांतील मंत्र यजुर्वेदांत व सामवेदांत आढ- 
ळतात, व सामवेदांतील मंत्र यजुर्वेदांत आढळतात. म्ह- 
णून या तिन्ही. वेदांची निरनिराळीं णे संभवत ना- 


प्रकरण ] ईश्वरप्रणीत धर्मग्रंथ ४९३ 


हींत-अशी शका उत्पन्न झाली असतां तिर्चे निराकरण 
माधवाचायीनीं एगेप्रमाणें केळे आहे:--- 
क्ुक्सामयजुषां लक्ष्म सांकयोदिति शोकेते ॥ 
पादश्व गीतिः प्रश्छि्ट पाठ इलस्त्वसंकर: ॥ 
-ज्ञैमिनीय न्यायमाला 

याचा अथे असा की--त्र 1 ) यजुस, साम या 
तिन्ही वेदांतील वार्क्ये एकमेकांत मिसळलेलीं सांपडतात, 
तेव्हां त्यांची एथक्‌ लक्ष्णेंच नाहींत अश्नी शका आली 
असतां तिचे समाधान पुढील सूष्रांत येणेप्रमाणे केलं 
आहे “णा 

तेषामृग्यत्नाथे वशेन पादव्यवस्था । 
ग्रोतिषु सामाख्या । शेषे यजुः शब्द: । 
--पूयेमीमांसादरीन 

याचा अथे असा कीं--पाद, गीति १ प्रश्छिष्ट पाठ 
यांच्या स्पष्ट लक्षणांवरून या तिन्ही वेदांची लक्षणें 
सिद्ध होतात. तीं अशीं की,-पाद व अधेचे या वृत्तां- 
मर्ध्ये जे मंत्र साधलेळे असतात ते क्रगवेदांतील अस 
समजार्वे. जे मंत्र गायनास योग्य असतात ते सामवेदा- 
न्तगेत होत. जे मंत्र वृत्तबद्ध किंवा गायनास योग्य 
नसून फक्त गद्यरूपार्ने असतात ते यजुर्वेदांतील जाणावे. 
आतां एका वेदांतील मंत्र दुसऱ्या वेदांत कसे आढळ- 
तात याचीं उदाहरण एरणप्रमा्ण आहेत;-- 
देवो बः सवितोत्पुनात्त्वाठिद्रेण पवित्रण वसोः सूर्येस्य रश्‍िमिभिः । 

हा मंत्र यजुर्वेदामध्ये आढळतो आणि यजर्वेदांतील 
ब्राह्मणांत अस म्हटले आहे कीं ' सावित्र्येचा ! या 
तररेद्सूक्तांतील तो मंत्र आहे. 

एतस्साम गायभास्ते । 


४९४ अत्मविद्या [ भाग २ 


असा प्रस्ताव करून सामवेदांतील कांहीं मंत्र यजु- 
वेदामध्ये पठन केळे आहेत. 

कक, यजुस, साम व अथवे असा वेदांचा क्रम अ- 
सून विद्यारण्य स्वामींनी अगोदर यजुर्वेदावर भाष्य लि- 
हून मग क्रमेदावर लिहिळे आणि तत्संबंधानं जीं शं- 
कासमाधाने त्यानीं क्रग्वेदमाप्याचे आरंभीं केलीं आ- 
हेत तीं बोधप्रद असून फार मनोरंजक आहेत. शिवाय 
तीं वाचलीं असतां अनेक वादग्रस्त विषयांवर चांगला 
प्रकाश पडतो, याकरितां आह्यी तीं एथ देतो 

शंका--सवे वेदांमध्ये क्रग्वेदाचाच प्रथम उललेख 
करितात व अनेक गोष्टींपैकी अधिक महराचीच गोष्ट 
प्रथम सांगितलेली असते असा सवेत्र संप्रदाय आहे. 

तस्मादयज्ञात्सवहुत कूचः सामानि जज्िरे ॥ 
छंदासे जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
--पुरुषसूक्त 

या मंत्नामध्ये क्रमेदास प्रथम स्थान दिल॑आहे. 
इतकेच नव्हे, तर यज्ञांग हृढ होण्याकरितां क्रमेदाचाच 
उपयोग केला जातो. तेत्तिरीय ग्रेंथांत पुढील वचन 
आढळते १ 
यद्वै यज्ञस्य साम्रा यजुषा क्रियेत शिथिलम्‌ । तद्यदचा तददढम्‌ ।॥ 

--यजुर्वेद 

याचा अथे असा कीं---सामवेद किंवा यजुर्वेद यां- 
च्या आधाराने केलेलं ज॑ म॑ कांहीं शिथिल रहात त 
त क्ग्वेदामुळे हढ होत. त्याप्रमाणेच सवे वेदान्तगेत 
ब्राह्मणांमध्यं, सांगितलेल्या गोष्टींवर विश्वास हढ हो- 
ण्याकरितां, क्रसेदांतीळ वचनांची 'उदाहरणे दिलेलीं 


प्रकरण १] इेश्वरप्रणीत धमंग्रंथ ४९५ 


असतात. तसेच यजर्वेदां्ताल मत्रकांडांमध्ये अध्वयेस 
उपयक्त अशीं क्रमेदांतील पष्कळ वचने गांविलीं आ- 
हेत. सामवेदांतील सवे वचने क्रग्वेदांतिलच आहेत हे 
तर सुप्रसिद्ध आहे. अथवेसंहितेताहे बहुतेक वचने 
क्रग्वेदांतीलठच आहेत 

छांदोग्य उपनिपदांत नारदानीं सनत्कमारक्रपीस 
अर्स सांगितलें कीं-- 


क्ग्वेदं भगवो$ध्यामे यजुर्वेद सामवेदमाथवणंच । 

म्हणजे, भगघन , प्रथम करवेद, नंतर यजस, साम 
व अंथवे या क्रमाने मी वेदांचे अध्ययन करितो. मंडको 
पनिषदामध्ये पुढील वचन आढळतं;-- 

क्रग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो$थवेण: । 

अशा रीतीने क्रग्बेदाचे प्राथम्य प्रस्थापित झाल्याने 
त्याच वेदावर अगोदर भाष्य लिहिण॑ अवशय आहे. 
एणेप्रमाणे पूर्वपक्ष करून त्याचे समाधान स्वामीनी 
पुढील रीतीने केलें आहे:--- 

समाधान:---सवे वेदांचे अध्ययन, त्यांचे पारायण, 
ब्रह्मयज्ञ, जप इत्यादि गोर्टामध्ये क्र्वेदास प्रथम स्थान 
जरी असलं, तथापि यजर्वेदावर भाष्य अगोदर शिहिलं 
पाहिभ. कारण वेदार्थज्ञान यज्ञानष्ठानाकरितां अवश्य 
पाहिने आणि यज्ञ ुषठान तर यजरवेदाशीवाय होणें 
नाहीं. हे यजर्वेदाचे प्राधान्य क्रखेदामध्येच स्पष्ट 
वर्णिळे आहे 


छा त्वः पोषमास्ते पुपुप्वान । 
'*_.' _ गरायणैे त्वा गायोति शक्करीषु ॥ 


४९९ आत्मविद्या [भाग ९ 


ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां । 
यज्ञस्य माता विमिमीत उ त्वः ॥ 

या क्रचेचा अथे निरुक्तकार यास्क यानीं एणेप्रमाणे 
केला भाहेः-या क्र्चेत क्रत्विजांचे कमीचा विनियोग 
सांगितला आहे. होता त्रश्‍वेदांतील क्रचा म्हणून सवे 
विधीर्चे नियमन करितो. उद्गाता शक्करी नामक क्रचांचे 
गायन करितो. तिन्ही वेदांतील कर्मे जाणणारा ब्रह्मा 
प्रणयनादि सवे कमीचे अनुष्ठानास अनुज्ञा देतो. यज्ञाचा 
मुख्य नायक जो अध्वर्यू तो सर्व बज्ञांगे सिद्धीस नेतो. 

यावरून पहातां यज्ञाची सिद्धि होण्यास यगुर्वेदाची 
अपेक्षा आहे आगि यामुळं यजुर्वेदास अध्वयुवेद म्हण- 
ण्याचा संप्रदाय पडला आहे. ' अध्वर युनक्ति ! अशी 
र. शब्दाची व्याख्या आहि. तेणेकरून यज्ञाचे नेतृत्व 
अध्वयेकडेच असते. 
मता मबनात्‌ । छंदासि छादनात । स्तोमःस्तवनात्‌ । यजुयंजतेः । 

"निरुक्त 

भशा प्रकारची यजुस्‌ शब्दाची व्युत्पत्ति थास्क 
मुनीनीं दिळी आहे. यज म्हणजे यज्ञ करणे या धातू- 
पासून यजुस्‌ शब्द सिद्ध होतो. यजुर्वेदापासून यज्ञ- 
शरीर निष्पन्न होते आणि स्तोत्र व शस्त्र एतद्रूपी जे 
त्याचे अवयव ते सामवेद व क्रग्वेद यांनीं भरून निघ- 
तात. अशा रीतीने उपजीव्य जो यजुवंद त्यांचं व्या- 
ख्यान प्रथम करावे लागले, सामवेदांतील वचने क्रग्वे- 
दान्तगेत असल्यामुळे क्रमेदारच व्याख्याने करून नंतर 
सामवेदावर भाष्य रचिळे आहे. | 

यज्ञ करण्याकरितां वेदाथेज्ञान पाहिभे असे वर 


प्रकरण ] शेश्वरप्रणीत धपंग्रंथ ४९७ 


लिहिले आहे, तेव्हां यज्ञाची अवश्यकता काय आहे याचें 
निरूपण उपयुक्तता संबंधाने ( [६1३ ) झाले पाहिजे. 
वेदांत कर्मकांड क्रियाप्रधान आहे. कमोवांचून विद्या- 
भ्यास व ज्ञानप्राप्ति शक्‍य नाहींत. मनव बुद्धि हीं 
बाह्य व आन्तर व्यवहारांत सवेदा गुंग असतात. या 
दृष्टींन पहाता करमेकांड विशेष महत्त्वाचे आहे. 
कर्माचे दोन प्रकार आहेतः---१ निष्काम करम, २ 
सकाम कर्मे. निष्काम कमोचे श्रष्ठफल इंश्वरप्नातति होय व 
अशा प्रकारचे अनुष्ठान करण्यांत स्वभावतः अपूवे 
आनंद मिळणारा असतो, म्हणून हें कर्म अरष्ठ होय. 
जे कर्म, लोकिकव्यवहार साध्य होण्यासाठीं धमाने, 
अथे व कान मिळविण्याची इच्छा धरून केले जाते, 
त॑ सकाम कमे होय. या कमोर्च फल जन्ममरण असल्या- 
मुळे निष्काम कमोपेक्षां ते॑कमी प्रतीचे होय. सकाम 
कमीमध्ये अभिहोत्रादि सवे यज्ञांचा अतभोव होतो. 
या सवे ख्ज्ञांमध्ये सुगंधित, मिष्ट, पुष्टिकारक व रोग- 
नाशक अशा चार प्रकारच्या व निरनिराळ्या संस्का- 
रांनी शोधन करून सुसंस्कृत बनविलेल्या दव्यांचे 
( १७७५७] ) हवन होत असल्यामुळे,-वायु व वष्टि- 
जल यांची शुद्धि होते व त्यायोगें सवे जगाला 
सुख होते. 

सृष्टीमध्ये हंधरकूत यज्ञ चालळेलाच आहे. त्याच्या 
बरोबर मनुष्यकृत यज्ञहि सुरू असलाच पाहिज, 
अशा रीतीने दोन्ही प्रयत्न अव्याहत चालले म्हणजे 
सववीस उत्तम परिस्थिति प्राप्त होते. इं्वराने अभ्िमय 
सूये उत्पन्न करून त्याच्या ह्वाराने पुष्पे, वनस्पति 


४९८ आत्मविद्या [भाग २ 


इत्यादिकांतून सुगंधि व रोगनाशक रस व वायु आक- 
्षिले जातात. तर्सच या मोठ्या यज्ञाच्या योगाने सुग- 
थित रसांचे व वायूचे आकषेण होऊन दुगैधयुक्त 
रसांची व वायूंची शाद्धि होते. जेथे मनुष्ये कमी 
आहेत किंवा मुळींच नाहींत, तेथाळ जल व वायु पर- 
मेश्वरीय यज्ञानेच स्वच्छ होतात. परंतु जेथ मनुष्यवस्ती 
पुष्कळ आहे तेर्थे स्वाभाविक होणाऱ्या यज्ञान काम 
भागत नाहीं. म्हणून प्रत्येकाने निराळा यज्ञ केढाच 
पाहिन. पर्ञाहसा मात्र कदापि करूं नये. सत्य भाषण 
करण्याविषयींची आज्ञा मोडल्याने जसा मनुष्य दोषी 
ठरून दुःख भोगतो त्याप्रमाणे “ यावज्जीवमशिहोलं जहु- 
यात्‌ ! या वचनांतीळ यज्ञसंबधी आज्ञेविषयीं समजार्व. 

अस्तीमध्ये घातळेळे द्रव्य पथक्करण पावून परमाणु- 
रूपानं सर्वे हवेत मिसळून जाते, म्हणून दुर्गधादि दोष- 
निवारक सुगंधादि द्रव्यांचा होम अमीत केला असतां 
त्यापासून वायु व वृष्टिजळ यांची शुद्धि होते. ज्या- 
वेळीं एकाद्या घरामध्ये हवन केले जातं त्या वेळीं त्या 
घरांतीळ अशुद्ध वायु अस्नीच्या यागाने हलका होऊन 
वर आकाशांत जातो व तेर्थे चाऱ्ही दिशांतून स्वच्छ 
वायु येतो. त्यामुळें ते घर आरोग्यकारक वायूर्न युक्त 
होत. तर्सच होमामर्थ्ये घातलेल्या सुगंधादि द्रव्यांच्या 
मिश्रणाने शुद्ध झालेला वायु वर आकाशांत जाऊन 
तो मेघादि आकाडास्थ द्रव्यांची शुद्धि करितो व त्या- 
योगे पाऊसहि जास्त पडतो. अशा रीतीने शुद्ध पा- 
ण्याची य जास्त झाल्याने वनस्पतींची वाढ व त्यांची 
'हुद्धे होते व त्यायोगें सर्वाला सुख होते. यावरून प- 


प्रकरण) ] इेश्वरप्रणीत धमंग्रंथ ४९९ 


हातां यज्ञ केल्याने मनष्यमात्राला व इतर प्राण्यांळा 
शुद्ध वायु, स्वच्छ पाणी व पोषशटकि अन्न मिळे शक- 
तात हे सहज ध्यानांत येईल 

ज्या वेळीं हवन केलेल्या वृक्ष, वनस्पाते, ओमझधि, 
जल इत्यादि पदार्थात अभ्नि रिरून त्यांतील रसांचे 
व वायंर्चे पृथक्करण करूं लागतो, तेव्हां धर व वाफ 
असे मख्यतः दोन पदार्थ उत्पन्न होतात. भमींतील ज- 
लांशाला वाफ व शुष्क प्रथिर्वाच्या अंशाला धूर असें 
म्हणतात. हे धर व वाफ हलके असल्यामळे वायच्या 
आधाराने आकाशांत जातात व तेथे जलसमागम पावन 
त्यांची अभ्रं बनतात आणि त्यांपासन वष्टि होते. म्ह 
णन अस्तीपासनच या वनस्पति व ओषधि परंपरेने उ- 
त्पक्न होतात. वनस्पति व ओपषधि यांपासन अन्न बनर्त 
व अन्नार्चे वीये बनत :--- 

अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषो$न्नरसमयः! । 

--तैत्तिरीयोपनिषदू 

म्हणजे, अन्नापासन रेत व रेतापासन प॒रुप उत्पन्न 

होतो. म्हणन हा परुप अन्नरसमय होय 
अन्नाद्‌ ध्येव खल्विमाने भूतानि जायन्ते । 
अभ्नेन जातानि जीवन्ति । अभ्नं प्रयन्त्य 


भिसंवि शन्तीति । 
--तैस्िरीयोपानेपदू 
म्हणजे, सवे प्राणी अन्नापासून उत्पन्न होतात, अ- 
ज्ञाच्या योगाने जगतात व दोवटीं अन्नामध्येच लय 
पावतात. अन्न हे जीवनाचा मोठा आधार आहि. शुद्ध 
अन्न, जळ व वायु यांच्या द्वाराने प्राणिमात्राला सुख 


५०० आत्मविद्या [ भाग ९ 


होतें. तेव्हां अन्न, जळ व वायु यांच्या शुद्धीकरितां यज्ञ 
करणें अवश्य आहे, म्हणून युर्वेदाचें प्राधान्य 
सिद्ध होते. 
ब्रह्मयज्ञ प्रकरणामध्ये वेदाचे पठन नित्य करावें 
असे सांगितळ आहे. प्रथम अशी शंका उत्पन्न होते 
कीं, फक्त वेदपठन करावे किंवा तदथेज्ञानहे अवइ्य 
आहे. याविषयीं पुढील वचन फार महत्त्वाचे आहे. 
तेनोभो कुरुतो यश्चेतदेवे वेद यश्च न वेद । नाना 
तु विद्याचा विद्याच । यदेव विद्यया करोति श्रद्ध- 
योपनिषदा तदेव वीयेबत्तर भषति । 
-र्‍र्‍छांदोग्य 
याचा अथे असा की--कोणतेंहि कमे करण्याचे 
दोन प्रकार आहेत. एकादा मनुष्य करमेप्रतिपादक वच- 
नाचा अथे जाणून ते कमे करितो व दुसरा मनुष्य 
त्या वचनाचा अथे न जाणून त॑ कमे करितो. अशा 
प्रसंगीं कधीं कधीं अथे जाणणारास व न जाणणासस 
एकच फल प्राप्त होते. जसे बाळहिरडे भक्षण केले 
असतां रेच होतात हे जाणणारा व न जाणणारा या 
दोघांसहि ते भक्षग केल्यावर विरेचन होणार. तथापि 
यावरून कर्माचे सामथ्ये निश्चितपणे सिद्ध होत नाहीं. 
कारण, जाणीव व नेणीव अनेक प्रकारची असतात. 
आपण व्यवहारांत नेहमीं असे पहाता. की पद्मरागादि 
माणे एकाद्या अडाणी मनुष्याच्या हातीं पडला असतां 
त्याचा कांहीं उपयोग होत नाहीं. परंतु तोच मणि 
जाणत्या व्यापाऱ्याच्या हातीं लागला असतां किमतीस 
'चढतो. यावरून अर्थज्ञ, श्रद्धावान्‌ आणि योगयक्त अशा 


प्रकरण१ ] इेश्वरप्रणीत धर्मग्रंथ ५०१ 


पुरुषाने केठेळे कमे अधिक फल देतं यांत संशय नाहीं. 
शब्दाथेज्ञानाचे इतके महत्त्व असल्यामुळे वेदा्थे. 
ज्ञान सवे जगास अत्यंत उपकारक झाले आहे. प्रथ- 
मत: हं ध्यानांत आणार्वे की, उपनयनसंस्कार झाल्या- 
नेतर एका वेदार्चे किंवा बुद्धिसामथ्ये असेल तर एका- 
हून अधिक वेदांचे अध्ययन केळेंच पाहजे. याविषयीं 
याज्ञवल्क्यस्मृतींत पुढील वचन आहे:--- 
वेदानधील्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
म्हणजे, एकाहून भथिक वेदांचे, निदान एका वे- 
दाचे तरी अध्ययन करावे. शिवाय वेदाध्ययन नित्यकमं 
समजन करावे व फळाची आकांक्षा धरूं नये. पुरुषा- 
थोन॒शासनामध्ये पुढील वचन आढळते:-- 
वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातात्‌ । 
म्हणजे, वेदाचे अध्ययन नित्यकमीपेकीं आहे, का- 
रण अध्ययन केलं नाहीं तर त्राह्मणत््वाची हानि होते. 
यास्ति त्याज सचिविदं सखायं । 
न तस्य वार्च्यापे भागो$स्ति ॥ 
यदीं शणोति अलक शुणोति । 
न हि प्रवेद सुकृतस्य पंथाम्‌ ॥ 
-"क्रग्बेद 
याचा अथ असा की--आपणावर उपकार कर- 
णाऱ्या मित्राचा जो त्याग करितो त्यास ता न 
काहीएक फल प्राप्त होत नाहीं. त्याने कांहींहि 
तरी ते त्यास नीट ऐकूं येत नाहीं, त्यास पुण्याचा मार्ग 
समजतच नाहीं. याकरितां सकळ देवतांचे, धमीरचे, व 
साक्षात्‌ परब्रह्म तत्तवार्च ज्ञान ज्यापासून मिळते असे 


५०२ आत्मविद्या [भाग २ 


वेदार्चे अध्ययन न कारितां परनिंदा, असत्य भाषण आणि 
कलह करण्यांत ज्याच्या आयुष्याचा व्यय होतो त्यास 
वाणी प्रसन्न होत नाहीं. 
नानुध्यायान्‌ बहूञ्झब्दान्वाचो विग्लापन हि तत्‌ । 
म्हणजे, काव्यनाटकादि बहुशब्दप्रचुर ग्रंथ जो वा- 
चतो किंवा ऐकतो त्याचा तो व्यापार फुकट जातो; तं 
केवळ वाणीस दमविणे होय. कारण त्यापासून पुण्याचा 
मार्ग सांपडतच नाहीं. 
अथेज्ञानाशिवाय नुसती वेदाची घोकंपट्टी करणा- 
राची निंदा सवेत्र आढळते. वेदाथेज्ञानाकडेच प्रवृत्ति 
व्हावी एतद्विपयीं यास्कमुनीनीं दोन वचनं दिलीं आहेत 
तीं एणेप्रमाणे: र्‍या 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभू 
दधील्य वेदं न विजानाति यो्थम्‌ ॥ 
यो$थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्चते 
नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा ॥ 
-निरुक्त 
याचा अथे असा कीं-जो मनुष्य वेद घोकून पाठ 
करितो परंतु त्याचा अथे उत्तम रीतीने समजून घेत 
नाहीं, अथात्‌ जो अथे न समजतां नसती घोकंपट्टी 
करितो तो लांकडाचा खांब आहे असे समजावे, 
व तो नुसता भारवाहक होय. त्याला वेदविद्येच्या रसा- 
स्वादाची गोडी नाहीं. जो वेदाथे नाणता त्याच्या सवे 
पापांचा नाश होतो व त्याला सवे सुख प्रात होते. तो 
आनेदमय अशा मोक्षस्थानाप्रत जाता. म्हणून वेदाचा 
अथे अवशय समजून घ्यावा. 


प्रकरण१ ] ेश्वरप्रणीत धर्मग्रंथ ५१०३३ 


यदरग्हीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते ।॥ 
अनमाविव शुष्केथो न तज्ज्वलाते कार्हिचितू ॥ 
"निरुक्त 
म्हणजे, वेदांचा फक्त पाठ केला पण अथे समजन 
घेतला नाहीं, तर त्यांचा कधींहि प्रकाश पडणार नाहीं 
ज्याप्रमाणे वाळलेलीं लांकडं राखेत पडळीं असतां जळत 
नाहींत, त्याप्रमाणे अथे समजल्याशिवाय पाठ केलेल्या 
वेदांपासन कांहीं लाभ होत नाहीं. वेदांचे वेदत्तव मळीं 
अर्थज्ञानावरच अवलंबन रहाते--- 
अलोकिकं पुरुषार्थापायं वेत््यनेन इति वेदशब्दनिर्वचनम्‌ । 
->वेदाथेप्रकादा 
म्हणजे-धर्मे, अथे, काम व मोक्ष हे जे चार पुरु- 
पाथे आहेत त्यांच्या प्राप्तीसाठी अलोकिक उपाय जेणे- 
करून जाणिला जातो तो वेद होय. तेव्हां अथे समज- 
ल्याशिवाय वेदांचे वेदत्व सिद्ध होत नाहीं 
उत त्व: पयतन ददरा वाच 
मुतत्वः *रण्वन्न शुणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं वि सख 
जायेव पत्य उशती सुवासाः ।। 
-*क्रग्वेद 
याचा अथे असा कीं---एक पुरुप केवळ वेदांचा 
पाठ करितो परंतु अथे जाणत नाहीं. असा पुरुष वेद- 
रूप वाणीस पहात असन देखी, ती त्याला दिसत 
नाहीं; तो पुरुष वेदरूप वाणीस ऐकत असून देखील, 
त्याला ऐकूं येत नाहीं. ज्याप्रमाणे क्रतुकालीं उत्तम 
व्र परिधान केलेली व पतीविषयीं उत्सक अशी भायो 
पतीची इच्छा पणे करिते, त्याप्रमाणे व्याकरणादि अंगें 


५०४ आत्मविद्या [भाग २ 


व पुर्वैमीमांसादि उपांगे यांचें अध्ययन करून जो पुरुष 
वेदांचे तात्पये शोधून काढण्यास प्रवृत्त होतो त्यास वेदा- 
थेरहस्य पूर्णप्णे समजून येतें. 

उत त्वं सख्ये स्थिरर्पात माहु 

नेनं हिन्वे ल्यपि वाणिनेषु ॥ 

अघेन्वा चराति माय येष 

वाचरशक्ष वा - अफलामपुष्पाम्‌ ॥ 

-"अग्वेद 
याचा अथे असा की--चतुदेश स्थानांमर्ध्ये कुशल 
असा पुरुष वेदरूप वाणीशीं सख्य करून रहातो, म्हणून 
त्यास स्थिरपीत-म्हणजे वेदार्थज्ञानरूपी जे॑अम्रतपान 
त्यामध्ये स्थिरपणे निमम़-अर्स म्हणतात. अशा पुरुषा- 
चा विद्वान्‌ लोक देखील सभेमध्ये पराजय करू शकत 
नाहींत. ही वेदाथेज्ञाची स्थिति झाली. परंतु जो पुरुष 
अथे न समजतां नुस्ते वेदपठन करितो, तो फलपुष्प- 
व्यतिरिक्त अशी वाणी ऐकतो आणि-कपटरूपी व दूध 
न॒देणाऱ्या-अश्ा गाईंबरोबर जगतामध्ये संचार 
करितो. 
वरीळ वचनांवरून केवळ वेदार्थज्ञान पाहिजे एवर्ढेच 

सिद्ध होत नसून, पणे ज्ञान होण्यास सांगोपांग वेदा्थे- 
ज्ञानाची आवश्यकता दिसून येते. शिवाय चार वेद; 
सहा वेदांग व चार उपांगे-हीं जीं चतुर्दश विद्यास्थाने 
वर सांगितली आहेत-त्यांच्या अध्ययनार्न पुष्ट केलेली 
वेदविद्या ग्रहण करण्यात उत्तम अधिकारीच पाहिजे. 
अधिकाराशिवाय केवळ हठांने वेद समजून घेण्यांचे जि- 
तके म्हणून आधुनिक यूरोपीय व भारतीय पंडितांचे प्र- 


प्रकरण १ ] ईश्रवरप्रणीत धमेग्रंथ ५०६ 


यत्न झाले तितके अनथकारक होऊन त्यांपासून आर्य- 
लीकांस नामाप्रकारचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. 
वेदा्थे करण्यांत समन्वयाकडे पूणे लक्ष पाहिजे. हे तत्त्व 
एकीकडे ठेवून वाटेल तसे वेदवाक्याचे अथे केल्यामुळें 
धमेश्रद्धा नाहीशी होऊन नवे नवे पंथ निमीण कर- 
ण्यांतत आधुनिक विठ्ठान्‌ लोकांस भूषण वाटत आहे. 
नीतीचा व धमाचा पाया जो करमेमार्ग त्याविषया सुशि- 
क्षित लोकांची अश्रद्धा होत गेल्यामं तरुण पिढीचे लोक 
घमेहीन बनत चाळले आहेत. तेव्हां या गोष्टीचा योग्य 
वेळीं प्रतिकार न झाल्यास भरतखंडांतील धार्मिक स्थिति 
भीतिप्रद्‌ होत जाईल यांत दशोका नाहीं. 
वेदविद्या ग्रहण करण्यास कोणास अधिकार पोर्हो- 
चतो ते पुर्ढील मंत्रांमध्ये यास्काचायीनी स्पष्ट केळे आहे. 
(१) पाहेला मंत्र 

विद्या ह॒ व त्राह्मणमाजगाम 

गोपाय मा शेवधि2$हमस्मि । 

असूयकायानजवे ५यताय 

न मा बरूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 

याचा अथे असा कीं---विद्याभिमानिनी देवता उप- 

देश करणाऱ्या आचायोजवळ येऊन म्हणाली की-अ- 
नघिकारी जो पुरुष असतेल त्याला माझा उपदेश न क- 
रशील तर माझे रक्षण होईल आणि मग मी चाऱ्ही 
पुरुषार्थ निधीप्रमार्णे मिळवून देईन. जो विद्यार्थी गुरूवर 
आणि मजवर वुथा दोषारोप करितो व ज्याच्यामध्ये 
सरळपणा नाहीं, त्यास माझा उपदेश करूं नको; जो 


विद्याथी स्नानसंध्यादि आचार पाळीत नाहीं, त्या 
4 


५०६ आत्मविद्या [ भाग २ 


खोट्या शिष्याला माझा उपदेश करूं नको. हे आचा- 


' असा जर वागलास, तर तुझ्या हृदयांत प्रवेश करून 
मी इच्छितफऴ देईन 


(२ ) दुसरा मंत्र 
न आतुणत्त्यावेतथेन कर्णी- 
वदुःखे कुवेन्नमृतं संप्रयछन_ । 
तं भन्येत पितरं मातरं च 
तस्मे न दुह्येत्कतमच नाह ॥ 
याचा अथे असा की--जो गरु सत्यरूप वेदवाणीने 
शिष्याचे कणे भरून टाकितो, जो गरु शिष्याच्या बु 
द्विसामथ्याप्रमाणे व त्याला दःख न होईल अशा री 
तीनॅ-म्हणज क्रचतेचा चवथा निदान आठवा भाग कां 
होईना, थोडा थोडा भाग शिकवून नेतर अर्धी क्रचा 
किंवा सगळी क्चा शिकवावयाची---अशा रीतीर्ने वेद 
शिकवितो व वेदाथेहि समजाऊन देऊन अमृतत्वाची 
दीक्षा देतो-अशा गरूस शिष्याने मख्य आईबाप अर्स 
समजावे व गरुद्रोह कधींहि करूं नये 


(३) तिसरा मंत्र 
भध्यापिता य गुरु नादरियन्त 
विप्रा वाचा मनसा कमंणा वा। 
यथैव ते न गुरोर्भाजनीया 
स्तथेव ताभ भुनाक्ते श्रतं तत ॥ 
याचा अर्थ असा की--ने अधम शिष्य अध्ययन 
झाल्यानंतर वाणीने, मनाने व आचरणाने गुरूचा आदर 
करीत नाहींत, अश्या शिष्यांवर ज्याप्रमाणे गुरु कृपा करीत 


प्रकरण१ ] ईश्वरप्रणीत धर्मग्रंथ ५०७ 


नाहीं, तसेंच गरूपदिष्ट वेदवाक्यहि त्या खोट्या शि- 
ष्यांना फलप्रद होत नाहीं 
(४) चवथा मंत्र 
यभेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं 
मेधाविन ब्रह्मचर्योपपत्नम्‌ । 
यस्ते न ऱइह्येत्कतमच्च नाह 
तस्मे मा ब्रूया निघिपाय अह्मन्‌ ॥ 
याचा अथे अस्ता की-हे आचाय, जो शिष्य नेहमीं 
पवित्र, सावधान, बुद्धिमान्‌ व ब्रह्मचारी असतो, जो 
गुरूची निंदा कधीं करीत नाहीं, अशा शिष्याला वि- 
द्यादान कर. कारण असा शिष्य एकाद्या निघीप्रमाणें 
विद्येचे रक्षण करितो. 
एणेप्रमाणे विद्याभिमानिनी देवतेची प्राथेना अस 
ल्यामळं गरूने अधिकारी शिष्यासच वेदविद्या शिकवावी 
तसेच, वेदमंत्रांचे अथे गूढ असल्यामुळे शिक्षादि पडेगे 
प्रवृत्त झालीं आहेत. वेदाथेज्ञान होण्यास त्यांचा अ- 
त्यन्त उपयोग असल्यामळे त्यांस ' अपरा विद्या 
मुंडकोपनिषदांत म्हटले आहे-- 
द्वे विद्ये वादितव्ये इति हस्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति । 
पराचैवापराच । तत्रापरा क्रग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो$थ- 
वैवेदः । शिक्षा कल्पो ठव्प़ाकरणं निरुक्त छंदो ज्योति- 
षामेति । अथ परा यया तदक्षरमाधगम्यते । 
याचा अथे असा कीं-विद्या दोन प्रकारच्या आहेत, 
त्यांपेकी एकीस 'परा विद्या! व दुसररीस 'अपरा विद्या' असे 
म्हणतात. क्रग्वेदादि चार वेद आणि शिक्षादि सहा अंगे 
यांस अपरा विद्या असे म्हणतात, कारण सरवेसाधन- 


५०८ आत्मविद्या [ भाग २ 


भत जो धर्म त्यांचे ज्ञान सहा वेदांगांसहित कमेकांडा- 
वरून होर्ते, परम पुरुषाथे ज॑ अह्म त्याचे ज्ञान उपनि 
षदांवरून होत, म्हणन ज्ञानकांडांतगेत जी विद्या तीस 
५: प्रा विद्या '” असं म्हणतात 

आतां शिक्षादि सहा वेदांग व पर्वेमीमांसादि चार 
उपांगे यांच्या अध्ययनापासन वेदाथेज्ञानास कसा 
उपयोग होतो ते कांहीं उदाहरणांनी स्पष्ट करूं. शिक्षा 
म्हणन ज॑ वेदांग आहे त्यापासन वणे, स्वर, मात्रा 
इत्यादिकांच उत्कृष्ट ज्ञान होते. यामध्ये जर चक 
झाली तर अर्थाचा अनथे कसा होतो हे पुढील वचना- 
वरून कळेल:--- 


मंबो हीनः स्वरतो वणतो वा 
मिथ्या प्रयुक्ती न तमर्थमाह । 


स वाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति 
यर्थेद्ररात्रः स्वरतोञ्यराधात. ॥ 
याचा अथे असा की--ज्या मेत्रामध्ये वणे चक 
ठेला असतो किंवा उदात्तादि स्वर देण्यांत चक झालेली 
असते, तो मंत्र भलताच होतो व त्यापासन इष्ट अर्थ 
निघत नाहीं. इतकच नव्हे, तर असा मंत्र वार्णीरूप 
असला तरी तो वज़ होऊन यजमानाचा नाश कारितो. 
उदाहरणार्थ-- 
इद्रशाचवधेस्व 
या मंत्रामध्ये इंद्र या सामासिक पदाचा अथे 
: इंद्राचा शत्रु ' असा जर विवलित असेल तर तत्पुरुष 


समास होऊन 
समासपच्य 
--भअष्टाध्यायी 


प्रकरण १ ] इेश्वरप्रणीत धमेग्नंथ ५०९ 


या सत्राप्रमाणे अत्यपदावर उदात्त स्वर यावयास पा- 
हिजे. परंतु येर्थे पूवे पदावर उदात्त स्वर दिला असल्या 
कारणाने 
बहुवीही प्रकृत्या पूवंपदम्‌ 
-“अपाध्याया 
या स॒त्राप्रमाणे बहुत्नीहि समास होऊन ' इंद्र आहे 
शत्र ज्याचा! असा अथे झाला. तेणेकरून । इंद्राचा 
शात्र' अस्ता अथ न होऊन इंद्र ज्याचा घातक! असा त्या 
सामासिक पदाचा अथे झाला. स्वरभेदाने असा अथेभेद्‌ 
होत असल्या कारणाने स्वरांचा उच्चार नीट व अर्थान- 
कल झाला पाहिज. नाहीं तर वाईट रीतीने केलेले उ- 
चार भिन्न अथे दाखवितील आणि अथाचा अनथे होईल 
वेदाथेज्ञानास पवे मीमांसेची आवश्‍यकता किती आहे 
हे पुढील उदाहरणावरून ध्यानांत येईेल:- 
यावतो$श्रान्प्रति गरह्ीयात्तावतो 
वारुणांश्वतुष्कपालाभिवेपेत्‌ । 
-"पूव मीमांसा 
या वचनाचा अर्थ--केवळ व्याकरणरीत्या केला अ- 
सतां असा होतो कीं-घोड्याचे दान जो स्वीकारतो 
त्याने सांगेतलेळें प्रायश्चित्त घ्याव; परंतु पूर्वे मीमांसेचे 
ज्यास ज्ञान आहे तो तत्काल असे सांगेळ कीं जो घो 
ड्याचें दान देतो त्याने विवक्षित प्रायश्चित्त करावे 
व्याकरणशास्त्राचा शद्ध वेदपठनास फारच उप- 
योग होतो. व्याकरणशासत्रांतमेत एकवचन बहुवचनादि 
कांचे ज्ञान जर झालं नाहीं तर वेद म्हणणारास शुद्ध 
पाठ ठराविणे अशक्‍य आहे 


५१० आत्मविद्या' [ भाग २ 


वायुमेव स्वेन भागथेयेनोपधावति 

स एवेनं भूर्ति गमयाति । | 
आदित्यानेव स्वेन भागधेयेनोपधावति 
त एवेनं भूति गमयन्ति । 

या दोन वचनांपैकी दुसऱ्या वचनांत “स! चे 
जागीं ' त ! आगि ' गमयति ! याचे ठिकाणीं ' गम- 
यरित ' असे शब्द-प्रयोग घालणं व्याकरणारचे ज्ञान 
असल्यावांचून सवेथेव अशक्‍य होय. 

वररुचि क्रषीनीं व्याकरणशास्त्राचे प्रयोजन काय 
आहे त॑ पुढील वातिकांत स्पष्ट केलं आहे:--- 

रक्षोहागमलघ्वसंदेहा: प्रयोजनमू । 

याचा अथे असा की---( १ ) रक्षा, (२ ) उह, 
( ३) आगम, ( ४ ) लघु आगे (५ ) असंदेह- 
हीं व्याकरणशास्त्राची प्रयोजने भावान पतंजलीनीं म- 
हाभाष्यांत एर्णप्रमाणे प्रतिपादिलीं आहेत;--- 

( १ ) रक्षा-रवेदांचे रक्षण व्हावं एतदर्थ व्याक- 
रण शिकावे; कारण वणौचा लोप केव्हां होतो, आगम 
केव्हां लावतात, वणीस विकार कशामुळे होतो, हं 
ज्यास ठाऊक असेळ तोच वेदांचे रक्षण करील व त्यांचा 
अथे जाणूं शकेल. 

( २ ) ऊह--वेदमंत्रांम्ध्ये सवे टिंग व विभक्ति 
यांचा उपयोग नेहमी केलेला नसतो. यज्ञाचे वेळीं प्र- 
संगास अनुरूप अशा त्त्राविभक्तींची योजना मेन्नांमध्य 
करावी लागते. ती योजना व्याकरणाचे ज्ञानाशिवाय 
करतां येणं अशक्य आहे. 


( ३ ) आगम-<शास्त्रांत असं सांगितळे आहे की- 


प्रकरण१ ] इेश्वरप्रणीत धमंग्रंथ ५१९ 


म्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो$ध्येयोक्षयश्व । 

याचा अथे असा की--जह्मणाने फलाशा न ध- 
रितां धमीचरण करून पडंगयुक्त वेदाचें अध्ययन करावे 
व वेदाथे समजून घ्यावा. व्याकरण ह वेदांगांपेकी प्रधान 
अंग होय, म्हणून याविषयीं जितका प्रयत्न करावा ति- 
तका फलद्रूप होईल. 

( ४ ) लघु---भार्पेतील सवे शब्दांचे ज्ञान थोड- 
क्‍्यांत होण्याकारेतां व्याकरणाचे अध्ययन करावें. या- 
विषयीं एक आख्या येणेप्रमाणे आहे. बूहस्पति इंद्रास 
एका मागून एक असे संस्कृत भाषेतील संपूणे शळ्द्‌ 
शिकवू लागला. देवांची सहस वर्षे अध्ययन चालले 
होतं, तथापि शब्दांचा अन्त लागेना. बृहस्पतीसारखा 
गुरु, व इंद्रासारखा शिष्य अशी जोडी जमली असून 
देवांची सहस्र वषें अध्ययन होऊन देखील शब्दांचा 
अन्त लागला नाहीं. सांप्रत तर मनुष्याचे आयुष्य शंभर 
वर्षे आहे. तेव्हां सवे शब्द कधीं संपणार व त्यांच्या 
प्रयोगाचे ज्ञान कधीं होणार याचा नियम सांगणं अशक्‍य 
होय. याकारितां व्याकरणशास्त्र शिकणं जरूर आहे. 

( ५ ) असंदेह--म्हणजे, शंका दूर होण्याकरितां 
व्याकरणशास्त्रार्चे अध्ययन करावें. याज्ञिकांचा अस्ता सि- 
द्वान्त आहे की-- 

स्थूळ पृषतीमभिवारुणामनड्वाहीमालभेत । 
या वचनामध्ये 
स्थूलानि पृर्षाते यस्याः सा 
किंवा 
स्थूला चासो पृषतीच 


५१२ आत्मविधा ([भग२९ 


या दोन समासांच्या विग्नहांपैकी शुद्ध कोणता हे 
ठरवावयास व्याकरणाचे ज्ञान अवश्य आहे. वेयाकरण 
जो आहे तो लागलीच म्हणेल कीं-सामासिक शब्दाचे 
अन्त्यपद जर उदात्त असेळ तर तो कर्मधारय समास 
होई, येथे पूरवपद उदात्त स्वरित असल्यामुळें बहुत्रीहि 
समास होतो 
व्याकरणशास्त्र शिकल्यापासन वेदार्थज्ञानास जे अ- 
नेक फायदे होतात त्यांचीं उदाहरणे पातंजल महाभा- 
ष्यांत दिलीं आहेत; त्यांपकी मख्य वचनं एणंप्रमाण आहेत. 
(१) यस्तु प्रयुक्त कुशलो विशेषे 
शब्दान्यथावदव्यवहारकाले ।। 
सो५नंतमाप्रोते जय परत्र 
वाग्योगविद्‌ दुष्याते चापराब्देः ॥ १) 
याचा अर्थे असा की--जो कशल पुरुष प्रत्येक व्य- 
वहारांत शब्दांचा योग्य रीतीने उपयोग करितो तो 
स्वगैलोकामध्ये चिरकाल जय पावतो. असा पुरुष जर 
अपशब्दांचा उपयोग करील, तर त्याचा नाश त- 
त्काळ होईल 
( २ ) अविद्वांसः प्रत्याभेवादे 
नाम्रो येन छाति विदुः ॥ 
काम तेषु तु विप्नोष्य 
स्रीष्विवायमहं वदेत्‌ ॥ १ 
याचा अथे अत्ता की--आपणास कोणीं नमस्कार 
केला असतां उलट नमस्कार करितांना प्लत स्वराचा 
उपयोग करावा. हँ जो जाणत नाहीं, अस्ता अविद्वान 
पुरुष भेटला असतां स्र्रियांप्रमा्णे ' मी आहे ' इतर्केच 


प्रकरण १] इेश्वरप्रणीत धर्मग्रंथ ५:१३, 


म्हणावे. तेव्हां, लोकांनीं आपणास स्त्रियांप्रमाणे वागवं 
नये अंत जर मनांत अप्षेल, तर व्याकरणाचे अध्य- 
यन करावें. 
( २३) एकः दाब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग्त्ञातः: । 
स्वगं लोके च कामधुग्भवाते ॥ 
याचा अथे असा की--भारषेतीलल. एकच शब्दाचा 
प्रयोग जर उत्तम प्रकारचा करतां आला व समजला, 
तर तो एकच शब्द स्वर्गेळोकी व इहलोकीं संपूर्ण 
इच्छा सिद्धीस नेतो. 
(४ ) चत्वारि शेंगा त्रश्नो अस्य पादा 
द्वे शौर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिथा बद्धो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्या< आविवेश ॥ 
याचा अथे अप्ता की-_एक मोठा देव मनष्यमा- 
त्रामध्ये प्रवेश करिता झाला. त्या वृषभरूपी परुषास 
चार शिंगे आहेत ( नाम, क्रियापद, उपसर्ग व॑ अ- 
व्यय ); तीन पाय आहेत ( वतमान, भूत, भविष्यत्‌ 
हे काळ ); दोन डोकीं आहेत ( सप्‌ प्रत्यय व तिड 
प्रत्यय ); सात हात आहेत ( सात विभक्ति ). छाती, 
कंठ व डोके या तीन ठिकाणीं बांधढेला, असा हा वृ- 
पभ मोठ्याने शब्द करितो. या देवास वृषभ म्हण- 
ण्यार्चे कारण अस आहे कीं ' कामान्वर्षेते ! म्हणजे 
सकल इच्छा जो पूणे करितो अशी वृषभ शब्दाची 
व्युत्पत्ति आहे. तेव्हां अशा मोठ्या देवाशीं आपलें तादा- 
त्म्य व्हावे, म्हणून व्याकरणशास्त्राचे अध्ययन करावें 


६१४ आत्मविद्या [ भाग २ 


(५ ) चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
तानि विदुन्नाह्मणा ये मनाषिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 


याचा अथे असा की--वाणीमध्ये चार प्रकारच 
शब्द उमटतात, आणि ते शब्द ज्ञानसंपन्न मनृष्यांस 
अवगत होतात. यांपेकी तीन ( परा, पश्यन्ती, म- 
ध्यमा ) प्रकार अन्तर्भूत असून त्यांचा उच्चार होत 
नाहीं, चवथा प्रकार ( वैखरी ) मात्र मनुष्यमात्राच्या 
वाणीमध्ये व्यक्त होतो. 
( ६ ) सक्‍तुमिव तितउना पुनन्तो 
यत धारा मनसा वाचमक्रत । 
अत्र सखायः सख्यानि जानते 
भद्रेषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ 
याचा अथे असा की---चाळणीरने जसे सातु शुद्ध 
करितात, त्याप्रमाणे विद्वान्‌ लोक बाद मध्य ने भा- 
घेतील सर्व पदांचे संशोधन करितात. सोहूदांचें वर्म 
सुहृदच जाणतात. असे जे भाषेशी सख्य करणारे पुरुष 
-वेयाकरण-त्यांच्या वाणीमध्ये कल्याणकारक ऐश्वये भ- 
रलेळं असते. 
( ७ ) सुदेवो आसे वरुण यस्य ते सप्त सिंधवः । 
अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्य सुषिरामिव ॥ 
याचा अथे असा की--हे वरुणा, तूं फार वेभव- 
शाली आहेस. लोहमय स्तभांतून जसे सात समुद्र बहावे 
तक्शा सात विभक्ति तुझ्या कंठांतून बाहेर निघतात. 


या एकंदर विवेचनावरून अस ठक्षांत येईल कीं 


प्रकरण१ ] इश्वरप्रणीत घमेग्रँय ५१५ 


भारतीय आयीचा इंश्वरप्रणीत ग्रंथ वेद होय. विचार 
करण्यास समथे असा जो मनुष्यप्राणी त्यास ज्ञानप्राति 
व्हावी आणि उत्तम प्रकारचे सुख व्हावे एतदर्थ सृष्टी- 
च्या अगोदरच ज्ञानमय वेदाची उत्पत्ति झाली. अशा 
रीतीर्ने वेदाच्या भकम पायावर रचलेला आये धर्मे स- 
कल परषार्थसिर्द्षीस साधन झाला हे अगदीं स्वाभा- 
विक होय. 

धारणार्थकादे धधातोः धमशब्दः पंकजादिवद्‌ योग- 

रूढ: । तत्र पततो जनानाश्रयो भूत्वा धरतीति धर्म श- 

ढदस्य योगाथेः । रूढथयर्थस्तु अनिष्ठाननुबाधे इष्टफल- 

साधनभिव्याकारकः । येन अनुष्ठीयमानेन अनिष्टपरि- 

हार इटफललाभश्व भवति स धमे: । 

-र्‍आर्येविद्यासुधाकर 

याचा अर्थ असा कीं-- ज्याप्रमाणे, ' पंकजापासून 
झालेले । असा योगा्थ असून, पंकज शब्दाचा * कमल' 
हा रूढार्थ बनंठेला आहे, त्याप्रमाणें धारणार्थक धृ धातू- 
पासून उत्पन्न होऊन, पतन पावणाऱ्या लोकांस आश्रय 
होऊन जो त्यांचे रक्षण करितो तो धमे होय, अंसा 
घम शब्दाचा योगिक अथे झाला, आणि अनिष्टाचा 
परिहार करून इष्ट फलप्राप्ति करून देणारा असा रू- 
ढार्थ बनला आहे. तात्पर्य, ज्यास अनुसरून वागले 
असतां सकल अ्थेसिद्धि होते तो धर्म होय, अंशा 
घर्मे शब्दाच्या व्याख्येशी अन्वर्थक आर्यघर्म हा सर्वज्ञ 
परमेश्वराची सासात्‌ आज्ञा असल्यामुळे, सवे आये लो- 
कांस प्राणाहूनहि प्रियकर व्हावा, यांत कांही आश्चर्य 
नाहीं, परर्थ्वावरीळ सर्व धर्मे वैदिक धर्मापासूनच साक्षात 


५१६ आत्मविद्या [भाग २ 


किंवा परंपरेने निर्माण झाले आहेत. बौद्ध धर्मे हा वै- 
दिक धमीतीळ कांहीं श्रेष्ठ मते घेऊन त्यांवर स्थापित 
झाला आहे हं प्रसिद्ध आहे. तर्सच खिस्ती धर्मे व 
महम्मदी धमे हे तर बोद्ध धमोवरून प्रचारांत आले हा 
सिद्धान्त विश्रत आहे. प्राचीन आलेक्झांडिआ शहरांत 
नो प्रचंड ग्रेथसमूह दग्ध झाला तो जर मनुष्यमात्रास 
उपलब्ध झाला भसता, तर या सिद्डान्ताचं सत्यत्व 
उघड झाठं असते. 


एथे अशी शंका उत्पन्न होते की--जर परमेश्वर 
सकल मनुष्यांस निमोण करितो, तर त्याची आज्ञा स- 
वास एकच असली पाहिजे. तेव्हां अनेक मतान्तर॑ ज्यांत 
दृष्टीस पडतात असे भिन्न धमे एकाच परमेश्वराची आज्ञा 
कशी होऊं शकतील ? या शंकेचे समाधान असं आहे 
कीं---मनष्यत्वाच्या दृष्टीने मालवी प्राणी जरी सा- 
रखे असले, तरी निरनिराळ्या देशांतील लोकांची प- 
रिस्थिति व विदोषकरून बद्धिसामथ्ये हीं भिन्न प्रका- 
रचीं असतात. म्हणून लोकांच्या बुद्धिसामधथ्यांप्रमाण 
त्यांस अवगत होतील अशीं व भिन्न भिन्न परोस्थितीला 
अनरूप अशीं जीं तत्त्व आहेत, तेवढ्याच तत्त्वांचे सं 
ग्राहक धमे त्या त्या देशांत निमोण झाले. या गोष्टी 
वरून ईश्वराचे मनुष्यमात्रावरीळ प्रेम व॒ अगाध चातुये 
हीं पणेपणं नजरेस येतात. अद्वेत मतांतील उदात्त तत्ते 
व त्याचा उपासनेशीं किंवा भागवत धर्माशी व्यक्त हो 
णारा अपूर्व मिलाफ हीं देवळ भारतीय आयौसच 
आकलन होणारी असल्यामुळे, आशीया खंडांतील कांहीं 


प्रकरण१ ] इेश्वरप्रणीत धर्म्रॅथ ५१७ 


इतर देशांतील लोकांकारेतां सामान्य नीतितत्त्वांचा से- 
ग्राहक असाच धमे भगवान्‌ शाक्य मुनीस निमोण क- 
रावा लागला. तसंच; विषयोपभोगाची साधन वृद्धिंगत 
करून देहपुष्टि संपादन करावी, आपणाहून दुर्बळ व 
कमी धूत अशा बांधवांवर आपले वचेस्व स्थापित क- 
रावे, जगांत ज्या उत्तमोत्तम वस्तु असतील त्या दुस- 
ऱ्याच्या हातून बुचाडून ध्याव्या--अशा तऱ्हेच्या वा- 
सनांनी प्रस्त झालेल्या यूरोपीय राष्ट्रांतील लोकांकरिता 
खिस्ती धमे उत्पन्न झालेला आहे. तेव्हां निरनिराळ्या 
मानसिक वत्तींचे पोषक व परिस्थितीस योग्य असे भिन्न 
घभ निमोण होणें अगदीं स्वाभाविक आहे. यास उ- 
त्कृष्ट दृष्टांत म्हटला म्हणजे वेद्यकशास्त्रांतील एका प्र- 
मेयाचा होय. सर्वे प्रकारच्या रोगांवर एकच ओपषध 
मिळणे कितीहि इष्ट असलें तरी जसें दुघेट होय, त- 
संच सवे तर्‍हेच्या लोकांस एकच घमे असणे फार अ- 
वघड आहे. दुसरा दृष्टांत अगदीं व्यावहारिक होय. 
निरनिराळ्या अंगलोटाप्रमा्ण आणि भिन्न भिन्न हवेस 
व रुचीस अनुरूप असेच अंगरखे घालण्याचा रिवाज 
सवे देशांत असतो जर कोणी म्हणेल कीं एकाच सां- 
च्याचा व एकाच रंगाचा अंगरखा सवे मनुष्यांनीं घा- 
लावा, तर हे म्हणणें कोणासाहि रुचणार नाहीं. त्या- 
प्रमाणेच, देशांतील हवेस मानवेल, लोकांच्या भिन्न 
मनोवृत्तींस व रुचीस साजेल आणि आध्यात्मिक उन्न- 
तीस शोभेल, अशाच धर्माचा त्या त्या देशांत विस्तार 


होणें सृष्टिनियमास अनुसरून आहे. या कारणामुळें 


५१८ 'आत्मविद्या [भाग ९ 


आर्य धमाची उदात्त तरत इतर देशांतील लोकांस आ- 
कलन होत नाहींत आणि आर्य लोकांचा इेश्वरप्रणीत 
ग्रंथ जो वेद त्यास नांवें ठेवण्यास मात्र ते लोक त- 
यार होतात. 
अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळें अत्यन्त श्रेष्ठ जो वेद 
त्यावरील श्रद्धा वद्धिंगत व्हावी व तदन्त्गेत उच्च त्ते 
सवीस समजावीं हे या निबंधाचे *मुख्य प्रयोजन होय. 
वेद म्हणजे केवळ ज्ञान होय, वेद हे तूर्यीप्रमार्ण 'स्वतः 
प्रकाशमान असल्यामुळें स्वतःप्रमाण होत. सर्वे जगां- 
तील भाषांपैकी अत्यंत नियमबद्ध आणि प्रगर्म अशा 
संस्कृत भाषेत जितर्के म्हणून वाड्मय उपलब्ध आहि 
त्या सर्वात अत्यंत उदात्त ( 5ए७],० ) आणि सुंदर 
( 3९प४पा ) असे वेदाप्रमाणे दुसरे आढळत नाहीं. 
वेदांतील मुख्य विषय ईश्वरी ज्ञान होय. या विषयामध्ये 
पणापासून परमेश्वरापयैत य्चयावत्‌ पदार्थाचा बोध 
पह असल्याने हा विषय श्रेष्ठ मानिला जातो. सवे प- 
दाथीमर्ध्ये परमेश्वर प्रधान आहे, म्हणून सवे वेदांचा 
इंत्यथे इश्धराचे त्ञान होणे हाच आहे. “ 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि 
च यद्वदान्ति । यदिछन्तो जह्मचर्ये चरन्ति 
तत्ते पद संमहेण बरवीम्योमित्येतत्‌ । 
--काठक 
याचा अर्थ असा कीं--सवे वेद ज्या आनंदमय व 
दुःखरहित पदाचे वणन करितात, कृठूचांद्रायणादि सवे 
तपे ज्या पदाप्च्या प्राप्तीसाठी लोक करितात आणि ज्या 
पदाची इच्छा करून सत्यधमोनुष्ठानरूपी आचरण लोक 


प्रकरणर ] इश्वरप्रणीत धरमींथ ११९ 


करितात-ते पद थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणजे प्रणव 
होय. प्रणव म्हणजे ओकार होय. आंकार हा इंश्रर- 
वाचक आहे, कारण प्रणव आगि इश्वर योंमर्ध्ये वाच्य- 
वाचकसंबंध नेहमीं रहातो. हा अनादि संबंध असून, 
औकाराचा विधिपवेक जप करून त्याच्या अर्थाचे चि- 
तन करणे हं इंश्वराचे परम आराधन होय. 


ह 
29 


भारतीय आणि महाकाव्ये 
॥ 4 पव स्टा 
ह म 


बनवने ऱ्न् 5 रैष्य व्यक 11३ प्राचीन 
महाकाव्यासारखे दुसरे डर्णे' >कठिण-आहे, 


ता काव्यास इम्रगा,भापमध्य याट नल ७9 अंस 


9... डि. ऑर 
ह “यू शे र) 1३६ डि नं ट्ट, 
बुट टार ब [त पा टेल्य 21८71 ॥-:- 


थ्थैनं जूणुयाश्षिस्य आ श्रद्धासमम्नितः । 


पिकजयथआ्यययआ्ल त अर्् बब 


प्रकरण दुसरे 
भारतीय आषे महाकाव्ये 
॥ 2 रमा 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्‌] जेतमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजो $शसंभवम्‌ ॥ १ 
कोणत्याहि राष्ट्रातील लोकांस एकसमयावच्छेदंक- 
रून आनंद, ज्ञान, इेष्या किंवा उत्साह देणारे प्राचीन 
महाकाव्यासारखे दुसरं साधन सांपडणे कठिण आहे. 
अशा काव्यास इंग्रजी भाषेमध्ये 1701० ?०९॥/ असे 
म्हणतात. 17012 7०९५ ह्या इंग्रजी शब्दांचे ' वीररस 
प्रधान काव्य ! असे कित्येक भाषान्तर करितात, पण 
आमच्या मरते हे भाषान्तर बरोबर नाहीं. जुना सांप्र- 
दाय पाहिला असतां अशा प्रकारच्या ग्रंथास महाकाव्य 
अशाच संज्ञा दिलेली आहे, आणि कालिदासादि कर्वानीं 
केलेल्या काव्यापासून न॒ त्याचा भेद दाखविण्याकारेतां 
त्याच्या मार्ग ' आणे * ह विशेषण लाविलेले आढळते, 
खद्द महाभारतांत पहिल्या अध्यायांतच 
थथैनं भ्णुयाशित्यं आर्ष श्रद्धासमम्नितः । 


५९० आत्मविद्या [ भाग ९ 


अस्ता आषे पदाने महाभारताचा उलेख केला आहे. इं- 
अ्रजी भाषेमध्ये ज्यांस 17012 ?०९॥१ असे म्हणतात 
त्याचा अथे मराठी भाषेत आषे महाकाव्य या शब्दां- 
नींच चांगला व्यक्त होतो, म्हणून आषे महाकाव्य ही 
संज्ञा प्राचीन असल्यामुळे रामायण व महाभारत हीं 
जीं आये लोकांचीं 1770 काव्ये आहेत त्यांस अधिक 
अन्वथेक रातीने लागू पडते. 


इतिहास 510", वक्तृत्व (010४, तत्त्वज्ञान 
7111053119, काव्य 2०९५४ हे वाड'मयाचे सवेमान्य 
विभाग आहेत. ड्रातिहासकार नानाप्रकारची माहिती दे- 
तो, वक्ता श्रोत्यांचे मन वळवितो, तत्त्ववेत्ता उपदेश क- 
रितो. या सर्वोचा प्रत्यक्ष संबध मनुष्याच्या बद्धीशीं 
असतो; पण कर्वीचीं मुर्य कार्म म्हटलीं म्हणजे आ- 
नेदजनकत्व व अन्तःकरणजागृति हीं होत. म्हणून क- 
वीचा प्रत्यक्ष संबंध प्रतिभेशीं 1110४10001 व मनो- 
विकाराशी 7551०15 असतो. कवीच्या ग्रेथांत विविध 
ज्ञान आणि नीतिशिक्षण हीं आहेतच, पण हाउद्देश 
कवीला अप्रत्यक्ष रीतीने सिद्धीस न्यावा लागता, म्ह- 
णजे अन्तःकरणामध्यं मनोविकार जागृत करून आनंद 
व चमत्कृति उत्पन्न करावीं लागतात. कवीचे हृदय प्र- 
तिभाप्रकषीने किंवा उत्कट मनोविकारांनीं उचंबळून 
जाते, तेणेकरून त्याची भाषा जोरदार व ममेभेदक 
होऊन वाचकांचे किंवा श्रोत्यांचे हृदय भेदून टाकिते. 
अशा प्रकारचा हृदयवेध करण्याचे कवीचे सामथ्ये अ- 


प्रकरण २ ] भारतीय आषे महाकाव्ये ५२१ 


सल्यामळे' उत्कृष्ट प्रकारचे काव्य एथ्वीवरील सवे लो 
कांस आवडं ळागत 


महाकाव्य हा काव्याचा मरूय प्रविभाग होय. का- 
व्याच्या किंवा महाकाव्याच्या रचनेस व गणविवेचनास 
प्रतिभा 1119711101 व अभिराचे 1051९ या दाक्तीं. 
ची अत्यन्त अवश्यकता आहे, म्हणन प्रथम या श- 
क्तींची माहिती देऊन त्यांचा काव्यग्रंथांशीं निकट सं- 
बंध कसा पोहोचतो ह स्पष्ट कारिता. 


सष्टपदा्थे किंवा कुत्रिम पदाथे यामध्यं व्यक्त हो 
णाऱ्या उदात्त स्वरूपापासन 8011119 किंवा सोंद- 
यापासन 1९१५१ आनंद देणारी जी शाक्ति मनष्य- 
मात्रास इश्वरांन अपण केली आहे त्या. शक्तीस अभि- 
रुचि असे म्हणतात. इंश्वरानीमत वस्तु, स्थल, दे 
खावे किंवा मनष्यकृत वस्त, यंत्रे, गृह यांतील सोष्टव 
किंवा मोहकपणा ओळखण्याचे सामथ्ये प्रत्येक मानवी 
प्राण्यास आहे. बद्धि 1९१०1 म्हणन जी शक्ति इेश्व- 
राने मनुष्यास दिली आहे ती अभिरुचीहून अगदीं. नि 
राळी आहे. उपपत्तीच्या विषयांत तत्त्वान्वेषण करणें 
आणि व्यवहार विषयांत कार्येकारणांची योग्यता ठर- 
विण हीं बद्धींची कामं होत. यावरून बद्धि ही अभि 
रुचि नव्हे हे उघड झाले. मनोहर गायनापौसून, सुंदर 
चित्रापासन, रम्य देखान्यापासन किंवा गोड काव्यापा- 
सन जो आल्हाद होतो तो तकेवादामळं किंवा प्रज्ञा 
शक्तीमळ होत नाहीं. संदर चित्रापासन किंवा हृदयं- 
गम काव्यनाटकादिकांपासन होणारा आनंद केवळ ने 


५२२ _ आत्मविद्या [भाग २ 


सार्गिक असतो व तो कां होतो हे सुद्धां अनेक प्रसंगीं 
सांगतां येत नाहीं. हा आनंद बुद्धि प्रभावाचे फळ नसून 
मोठ्या तत्त्ववेत्त्यांस किंवा गांवढळ मनुष्यास सारखाच 


होतो. 


पदाथौतील, चित्रांतील, देखाव्यांतील किंवा काव्यां- 
तीळ सौंदये ओळखण्याची पात्रता सवे मनुष्यांमध्यें 
स्वतःसिद्ध असते. सुव्यवस्थित, सप्रमाण, नियमबद्ध; 
भव्य, सुस्वर, तेजस्वी--अशा पदाथीची गोडी प्राणि- 
मात्रांस असते. अभिरुचीची मूलतत्वे लहान मुलांच्या 
अंगांत भिनलेलीं असतात. सप्रमाण पदाथ, चित्रे, मूर्ति 
सर्वे प्रकारच्या अनुकरणात्मक वस्तु--या पाहिल्या- 
बरोबर मुलांस, आल्हाद वाटतो. अगदीं अडाणी खेड- 
वळ घेतला तरी लावण्या, पोवाडे, मनोरंजक कथा ऐ- 
कून किंवा पृथ्वीवरील व आकाशांतील विविध देखावे 
पाहून संतुष्ट होतो. तसेच नवीन वस्तु पाहिली म्हणजे 
सर्वास आवडते, आश्वचयंचकित करणारी गोष्ट हवीशी 
वाटते, असामान्य वात्ते दृष्टीस पडल्या म्हणजे वि- 
स्मय होतो; अलोकिक आचरणाचे नवल वाटते, अद्भुत 
लीलांविषयीं कौतुक उत्पन्न होते---ह्या मानवी स्वभा- 
वास अनुसरूनच काव्यावर आणि महाकाव्यावर मनुष्य- 
मात्राची उडी पडते. 


त्याप्रमाणेंच प्रतिभा 1098119101 म्हणून दुसरी 
शक्ति इंश्वराने मनुष्यमात्रास दिली आहे. या 
शक्तीच्या योगाने अनेक प्रकारच्या कल्पनांचा असा 
संयोग केला जातो कीं, तो ध्वनिरूपाने, चित्ररूपार्ने, 


प्रकरण ] भारतीय आर्ष महाकाव्ये ६२९९ 


मूर्तिरूपाने, ग्रहरूपाने किंवा काव्यनाटकादिरूपाने व्यक्त 
झाला असतां आनंद, विस्मय, चमत्कृति इत्यादि भित्न- 
भिन्न मनोविकारांचा प्रादुभोव सहज होऊं शकतो. प्र- 
तिभाशक्तीचा ज्या कलांमध्ये पर्ण प्रभाव दृष्टीस प- 
डतो त्यांस अभियुक्त कला 7110 305 असते म्हणतात 

चित्र, गायन, वादन, शिल्प, काव्य ह्या सवे अभियुक्त- 
कला अप्तन अनकरणात्मक 171७४७ आहेत, म्ह- 
णजे ह्या सवे कलांमध्ये भिन्नभिन्न साधनांनी सृष्टींतील 
पदार्थीर्चे, ध्वनींचें, देखाव्याचे, चमत्कारांचे अनकरण 
करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. गवडलोक कंठांतील 
निरनिराळ्या सरांनी व आलापांनी, आणि बजवय्ये 
लोक नाना प्रकारच्या वाद्यांनीं सष्टींतील नाना ध्वनींचे 
अनुकरण करितात. चित्रकार भिन्न रंगांनी व शिल्प- 
कार निरनिराळ्या मातीच्या प्रकारांनी, दगडांनी अ- 
थवा धातूंनीं सृष्टीतील देखावे उतरतो. त्याप्रमार्णे कवि 
अन्तःकरणांतीळ नाना तरंग व वृत्ति शब्द्रूपाने वठ- 
वितो. चित्रकार कठम आणि रंग या साधनांनी जै 
करितो तंच शब्दरूपी साधनांनी कवि करितो. कवित्व- 
शक्ति अथवा जीप अलंकारशास्त्रवेत्ते प्रतिभा असे म्ह- 
णतात ही तर खरोखर परमेश्वराची अमोलिक देणगी 
होय. सह्दयांच्या अन्तःकरणांत आनंद व चमत्कृति 
उत्पन्न करणारा जो वाक्‍्यसमूह त्यासच काव्य असं 
म्हणावे, मग तो पद्यरूपी असो वा गद्यरूपी असो. एक 
प्रसिद्ध कवि म्हणतो कीं--अत्युत्कट मनोविकारांचा 
जो नैसागके प्रादुभीव त्यास काव्य असें म्हणावें. अर्थात्‌ 


५२४ आत्मविद्या [भाग '२ 


अशा प्रकारच्या प्रादुर्भावांत चमत्कृतिजनकत्व असाव- 
याचंच. साधारण प्रतीच्या किंवा अडाणी लोकांत जसे 
विनोदपर भाषण तसं विद्वान्‌ लोकांत काव्य होय. म्ह- 
णन मनष्यमात्राच्या मनोविकारांचे अप्रतिम ज्ञान, 
सृष्ट पदार्थामर्धाल साइश्यप्रतीति, हृदयद्रावक वणेन क- 
रण्याची किंवा कोणताहि वस्तनिदेश करण्याची शाक्ति-- 
हे असामान्य गुण कवीःच्या अंगीं असावे लागतात 


वर दिलेल्या माहितीवरून, अभिराचे 1०5६० आणि 
प्रतिमा ]॥कांगाणा या शाक्तींचे स्वरूप व प्रकु- 
त विषय जो महाकाव्य त्याशी यांचा संबध-हीं वाच- 
कांच्या लक्षांत आलींच असतील. अभिरुचि आणि प्र- 
तिभा या शक्तींनी मनष्यास संस्कृत करण्यांत इेश्व- 
रांचे अगाध चातुय॑ नजरेस येते. ज्यास गायनकला 
अवगत असते त्यास ईश्वराने नवीन इंद्रेय दिल्याप्रमा- 
णच आहे--अशी एका भापंत म्हण आहे. तद्वत, अ- 
भिराचे व प्रतिभा या दोन देणग्या देऊन इश्वराने मन- 
प्याच्या आटोक्‍्यांत खरोखर अगणित सुखाची साधने 
ठेविली आहेत. डोळ्यांनी पदार्थ पाहणे व कानांनी ध्व- 
नि ऐकणे एवढ्याच शाक्ति ईश्वराने नेत्रेद्रियांत व कर्णे 
द्रियांत ठेविल्या असत्या, तरी या इंद्रियांवर अवलंबन 
रहाणारीं व्यवहारांतील सवे कार्ये सिद्धीस गेलीं असती 
तथापि नानाविध सृष्ट पदार्थ, साशिव्यापार, कृत्रिम 
पदाथे आणि कुत्रिम व्यापार--यांमध्ये नेत्रेद्रियास व 
कर्णीद्रेयास गोचर होणाऱ्या सौंदयोपासन व उदात्त स्व- 
रूपापासून आपणास सूक्ष्मसंवेदना होऊन जो विशुद्ध 


प्रकरण ] भारतीय आषे महाकाव्ये ५२६ 


विस्मयानंद प्रत्ययास येतो तो साध्य करून देण्यांत ई- 
श्वराचे अगाध दयालत्व व मनष्यमात्रावरील अखंड प्रेम-- 
हीं दृष्टीस पडतात. मनष्यास सख देण्याकारितां सष्टीम- 
ध्ये हं जे शोभासंपत्नत्व व वेभवशालित्व अधिक नि 
माण केलं आहे, त्या योर्ग इंत्रराचे मनष्यावर असंख्य 
उपकार झाळे आहेत यांत संशय नाहीं. मनष्याच्या 
निर्वाहास जेवढी म्हणन साधने अवऱ्य पाहिजेत तेवढी 
सवे निमाण करूनाहि ईश्वराची तृप्ति झाली नाहीं, तरी 
अखिल पदार्थौमध्ये व व्यापारांमध्ये नानाविध प्रका- 
रांनीं चमत्कृतिजनकत्व हा धम ठेवन त्याची मनष्यास 
संवेदना होईल अशी शालीनता त्यामध्ये उत्पन्न केली 
आहे. सवे वस्तंमध्ये व व्यापारांमध्ये ईश्वराने अशी 
माया भरून ठेविली आहे कीं, मनष्यानें त्यांचं अवलो 
कन केल्याबरोबर त्याचे हृद्य मोहित होऊन आनंद व 
आश्चये यांमध्ये तो निमझ होऊन जातो. सुंदर वस्तु 
नेत्रास रम्य वाटतात, मनोहर शब्द कानास गोड ला- 
गतात, तेव्हां ध्वन्यात्मक काव्य मनुष्यमात्रास अखंड 
सुख देतं यांत नवऴ ते काय? 


एथपर्यंत सृष्टपदार्थे व कृत्रिम पदाथे यांमध्ये प्रती- 
तीस येणाऱ्या उदात्त स्वरूपाचे 8०01110119 व सोंदर्या- 
चे 1९७१ आविष्करण झालें. आतां ग्रंथामध्ये व विशेष 
करून महाकाव्यामर्ध्ये भे सोंद्ये व उदात्तत्व दृष्टीस 
पडते त्याचे विवेचन करूं. बुद्धि आणि प्रतिभा यांपा- 
सून जे विचार व ज्या कल्पना उत्पन्न होतात त्याचे 
ग्रंथ हे निधी होत, प्रगल्भ विचार कोणते, सुंदर कल्प- 


५२६ आत्मविद्या [भाग २ 


ना कोणत्या--हे जाणणे असेल तर महाकान्याची का- 
स धरावी. मनुष्यमात्रास काय आवडते, कोणत्या वस्तु 
सुंदर वाटतात, कोणते व्यापार गोड दिसतात; कोणते 
आचरण आल्हादकारक होते, मनुष्याचे कल्याण क- 
शाने घडून येते, उत्तम काव्य कोणते, गद्यापेक्षां पद्य 
अधिक मनोहर कशान होते--इत्यादि अनेक प्रश्नांचे 
समाधान करून घेण्यास महाकाव्यासारसे योग्य स्थल 
मिळणें कठिण आहे. कालिदासादिकांचीं काव्ये प्रौढ 
पद्धतीचीं व अलंकारांनी मंडित असल्यामुळे तीं विद्वान्‌ 
लोकांसच प्रिय होतात; परंतु रामायण व महाभारत 
हीं सवे वयाच्या, सवे प्रकारच्या, सवे दीच्या लोकांस 
सारखींच आवडतात. जितेंद्रियता, तितिक्षा, साहस; 
अचाट शाक्ति, अद्भुत सामथ्ये--वंगेरे असामान्य गु- 
णांचा हीं काव्ये सागरच होत. देश, काल इत्यादि सा- 
मान्य परिच्छेद या महाकाव्यांस बाधूं शकत नाहींत. सर्व 
देशांत, सवे कालीं, सवे जातीच्या मनुष्यांस हे ग्रंथ 
प्रिय होतात. या चमत्काराचें बीज असं आहे कीं, म- 
नष्यमात्राच्या हृदयास गुंफणारी एक तार आहे व 
तिळा कोठेंहि चालना मिळाली तरी यच्चयावत्‌ मनष्यां- 
च्या हृदयांत एकदम कंप होतो. त्याप्रमाणेच, संपूण वि- 
श्वांत अस एकजातीय सोंद्ये भरलं आहे कीं, त्याची 
सूक्ष्म संवेदना तत्काल मनुष्यमात्रास होते. 


भरतखंड हे सवे तऱ्हेने उत्कषोीचे स्थान होय. भो- 
तिक, मानसिक व आध्यात्मिक या सर्व शाखांचा उ- 
त्कपे एथ दृष्टीस पडतो. एकीकडे पहावे तो, प्रचंड हि- 


प्रकरण १] भारतीय आषे महाकाव्ये ५९२७ 


माद्रि कड्यावर कडा असा चढत जाऊन बफोर्ने व मे 
घसमुदायारनं आच्छादून गेढेला आहे व प्राचीन युगांच्या 
अविनाशी खडकाची आठवण करून देत आहे. दुसरी- 
कडे पहार्वे तों, पूर्वेकडील व दशषिणेकडील भूप्रदेश मे- 
लांचे मेल पसरून सितिजास भेटत आहेत आगि या 
देखान्याची समता मोडण्यास एकहि उंचवटा गोचर 
होत नाहीं. पूर्वेकडे पहावे तों, वषीकालीं पूर आल्या- 
मुळें भरून चाललेल्या महानद्या अणेवाकडे जोरानं धां- 
वत आहेत. पश्चिमेकडे पहावें तो, सुवणीच्छादित दिसणारे 
उद्कर्हांन वाळुकामय प्रदेश योजनेच्या योजन पसर- 
ठेळे आहेत. लोकांच्या बुद्धाचे व प्रतिभेचे केवळ आद- 
शेभूत अशा वाड्मयामर्ध्ये आपणांस अशाच प्रकारें 
वैचित्र्य दिसून येते. ज्यांच्या योगाने मनुष्यास अनंत 
व अगाध ईंशशक्तीच्या द्वारापर्यंत प्रवेश होईल अशी 
अध्यात्मिक उत्तुंग शिखर॑ भारतीय वाड्मयामध्ये 
निमीण झालीं आहेत. एथे अत्यंत जोराचा व सोसा- 
ट्याचा बुद्धिप्रवाह पुढें येणाऱ्या सवे वस्तूंना धुडकावून 
लावीत आहे, काव्य व साहित्य यांच्या रम्य तीरां- 
मधून तोच बुद्धिप्रवाह व प्रतिभाप्रवाह शांतपणाने 
वहात वहात सर्वेद्रियांस संतोष देऊन अत्यंत उदात्त व 
सुंदर असे विचार आणि कल्पना उत्पन्न करीत आहे. 
वेदांमर्ध्ये व पुराणांमध्ये जसा आध्यात्मिक काव्यप्रकष 
नजरेस येतो तसा पृथ्वीवरील वाड्मयांमध्यें कोठंतरी सांप- 
डतो काय? भारतीय आषे महाकव्यांमध्ये प्रतीतीस 
थेणारे उदारचरितांच अथवा स्वभावसुंद्र काव्यरसाचे 


५२८ आत्मविद्या [' भाग २ 


उत्कृष्ट नमने कोणत्याहि राष्ट्रांत किवा दशांत आढळ- 
तात काय? गायनशात्र, वैद्यक; गणितशास्त्र व॒ अनेक 
इतर शास्त्रे-ज्यांच्या योगाने पाश्चात्य सुधारणेला मदत 
झाळी आहे व ज्यांच्या योगानं मनुष्यमात्राची भोतिक, 
मानसिक व नेतिक उन्नाते झाढी आह-तीं शाखे व 
कला प्रथम भरतभूमीतच उगम पावल्या, पुराणसंशो 
धकांनीं असं सिद्ध केळे आहे कीं, कल्याणकारक सधा- 
रणासये देखील भोतिकसरयाप्रमाणंचे प्रथम पर्वेकडे 
उगवला. पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे धमेभोळेपणाच्या व 
अज्ञानाच्या बंधनापासन ज्या थोर विभतीने संरक्षण 
केळ, त्या विभतीस म्हणजे पोवोत्य शास्त्रकलांच्या 
नतन बालकास पोवोत्य क्रषींनींच आशीवौद दिले 
अशी ही भरतभमी सांप्रत जरी ग्रंथिक संत्निपातादि 
रोगांनी व्याप्त, दुभिक्षेपहत, व अनेक विपत्तींनी ग्रस्त 
असली, तथापि ती प्राचीन कालापासून वेभवशिखरास 
चढलेली असन साक्षात किंवा परंपरेने पाश्चात्य उन्न- 
तीस व अम्युद्यास सहाय्य होऊन गेळेली आहे. भरत 
भमीनं प्राचीन कालापासन सवे जगाच्या भरभराटीस 
हातभार लाविला आहे व पाश्चात्य राष्ट्रांस ज्ञानवान्‌ 
व समद्ध करण्यास ताच कारणीभूत झाली आहे 


भारतीय महाकाव्यसमुद्र नीलवणे महासागराप्रमा- 
ण॑ंच अफाट आहे. आकाराच्या दृष्टीने पाहतां रामायण 
व महाभारत हीं दोन आषे महाकाव्ये इतर कोण- 
त्याहि भाषंतील महाकाव्यांचें वैभव झांकून टाकतील 
या दोहोंपैकी आये लोकांच्या मते प्राचीनतर अस 


प्रकरण २] भारतीय आषे महाकाव्ये ५२९ 


ढेल्या रामाथगाच्या सात कांडांमध्ये मिळन एकंदर 
४८००० पंक्ति अहिंत व महामारताच्या अठरा 
पर्वोमध्ये मिळून एकंदर २२०००० पंक्ति आहित 
व इताली देशांतील व्हर्मिळ या कवीने रचिलेल्या इनि- 
अड नामक महाकाव्याच्या बारा अध्यायांत मिळन 
एकंद्र ९८७८ पंक्ति आहेत. महाभारतामध्ये आन- 
पंगिक व पोषक कथानर्के, आख्याने, उपाख्यांने वगरे 
जीं प्रकरणं मागाहून जोडलेली आहेत, तीं वजा जातां 
बाकी राहिलेल्या मरूय कथाभागांतच ५००० ० पॅक्ति 
आहेत. अवोचीन काळांतील संस्कृत भाषेतील महा- 
व्यै-रघुवंश, कुमारसंभव, किराताजेनीय;, शिशुपाल- 
वध व नेषघ-आणि प्राकृत भाषांतील महाकारव्य-हीं 
मिळविलीं असतां, भारतीय महाकाव्यसंम्रहास दिलेली 
महाणवाची उपमा यथाथ आहे असे वाचकांच्या सहज 
लक्षांत येईल 
काव्यांतील मख्य कथाभाग एकच असन, त्यास 
नानाप्रकारचीं व परस्परांत संमिश्र झालेलीं असंख्य आ- 
नषंगिक कथानके, आख्याने, उपाख्यानें पोषक अ- 
सावीं; त्यांतील मख्य पात्रें उन्नत व उच्च दजाची अ- 
सन त्यांचे संदूर व स्वाभाविक वणेन असावे; सवे ग्रॅ 
थास व्यापन असणारे धार्मिक व नैतिक तत्त्व असावे 
पात्रांचे संवाद, आत्मगत विचार व वृत्तकथन-हीं सवे 
याच तत्त्वास अनसरून पाहिजेत; सृष्टपदाथीवर व 
मनुष्यमात्रावर धमेतत्तवाचा जो शुभकारक परिणाम घ- 
डतो त्यांचे चित्तबेधक हुबेहुब वंणेन असले पाहिजे.-- 
ही जी महाकाव्याची व्याख्या केली आहे ती लावन 
२३ 


५१० आत्मविद्या [ भाग २ 


पहातां रामायण व महाभारत यांस जगांतील एकंदर 
महाकाव्यांत अग्रस्थान मिळेल यांत संशय नाहीं. तसेच 
वरील व्याख्यंतील सवे गोष्टी या ग्रंथांस एकंदर वाड- 
मयांत अत्यच्च ठिकाणीं बसवितील, कारण या गोष्टी 
महाकाव्याच्या सारमत आहेत. या काव्यापासन पुरा- 
णसंशोधकांस झाळेली मदत, इतिहाससंशोधकांस त्यांपा- 
सन होणारा मोठा उपयोग, अचाट शारीरशक्ति 
घ्य, तेज, नीति, शील वगेरे गणांचे यांतील अत्यच 
नमुने वारंवार आये लोकांपुढे राहन भरतभमीचे झा 
ठढेलं कल्याण-या सवे गोष्टी जरी क्षणभर एका बाजस 
ठेविल्या, तरी केवळ काव्यकळेचे नमुने एवढ्याच दृष्टीने 
पाहिल असतां हीं महाकाव्ये पाहिलं स्थान पटकावि- 
तील, या सरोवरांपासन शाकर्डा नाटकांना व संगीत 
काव्यांना स्फ्तींचे झरे उत्पन्न झाळेळे आहेत. था म- 
हाकाव्यांस व्यापन टाकणारी प्रासंगिक कथानके अनेक 
गद्य व पद्य ग्रेथांचीं संविथानक बनळेळीं आहेत. आय- 
भर्म(तील पुराणकथांचा हीं काव्ये सागरच बनन राहि 
दढलीं आहेत; यांतील अनेक प्रसंगांवरून अनक चित्र- 
कारांनीं व कारागिरांनीं असंख्य चित्रपट, मार्त, देखावे 
तयार केलळे आहेत, अनक कलाभिज्ञांनीं सोंदर्याचे 
अंगसोष्टवाचे, परिपणतेचे नमन बनविलेले आहेत आणि 
शब्दसष्टांतील चित्रपट किती झाळे असतील याची ग- 
णनाहि होणें कठिण आहे. इतक होऊन देखील हां 

व्ये जशींच्या तशींच अभंग राहिली आहेत व पर्वी- 
प्रमाणच सांप्रतहि लोकांच्या मनावर तीं आपलं वचेस्व 
व अधिक्कार गाजवीत आहेत, आणि पुढाहे तसंच क- 


प्रकरण ९ ] भारतीय आपे महाकाव्ये ५३१ 


रितीळ. सदाचार व इंश्वरनिष्ठा यांमर्ध्यंच सवेदा निमझ 
अशा पुरुषांस जन्मभर ध्येय करण्याकरितां व तदनरूप 
वागण्याकरेतां अत्यंत मनोवेधक, चित्ताकषेक व केवळ 
इेश्वरतुल्य अशीं किती तरी परम पवित्र उदार चरित्र 
या काव्यांत सांपडली असतीळ ? एकुलत्या एक पुत्रा- 
च्या वियोगाने संतप्त आलेल्या मातेच्या अन्त:करणांत 
सुप्रभाताप्रमा्णे शान्ति कशाने निमीण केली आहे ३ 
नि:शक्तपणारने व पापाचरणानं थरथर कांपणारीं पावले 
कशामुळे स्थिर झालीं आहेत ? अठरा विश्वे दारिद्यानं 
गांजलेल्या हतभागी प्राण्यांस जीविताची आश्या कशाने 
उत्पन्न झाली ? मानवी स्थितीमधील विषमता व सवे 
आझांचा भंग हीं कशामळे सहन झालीं ? या सव अ 
द्भुत प्रश्नांचे उत्तर एकच असून, ते रामायणमहाभा- 
रतांचे अलाकेिक सामशथ्ये हे होय 

दशरथ राजाचा पुत्र श्री रामचंद्र प्रशान्त व रम- 
णीय अयोध्या नगरीमध्ये जन्म पावन हजारा वर्षे 
लोटलीं असतील. सरय नदीच्या घा घो. वहाणाऱ्या 
प्रवाहाच्या कांठीं रामाने बेधसहवतेमान ज्या बाललीला 
केल्या त्या वाल्मीकीने अजरामर करून सोडल्याला 
हजारां वर्षे झालीं असतील. रामचंद्राने या मत्यलोकां- 
तील सुखदु:खं अनुभविल्यास हजारा वर्षे गेढीं असतील 
जे सवेदा मानवी कल्पनेला मार्गे टाकिते व उत्कंठेने 
हातांत घट्ट धरू म्हटलं तर ज॑ तत्काल सटन जात-- 
मग त्यास अपरिहाये प्रारब्ध कर्मे किंवा आनवंशिक परि- 
णाम किंवा यहच्छा, कांहीं कां म्हणाना-असं जे कांहीं 
गूढ तत्त्व सवे जगास व्यापून आहे, त्याच्या कृपेची 


५२१९२ आत्मविद्या [ भाग २ 


अथवा अवक्ृपेचीं फळे रामाने अनुभविल्यास हजारा 
वर्षे झालीं असतील. आज योवराज्यप्राप्तीची आशा, तर 
लागलींच सावत्र आईच्या मत्सरामुळे व कपटामुळें 
अरण्यवास-अशा गोष्टी रामाच्या आयुष्यांत घडल्यास 
हजारा वर्ष लोटलीं असतील. तथापि त्या महापुरुषाचे 
जीवनचारेत्र इतके टखलखित आहे व त्याचा व्यामोह 
इतका जबरदस्त आहे, कीं आपण त्या गतकार्ल'न मंद 
पण दिव्य प्रकाशांत संचार करीत आहो कीं काय असा 
भास होतो. जगत्पावक श्रीराम अरण्यांत पुढें चालले 
आहेत, अत्युत्तम स्त्रीत्वाची केवल प्रतिभा अशी महा 
पतित्रता सीता मार्ग चाळली आहे व तिच्या मागून परम- 
भक्त लक्ष्मण चालला आहे असा आपणांस अजन भास 
होत आहे. आपणांस क्षणभर असे जरी वाटले कीं, 
रामाचे अन्तःकरण उद्विझ़ झाले असेल, आशाभंगामुळें 
छाती उडत असेल, व त्याची स्थिति केवळ कष्टमय 
झाली असेल-तथापि आपण कततेव्याला जागला, पि- 
त्याचं प्रिय केळे, वचन पाळिळं या समाधानांत गके 
राहून विठ्ठाद्ध पत्नी व परमदक्ष भ्राता यांच्या साहच- 
याने सर्वकाळ उल्हासित असे श्रीराम होते. चवदा षे घोर 
वनवासांत घाळविल्याशिवाय परतावयाचे नाहीं अशा 
निश्चयाने तिघेजण निघाले होते. गंगा उतरून मध्य- 
हिंदुस्थानांतील दऱ्याखोऱ्यांतून व अरण्यांतून तिघ्रांनीं 
संचार केला. कंद, मूल, फलांवर त्यांचा निवोह होई, 
वक्षांखाळीं बसून शीतल सुगंध वायुस्पशोने त्यांचे श्रम 
परिहार होत, निमेल निश्लेरोदकान त्यांची तृषा शांत 
होई. उघड्या मेदानांत अथवा वक्षाखालीं तणशय्येवर 


प्रकरण २] भारतीय आषे महाकान्ये ५१९ 


त्यांस निद्रा लागे. एकमेकांवर अत्यन्त प्रेम, एकमेकां- 
करितां प्राणहि देण्यास तयार---अशा स्थितीतच तीं 
तिघे सर्वेदा संतुष्ट होतीं. त्यांस कांही उण वाटत नव्ह्ते. 
प्रवासांत त्यांस अनेक आश्रम लागत, क्रपींशीं व 
क्रषिपत्म्यांशी त्यांचा परम खोेह जमत असे. अरण्यांत 
एकांतवासामध्ये आश्रम करून भार्येसह मनि राहत 
असत यांत कांही आश्चये नाहीं. कारण भरतखंडांत 
विवाहसंबंध केवळ विषयोपभोगाकारितां व लौकिक व्यव- 
हारांकरितां घडत नाहींत; तर धर्मीचरणाकरितां दोन 
हृद्याचे जे टढसमीलन तोच विवाह मानिला जातो 
व म्हणनच भार्येस धर्मपत्नी म्हणण्याचा सांप्रदाय आहे 
या देशांत स्त्रीपुरुष विपयोपभोगाच्या लालसेनेंच वि 
वाह करीत नाहींत, आणि म्हणूनच केवळ स्वधमानु- 
घछानाकरितां बिवाहसंत्रंधाने रहाणारी असंख्य जोडपीं 
आढळण्यांत येतात. असो. अत्रि व अनसूया यांचें 
आदरातिथ्य स्वीकारून श्रीरामानी दंडकारण्यांत प्रवेशा 
केला. अनेक तपस्वीजनांचा सत्कार घेऊन श्रीरामानीं 
विराध राक्षसाचा वध केला. नेतर छशरभंग व सतीक्ष्ण 
या तपोधनांचा सत्कार व निरोप घेऊन राम अगस्त्य- 
मनींच्या आश्रमीं गेले व त्या क्रषींच्या अनज्ञेने पंच- 
वटीमध्ये पणेशाला बांधन तेथे त्यानीं वास केला 


पंचवटीमध्ये रहात असतां, हरिण, पक्षी, वृक्ष, 
पाषाण यांच्या साहचयीत जगन्माता महासाध्वी सीता 
वनवासदःख विसरून गेली, पण ही अवस्था फार वेळ 
टिकली नाहीं, ल॑काधिपति रावण सीतासोंद्यीने मोहित 


५८२४ आत्मविद्या [ भाग २ 


झाला व दोघे राघव दूर अरण्यामध्ये गेळेळे पाहून 
सीतेला उचलन पळन गेला 

सीताहरणामळे रामान अत्यंत केश भोगले व 
दारुण यातना सहन केल्या. केश व यातना हीं जणं- 
काय उदात्त आयेघमोचरणाचा एक पवित्र अशच 
बनन राहिली आहेत. चवदा वर्षे भोगलेल्या विपत्ती 
मळें श्रीरामाचे हृदय शद्ध झाल्यावर त्यास सिंहासनाचा 
लाभ झाला. प्राचीनकाळी स्वधमेरक्षक आयेपुत्राला 
अशा प्रकारचं शासन अवश्य होते. भरतखंडांत प्रत्येक 
द्रिजाळा आठव्या वर्षी आईबापाला सोडन बारा किंवा 
चोवीस किंवा छत्तीस वर्षे गरुगूहीं वास करावा लागे 
तेथे मगचम व वल्कळे परिधान करून व ब्रह्मचयाश्रमा- 
मध्ये भिक्षा मागन त्यास रिष्यवृत्तीने गरुशश्रपषा 
करावी लागे. नानाप्रकारचीं अरण्यवासांतील द:खे सोसन 
वेदशास्त्रांचे अध्ययन करगे हे प्राचीनकाळचे आये 
पुराचे त्रतच होते. पित्राक्ञषापालन, सत्यवादित्व, एक- 
पत्नीत्व हे गुण आणि अनेक वर्षे भोगलेले कायिक व 
मानसिक केर--यांमळे श्रीराम भारतीय आयोच्या हृद- 
यांत मातिमेत बिंबन गेला आहे. इतक्या विपत्ति सोसल्या- 
नंतर रामाला प्रिय भा्यची व राज्याची प्राप्ते झाली 
यावरून कतेव्यतत्परता व स्वघमेनिष्ठा असली म्हणजे 
अनेक संकटे सोसल्यावर इच्छित फळाची प्राप्ति पर- 
मेश्वर करून देतो---हे॑ तत्त्व प्रत्येक *आयेपुत्राच्या 
अन्तःकरणांत बिंबून रहाते. हच रामायण हे भारतीयांस 
इतके प्रिय होण्याचं कारण होय. 

सीतेस परत आणण्याच्या प्रयत्नांत श्रीरामानीं प्रथम 


प्रकरण ५ ] भारतीय आषे महाकाव्ये ५१९६ 


सुग्रीवादि वानरांशीं सख्य केळं आणि ज्ञानसंपन्न भग- 
वद्धक्त जो मारुति त्याच्या साहाय्याने व बिभीपणाच्या 
अनुमतीने, राम रावणबध करून व सीतेस घेऊन अयो- 
ध्येस परत आळे. श्रीरामाच्या पादका पढे ठेवन व 
अखंड रामनाम स्मरण करून चवदा वर्षे चालविळल राज्य 
भरतानश्री रामाच्या स्वावीन केळ, रामचंद्रास सोतेसह 
वतमान राज्याभिषेक ज्ञाला. रामानीं सवे पराक्रमशा- 
ळी वीरांस आमरण दिळीं व राजनिष्ठ सेवकांस पारि- 
तोपिकं समपण केलीं. 
एथवर रामबरिलांचा पहिला भाग झाला. रामानी 
दहा हजार वर्षे पथ्वीवर राज्य केल, त्यांच्या कार- 
किदीत विधवेला रडण्याची पाळी आली नादीं, साप व 
रोग यांचे भय कोणाला माहीत नव्हते, चोरांचे नांव 
म्हणन राहिलें नाही, कोणावर कोणत्याहि प्रकारचा 
अनथे आंढवळा नाहीं व म्हाताऱ्यांना मलांचीं प्रेतकार्थे 
रण्याची पाळी आली नाहीं, जिकडे तिकडे आनंदी- 
आनंद अपन रामाकड पाहन सवे धार्मिकपणाने राहून 
कोणी कोणाला पाडा देत नव्हते. ते हजार हजार वर्षं 
जगन, हजार मलांमध्ये रोगराई व दःख ठाऊक न- 
सन सखांत होते. झाडांना फळें व पुष्पे ठाटन रहात, 
पाऊस पाहिजे तेव्हां पडत होता व वारा ह्वा तसा 
वहात होता. स्वकमात संतुष्ट राहून लोक आपआपली 
कर्मे करीत व धमोमध्ये गढून होते. हं द्वापस्यगांतील र- 
मराज्य हाय 
अशा रीतीनं धमे, कीर्ति वंगेरे सवे विलोभनीय 
परिस्थिति संपादन करून देखील श्रीरामाचे नष्टचये सं- 


५१६ आत्मविद्या [भाग९ 


पळे नव्हते, अजून प्रारब्धकमाचा अवशेष "गु न 
आणखी एक मोठे संकट श्रीरामावर यावयाचेंच हो 
राज्याभिषेक होऊन पुत्रवत प्रज्ञेचे प्रतिपालन करून 
राम विश्रांति घेत आहेत, तो सहा महिने रावणाच्या 
घरीं राहिल्यामुळे सीतेच्या पातित्रत्याबद्दल प्रजाजन 
साशंक दिसूं लागले तेव्हां सीतेचा त्याग करावा लागला. 
प्रजेच्या संतोषाकरितां स्वसुखाविषयीं निरपेक्ष राहून 
पत्नीवियोगारचे संकट रामास सहन करावे लागले. क 
तेव्ययज्ञामध्ये आत्मसुखाची आहुति द्यावी लागली. हा 
जो श्रीरामानं यज्ञ केला-प्राणाहूनहि प्रियकर भार्येचा 
गरोदरपणीं त्याग केल-यांतच रामचरित्राचे सवे बीज 
आहे. सवे भरतखंडनिवासी लोक “हा राम, हाराम!' 
म्हणून जो नामघोष करितात त्यांतील तत्त्व हेंच होय. 
रामाने चवदा वर्षे वनवास भोगून, एवढे पराक्रम करून 
हजारा वर्ष भरभराटीमध्ये राज्यशकट सुरलितप्ण 
चालवून देखील प्रार्धाची तृप्ति झाळी नाहीं. अयोध्येत 
राजवाड्यांतील सुखविलासाठा लाथ मारून, पति- 
सेवेकारेतां मोठमोठी संकटे सोसून जी अरण्यवासिनी 
झाली, जिनं अशिप्रवेश करून देवगंधवीसमक्ष आ- 
पला शुद्धभाव प्रकट केला, त्या साध्वी पतित्रतेचा त्याग 
केल्याशिवाय प्रजाजनांचा संतोष झाला नाहीं. अखे- 
रीस सीता गर्भवती असतांहि तिला लक्ष्मणाने वना- 
मध्ये एकटी सोडून दिली असतां मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकीनी 
तिचा आदर केला. क्रषींच्या पावित्र आश्रमांतच सी- 
तेला कुश आणि लव हे पुत्र झाले, वाल्मीकीनी या मुलां- 
कडून रामायण पाठ करविठें. हीं मुळे क्रषींच्या पवित्र 


प्रकरण २] भारतीय आरषे महाकाव्ये ५१७ 


आवारांतून रामायणातील कथाभाग म्हणून दाखवून 
सर्वास आनेद्वीत असत. 

इकडे अयोध्येमध्ये श्री रामानी अथमेधास आरंभ 
केळा. नैमिषारण्यांत गोमतीच्या काठी यज्ञमंडप उभा- 
रिला होता. वसिष्ठ, बामंदेव, जाबाटि, कश्यप वगेरे 
त्ररषि, देशांतरींचे महा तपोधन ब्राह्मण व राजे, सु- 
म्रीवादि वानरसमृह, बिभीषणादि कामचारी राक्षस यज्ञ- 
मंडपांत हजर होते. गरोदरपणीं त्याग केला असतांहि 
जिचे प्रेम ढळले नाहीं अशा पवित्र भार्येच्या अभावीं 
रामानी तिर्चाच सुवर्णप्रतिमा करून अश्वमेध चालविला 
होता. हा अललोकिक यज्ञ चाळू असतां भगवान्‌ बाल्मी- 
कि आपल्या शिष्यांसह त्या ठिकाणीं आले. या वेळेस 
यज्ञांतील मख्य चमत्कार म्हटला म्हणजे कुशलवांचे 
रामचरित्रगायन होय. आदिकविनिर्मित ' रामायण 
महाकाव्य ' लवकुश म्हणत असतां घेतल्या जाणाऱ्या 
निरनिराळ्या ताना, त्यांचें कंठमाधुये, द्रुत-मध्य-वि- 
लॅबितादि म्हणण्याच्या वेळचे प्रकार, वीणेच्या सुराशी 
मिळून गेलेला त्यांचा तो सूर--हीं सवे त्या मुलांच्या 
तोंडून ऐकून श्री रामाला मोठें कोतुक वाटलें, यज्ञसभे- 
मध्ये गायन चालळे॑ असतां मोठमोठे क्षि, राजे, 
व्यापारी, पुराणिक, शब्दज्ञान असलेले वयोवृद्ध हविज, 
स्वरांचे ज्ञान असणारे, सामुद्रिक जाणणारे, चरणांत्तटे 
हुस्वदीध्ीदि स्वर जाणणारे, ळंदःशास्त्र जाणणारे, स्व- 
रांच्या ज्या मात्रा त्यांचे भेद जाणणारे, ज्योतिःशास्त्रा- 
मध्ये पारंगत, क्रिया व कल्पसूत्रे जाणणारे, व्यवहारांत 
यक्त लढवुन देण्यांत पटाईत, तकेशास्त्रज्ञ, बहुत, 


६१८ आत्मविद्या [ भाग २ 


वेदवेत्त, पुराण जाणणारे, नानाप्रकारच्या चित्रकला 
जाणणारे, धमेशास्त्रानरोधाने सदाचरण ओळखणारे, 
सत्रे माहित असलेले, गायन व नृत्यकलत निष्णात- 
अशा विविध जनांनीं त्या मलांची वाहवा केली 
अलळोकिक गोड गंधवेंगायन चालळ॑ असतां श्रोत्यांना 
तप्ति मळींच वाटेना, वीस सगीप्यंत पहिल्या दिवशीं 
गायन झाल्यावर, रामाच्या आज्ञेने अठरा हजार सवणे 
मद्रिका भरत त्या मळांस देऊ लागळा असतां तीं विस्मय 
दाखवन म्हणालीं-:' रानांतळी फलमलं खाऊन वनांत 
राहणाऱ्या आह्यांठा हे सोने घरेऊन काथ करावयाचे 
आहे ? वनांत याचा काय आहांटा उपयोग १ '' असे 
यांना बोलतांना पाहून श्रीरामाला व तेथे जमलेल्या 
मंडळीला पराकाष्ठचे नवळ वाटन ते अगदीं थक्क झाले 
याप्रमाणे राम पुष्कळ दिवसपर्यंत मनि, वानर, राज 
व इतर लोक यांबरोबर त्या मांचे मनोहर गायन 
ऐकत असतां हे कुशळव सीतेचे मुलगे आहेत असं त्याला 
कळन आले 
ज्या जनापवादाच्या भयामळं सीतेचा त्याग करावा 
लागला तो घालविण्याकरितां रामाने वाल्मीकि क्रषींना 
असा निरोप पाठविला कीं, सीतेने आपला शुद्धपणा सिद्ध 
करण्याकरितां भर सभत येऊन स्वतः निर्दोष आसल्या- 
बद्दल शपथ घ्यावी. दुसरे दिवशीं वाल्मीकि मुनि लगेच 
सीतेला बरोबर घेऊन त्या ठिकाणीं आले, हात जोडन, 
डोळे पाण्याने भरून येऊन, केवळ रामाकडे लक्ष ठा- 
वन, खालीं तोंड घालन येतांना सीतेला पाहन एकच 
धन्यवाद जिकडे तिकडे उठून राहिला. सवीमध्ये ए 


प्रकरण २ ] भारतीय आरषे महाकाव्ये ५१९ 


क'च गडबड उडाली. दुःखजनित महाशोकानें ग्रस्त 
झालेल्या लोकांपेकी कांहींच्या तोंडून ' शाबास ! रामा !' 
तर कांहींच्या तोंडून ' शाञास ! सीते ! ' म्हणून उ- 
द्वार निघत असून, कांहीं लोक दोघांचीहि वाहवा क- 
रीत हाते. 

सीतेची शपथ ऐकण्याला उत्कंठित होऊन तेथ मं- 
डळी जमली असतां अलीकिक गंधाने युक्त असा म- 
नोहर शुद्ध वारा वाहूं लागला, व तेणेकरून अपूर्व 
आनंद चोहोकडे भरून गेला. पूर्वी कृतयुगांत घडणा- 
ऱ्याप्रमाण॑ तो एकाएकीं घडलेला विलक्षण चम- 
त्कार पाहून सर्वे समुदाय थक्क झाला. लागलींच भगवं 
वस्त्र परिधान केलेली सीता हात जोडून, खालीं तांड 
घाळून म्हणाली, ' हे भूमाते, मी रामचंद्रावांचून टुस- 
ऱ्या कोणाला मनांत देखीळ न आणितां कायावाचाम- 
नाने जर त्यांना भजळे असेन व त्यांच्यावांचून दुसरा 
कोणी प्रियकर मळा माहित नसेल, तर त्‌ मळा आप- 
ल्या पोटांत त्रे. ' याप्रमाणे ती शपथ घेत असतां आ- 
णखी एक विलक्षण चमत्कार घडून आला, नाना अले- 
कार घातलेल्या अतुल पराक्रमी नागांनीं आपल्या 
मस्तकावर घेतलेलं एक मोठे तेजस्वी सिंहासन भूमीं- 
तून वर आलें. भूमातेने सीतेला स्वागतपूवेक अभिने- 
दन करून हातांनीं घरून त्यांत बसविले, याप्रमाणे 
त्यांत बसून तिला रसातलाकडे चाललेली पाहून, वरून 
तिच्यावर एकसारखी पुष्पवृष्टि झाली व गेघवोमध्यें 
तिच्या संबेधाने एकच धन्यवांद उठून राहिला. यज्ञमे- 
डपांत जमळेळे सर्व मुनि व राजे, आकाशांतळे व 


५४० आत्मविद्या [ भाग २ 


प्रथ्वीवरील स्थावरजंगम भूतमात्र, हे सर्वे विस्मय करात 
राहिळे. सीतेला एथ्वीमध्ये शिरतांना पाहून क्षणभर 
जग वेडं बनल्यासारखें दिसत होते. 

एर्थ रामायणांतील मुख्य कथाभाग संपला. क्थे- 
तील कोणते प्रसंग वाचून लोकांच्या मनास चटका 
लागतो हें समजण्याकारेतां इतक्या गोष्टी एर्थे सांगि- 
तल्या आहेत. आदिकवि वाल्मीकीनीं हे काव्य हुबे- 
हुज स्वभाववर्णनांनीं व अप्रतिम सृष्टिसौदर्यवणेनांनीं 
अजरामर करून ठेविळें आहे. पंपा सरोवराचे व आजू- 
बाजूच्या देखाव्याचे वर्णन, किष्किघेचें व अशोकवनि- 
केचे वर्णन, समुद्राचे वर्णन-हीं कितीतरी मनोहर वठलीं 
आहेत ! निरनिराळ्या कांडांतील सहाहि क्रतूंचीं 
वर्णनें मनाला फार आल्हादजनक असून तीं वाचीत 
असतांना आपण क्षणभर त्या त्या कतृूचाच अनुभव 
घेत आहा कीं काय असं वाटते. स्वमावाक्ते अलकाराने 
काव्यवधूला नटविण्यांत वाल्मीकीचा हातखंडाच आहे. 
प्रतिभाशक्ति, विचारगोरव, नेसर्गिक प्रोढी, वर्णनशेली 
इत्यादि गुण आदिकाव्यामध्ये ओतप्रीत भरठेळेच आहेत. 

मनुष्याच्या अन्तःकरणांत संचार करणाऱ्या विरुद्ध 
वृत्ति, मानवी आयुष्यांत घडणाऱ्या अद्भुत गोष्टी, उदात्त 
दृष्टीने हाणारे सवे प्रसंगांचे परीक्षण या व अश्या चम- 
त्कारांवरून रामायण ह॑ अति उत्कृष्ट काव्य होऊन 
बसलें आहे. आपला जन्म ऐहिक सुखोपभोगासाठीं 
नसून दु:खांत व नानाप्रकारच्या विपत्तींमध्ये आपले 
कतेव्य बजावून लोकांपुढे उदात्त व मनोरम उदाहरण 
ठेवून आपली जीवनयात्रा संपवावी-न्ही आयुष्याच्या 


प्रकरण २ ] भारतीय आर्ष महाकान्ये ५४१ 


कतेव्याची दिशा राम व सीता यांच्या अद्भत चरि 
त्रावरून उघड होते. लक्ष्मणांच बंधुप्रम व भरताची 
रामावरील भक्ति ही तर अपवेच आहेत. पित्राज्ञापाळन, 
सत्यवादित्व, एकपत्नीत्र, आणि प्रजावात्सल्य-या 
थोर गणांनी श्रीराम हजारा वर्पेपयेत अखिल भारतीय 
लोकांच्या अन्तःकरणांत बिंबन राहिला आहे, व त्या- 
च्या नामोच्चारणाने ज्याचे हृदय आनंदर्भारेत होत 
नाहीं असा आयेजांधव सांपडणें कठिण आहे. अनेक 
प्रसंगीं पातित्रत्य ढळं न देतां पतीच्या इच्छेसाठीं 
प्राणाकडे सद्धा न पहाणारी व संकटांना हार न जातां 
गरोदरपणीं अरण्यांत त्याग केला असतांहि ' जन्मो- 
जन्मीं रामचंद्रासारखा पाते मिळण्यासाठी मी काय 
करणार नाहीं ?' अप्ते उद्गार काढणारी महासाध्वी 
संपण भरतखंडनिवासी जनांच्या हृदयांत कायमची व- 
स्ती करून राहिली आहे यांत काय आश्चये आहे? 
जगन्माता सीतेपेक्षां अधिक उदार, मनोहर, व पवित्रस्त्री 
जातीची कल्पनाच आयेलोकांत नाहीं. प्रत्यक आयेमाता 
आपल्या मुलीस सातेचेंच अनुकरण करावयास सांगते. 
भरतखंडांत शेकडो लोक रामायणाचे एक दोन तरी 
यायांचा नित्य पाठ करणारे आहेत. हे लोक रामा- 
यणास वेदाप्रमाणेच घमेग्रथ समजतात व श्रीरामास 
साक्षात बिष्णचाच अवतार मानितात. पित्राज्ञापालन, 
अरण्यवास, सेतबंध, रावणवध, लॅकंतन सीतेचे पुनरा- 
गमन, प्रजेच्या व सर्व जगाच्या कल्याणाकरितां स्वाथे 
त्याग, पत्नीवियोग-ह्या व इतर अनंत गोष्टी अवतार- 
कृत्याचीच साक ठेतात, अशा महात्म्यांची चरि्ञ दिग- 


५४२ आत्मविद्या [भाग २ 


वच्छित्न किंवा कालावच्छित्ञन मळींच हाऊं शकत 
नाहींत. सवे भरतखंडांत सवे कालीं सीतारामाचे भजन- 
पजन चालललळे असते; अनंत यगींचे खडक बडत्यास 
हात देतात, तद्वत भवसमद्रांतन तरावयास रामसीतारूप 
नोका सवे देशांत सवेकाल तयार आहेत 
बाल्मीकीनं नारदाला विचारिळे कीं 
कोन्वस्मिन्सांप्रतं लोके गुणवान्कथच वार्यवान्‌ ॥ 
म्हणज, सांप्रत काळीं परथ्वीवर अत्यंत गणवान्‌ व 
शक्तिमान्‌ कोण आहे? ह्या प्रश्नाचं उत्तर नारदानीं 
पुढील रीतीनं दिले--- 
इक्ष्वाकुवशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रवतः॥ 
म्हणजे, इद्ष्वाक कलांत जन्मास आलेला श्रीराम- 
चंद्र या नांवाने सवे लोकांत प्रसिद्ध असन अत्यंत ग- 
णवान आणि शक्तिमान आहे. अशा प्रकारानं रामाची 
ख्याति असन त्याच्याविषयी व पतित्रना स्त्रियांमध्ये 
अग्रगण्य जी सीतादेवी तिच्याविषयी--ऐकूं देखील 
नये असा जनापवाद्‌ प्रसार व्हावा, तेव्हां अन्य पाम- 
राची कथा काय ? विद्यारण्यकृत जीवन्मक्तिविवेक ना- 
मक ग्रेंथांत या गोष्टींची उपपत्ति येणेप्रमाण केली 
आहे:---सवे लोकांनीं आपली नेहमीं स्तुतिच करावी 
व निंदा कधींहि करूं नये अशी इच्छा करणे ही म- 
लिन वासना होय, तेव्हां अशी मलिन वासना तृप्त क- 
रण्यास जो झटतो, त्यास तसंच फल मिळणे साहजि 
क आहे. कारण, लोक बहुमुखी असल्यामुळे त्यांच्या 
तांडास हात लावण्यास कोण सम्थे आहे ? ही गोष्ट 
सामान्य मनुष्याची झाली. प्रजारंमन अथवा लोकसं 


प्रकरण २ ] भारतीय आर्ष महाकाव्ये ५४३ 


तोष हे तर श्रीरामाचे त्रतच होते, म्हणन मलिन वा- 
सनेचीच शान्ति केली असा आविभाव दाखवन अवतार- 
कृत्याची समाप्ति करणं श्रीरामास अवश्य होतं 

आदिकवि बाल्मीकीने आपलें रामायण हुबेहुब स्व 
भाववणेनांनीं व अप्रातिम सृष्टिसोंदर्थवणेनांनी अजरा- 
मर करून ठेविलें आहे. त्याप्रमाणेच, महाभारत हा 
नानाविध दिव्य रत्नांचा महोदधि असन अनेक राजां- 
संबंधाने घडलेला ह' इतिहास भगवान्‌ व्यासानीं रचन 
त्याची उ" यक्तता वाढविण्यासाठी त्यांत निरनिराळ्या 
प्रसंगांनी निरनिराळ विषय आणन, चारी वेद यांत 
ओतन हा पांचवा वेदच निमाण केला आहे. व्यासानीं 
आपल्या ग्रेथाचे जे वणेन ब्रह्मदेवाजवळ केलं आहे, 
फारच समपॅक आहे. व्यास म्हणाळे “ भगवन ब्रह्मदेवा, 
मीं अत्यन्त श्रेष्ठ असं काव्य रचिले असन त्यांत अनेक 
विपयांचे प्रतिपादन केले आहे. वेदांचे रहस्य; त्यांतील 
इतर विस्तार, सांगोपांग उपनिषदे, इतिहास, पराणे, 
काळाची त्रिविध स्थिति, धमाधमेविचार, आश्रमांचीं 
लक्षणं, चातवण्ये, तपश्चर्या व ब्रह्मचये यांचें यथास्थित 
विवेचन, पुराणांतील कथानिदेश, प्रश्‍्वी व यग, चंद्र व 
सर्ये, ग्रह व नक्षत्रे आणि इतर तारका यांचे प्रमाण, 
ब्रह्मज्ञान, न्याय; शिक्षा, चिकित्सा, दान, पादपतमा- 
हात्म्य, पुण्यतीथे, पावेत्र देशा, नद्या; पर्वेत: वर्ने व 
समद्र, महान महान नगर, धनर्वेदान्तगेत शस्त्रासत्रवि 
चार, लोकाचाराचे निरूपण करणारे नीतिशास्त्र, आणि 
सर्वव्यापक परत्नह्म या सर्वाचे मीं आपल्या काव्यांत 
प्रतिपादन केळे आहे. ” 


५४४ आत्मविद्या [ भाग १ 


महाभारताच्या मूळ कथाभागांत जे दोन पक्ष दा- 
खविले आहेत, त्यांपैकी एका पक्षांत महाधनु्धर, अ- 
त्यन्त बलाढ्य, जितेद्रिय, व स्वार्थेत्यागी असे पुरुष 
असून त्यांचा सहाय वंदावनींचा राणा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
झाला होता. विरुद्ध पक्षांत अत्यन्त नीच, स्वार्थसाधु, 
लोभी, दुष्ट व घातकी असे पुरुष असून ते बलिष्टहि 
होते. कौरव व पांडव या दोन भावाभावांच्या कुलांमध्ये 
लहानपणापासूनच द्वेष माजत चालला होता. पांडवांचा 
वडीळपणामुळें राज्यावर हक होता, तथापि दुर्योधनाने 
त्यांस राज्यावरून मुकविण्याचे अनेक प्रयत्न केले, व 
त्या सर्वाचा शवट घोर युद्धामध्ये होऊन त्यांत कोर- 
वांचा समूळ नाश झाला. अंघ धरृतराष्ट्रूचच्या हातांत कांहीं 
कालपर्यंत संपूर्ण सत्ता गेल्यामुळें दुष्ट पुत्रांच्या प्रो- 
त्साहनाने त्यांने अन्यायाचा मागे स्वीकारिला होता. 

महाभारतांत व्यासानीं मानवी आयुप्यांत घडणा- 
ऱ्या ठळक व्यावहारिक गोष्टींचंच वणेन केर्ळ आहे. 
राज्यपदाकांक्षी बंधूंचा बाळपणापासून वृत्तांत दिला आहे. 
परस्परांमध्ये असणारा लहानपणींचा द्वेष वाढत जाऊन 
त्याचा प्रचंड वक्ष कसा झाला इकडे वाचकांचे लक्ष 
वेधून जाते, भारतीय युद्धाचे आदिकरण पाहूं गेळें अ- 
सतां मयसर्भेत झालेली दुर्योधनाची फजिती आणि रा- 
जसूय यज्ञाचे वेळीं लोकोत्तर पांडववैभवदशेनांने त्या- 
च्या अंन्तःकरणांत उत्पन्न झालेला द्वेष व मत्सर हीं 
होत. राजसूय यज्ञाचे वेळीं अनेक राजांनीं खंडणी म्ह- 
णून नजरनजरण्यांच्या रूपाने आणलेले द्रव्य व रत्ने 
मोजुन घेण्याच्या कामावर दुर्योधनाची योजना अस- 


प्रकरण २ ] भारतीय: आपे महाकान्ये ५४५ 


ल्यामळ पांडवांकरितां आणिलेले उत्तमोत्तम द्रव्य पा- 
हून त्याची छाती दडपून गेली आणि त्याचं देह- 
भान जाम्यावर राहिलं नाहीं. ते यधिष्ठिरांचे अनपमेय 
ऐश्वये अवलोकन केल्यापासन दर्योधनाच्या अन्त:- 
रणांत पराकाष्ठेचा संताप होऊन त्याच्या वेदना 
असह्य झाल्या. अशा वेळीं, शेक्स्पीअर कवीच्या औ- 
थेलो नामक नाटकांतील यागोप्रमाणे भारतांतील केवळ 
कपटाची मूर्ति असे जे शकुनि मामा त्यांचे त्यास 
साहाय्य मिळाले. पांडवांची संपत्ति हरण करण्यासाठीं 
व त्यांचा संपणे नाश करण्याकरितां मामानी अजब 
यक्तीची योजना केली. कोणत्याहि जडजाखमांत न 
पडतां, युद्धामध्ये तोंडाला तोंड न देतां अथवा अंगा- 
ला एक जखम सद्धां करून न॑ घेतां, पांडवांचा समळ 
घात करण्याची ही यक्ति होती. ही यक्ति म्हणजे 
अक्षविद्या होय. अक्षविद्यंत मामांचे नेपण्य अप्रतिम 
होत, याकारेतां अजातशत्र जो धमराज त्यास द्यत- 
क्रीडेसाठीं दुर्योधनाचे प्रिय करण्याकरितां धृतराष्ट्रानं 
आव्हान केळे. तेव्हां व्यासानीं पूर्वीच भविष्यकथन 
केल्याप्रमाणे, द्यताची अनथीकडे व कलह उत्पन्न कर- 
ण्याकडे प्रवृत्ते सवेदा असते हे तत्त्व ठाऊक असून दे 
खील, सवे बंधु, सेवक, व द्रोपदी आदिकरून सवे स्त्रिया 
बरोबर घेऊन, धमराज द्यत खेळण्यास निघाले, जगा- 
चा नियमच असा आहे कीं, वीज चमकली म्हणजे 
डोळे दिपन जाऊन ज्याप्रमा्ण झांपड पडते, त्याप्रमाणे 
मनुष्य दुर्देवाच्या फेऱ्यांत सांपडला म्हणजे त्याची बुद्धि 
कुंठित होऊन तोहि पाशांत बद्ध देल्याप्रमाणे दुर्देवा- 


५४९ आत्मविद्या (भाग २ 


च्या अधीन होतो. ज॑ आपल्याला कळत नाहीं ते देव 
असन त्याचे परिणाम कोणासहि टाळतां येत नाहींत 
परिणाम घडेपर्यंत जे आपल्या दृष्टीआड असते अशा 
देयाशीं झगडण्यास कोण समथ आहे? सुख, दुःख, भय, 
राग, लाभ, हानि, जन्म, मोक्ष यांसंबेधी ज्या कांही 
अतक्‍्ये गोष्टी घडतात त्याला देव हंच मळ कारण आहे 
हाती घेतलेल्या कामाला अडथळे येणे किंवा अकल्पित 
गोष्टींचा उद्भव होणे हा सवे देवाचा खेळ आहे. 

द्युतास आव्हान केळ असतां माघार घ्यावयाची 
नाहीं हे युधिष्ठिराचें ग्रत असल्यामुळे, सभास्थानी बस: 
ल्यानंतर त्यानं शकाने मामास प्रथम असे सांगितळे कीं 
पापाला कारणभमित असलेळे द्यत म्हणजे निवळ वंचना 
होय; त्यांत कांहीं क्षौव्पराक्रम नाहीं किंवा खरी 
नीतिहि नाहीं. द्वत खेळणाऱ्या लोकांना कोणी मान देत 
नाहीं किंवा चांगलीहे म्हणत नाहीं. तेव्हां ्नांचाप्रमाण 
आडमागीत शिरून भल्या माणसास जिंकण्याची इच्छा 
कधींहि करूं नये. यावर काटिलनीतिज्ञ मामानं उत्तर 
दिल कीं, द्यत खेळण्याचे ज्याला ज्ञान आहे तोच द्यत 
खेळण्यास समथे होतो; द्यत हे पातकास मळींच कारण 
नाहीं. कारण, पण मिंकणं किंवा हकणे हे सवेस्वीं 
फांशावर अवलंबन आहे; तो पण अथोतू कोणाच्या 
तरी पराभवास कारण होणारच, म्हणन द्यतामध्ये जो 
दोष होतो तो फाशांच्या आधीन असलेल्या पणामळं 
होतो व त्या दोषाचा खळणाराकडे कांहींएक संबंध 
पोहोचत नाहीं. यावर सत्यवादी युधिष्ठिराने फिरून ब- 
जावळे कीं, कपटाने द्यत खेळणे हे पातक होय, व ज- 


प्रकरण २] भारतीय आषे महाकाव्ये ५४७ 


याकरितां थयूतारचे अवलंबन करणे अयुक्त आहे. कपटानं 
सुख किंवा द्रव्य मिळविणाऱ्या द्यतकारांचें वतेन अत्यंत 
निद्य मानिळें जाते. यावरहि कपटपटु मामाने उत्तर 
दिलें कीं, विजयाची इच्छा ही जर नीच मानिली तर 
विद्ठान्‌ विद्वानाला जिंकतो तोहि नीचकमोर्नेच जिंकतो 
असं म्हटले पाहिजे, परंतु वादामध्ये पराजय करण्या- 
च्या कृतीला कोणी कपट किंवा नीचकरम म्हणत नाहीं- 
त; ज्या कपटारचे अवलंबन करून अक्षविद्यानिपुण पुरुष 
द्वतामध्ये निपुण नसलेल्या पुरुषाला जिंकतो, त्याच 
कपटाने विद्वान्‌ अविद्वानांचा पराभव करितो; त्या वि- 
द्वानाच्या कृतीला जर कपट म्हणत नाहींत, तर यूत- 
काराच्या कृतीला तरी कपट काय म्हणून म्हणावें ? 
एणंप्रमाणे वादविवाद झाल्यानंतर, भगवान्‌ व्या- 
सानीं भविष्य कथन केल्याप्रमाणे देव हे बलवत्तर अ- 
सून आपण सध्यां त्याच्याच तावडींत सांपडला आहां 
जाणून धमेराजाने द्य्‌तास आरंभ केला. सुवणोनं 
भरलेल्या पेट्या, रत्ने, घोडे, हत्ती; दास, दासी, राज्य 
वंगेरे सवे संपत्ति ररप्येला चटून धमेराजाने हारविली. 
कपटविद्यमध्ये प्रवीण झालेल्या शकुनीने पणास लाविले- 
ल्या सवे वस्तु एकामागून एक जिंकून घेतल्या. द्यताचा 
अमल चढल्यामुळें शेवटी युधिष्ठिर आपणासकट सवे 
बंधूस व द्रोपर्दास पणास ळावून गमावून बसला. पुढे 
दुःशासनाने भर सर्भेत द्रोपर्दाची विटंबना केली. तेणे- 
करून कोरवपांडवांमधीळ द्वेषरूपी विषवृक्षाला चांग- 
लाच अंकुर फुटला, पांडवांचे सवेस्व हरण करूनहि 
दुष्ट दुर्योधनाची तृप्ति झाली नाहीं, त्याने सत्यवचनी 


५४८ आत्मविद्या [ भाग २ 


युधिटठठिरास फिरून बोलाविळ॑ आणि जो हरेल त्याने 
नारा वर्षे वनवासांत राहन एक वषे अज्ञातवास करावा 
असा पण लाविला. हा पण लाविल्याबरोबर सभेमध्यं 
हाहाःकार उडाला. नानाप्रकारचे लोकापवाद कानांवर 
पडत असतां, मी गेला नाहीं तर लोक मला काय म्हणतील 
याची लाज बाळगून धमराज फिरून द्यतास प्रवृत्त झाला 
सोन्याचा मृग कधीं कोणीं ऐकिलाहि नाहीं व पाहि. 
लाहि नाहीं, असं असतांहि रामाला त्याचा लोभ उ 
त्पत्न झाला. ह्यावरून विनाशकाळ आला असतां प॒रुपाच्या 
बद्धीला विषयास पडतो. शिवाय वनवासांताहि सत्समा- 
गम, तीर्थाटन वगरे धमच होण्याचा मंभव आहे अस्त 
मनांत आणन व कोरवांचा विनाशकालळ जवळ आला 
आहे असं मनांत म्हणत म्हणत य्धिष्ठिर फाशांनी 
खेळूं लागळा. या द्यूतामर्ध्यॅहि पूर्वीप्रमार्णच शकुनि 
मामांचा जय झाला 

तदनंतर पराजित झालेले पांडव १ द्रोपदी मृगा- 
जिने कमरेला गंडाळन वनवासास निघालीं ते वेळीं 
प्रजाजन शोकाने अत्यंत पीडित होऊन दीनवाण्या 
स्वरानं भयंकर आक्रोश करूं लागळे. अरण्यामध्येहि 
कांहीं सामरिक व कांहीं निरशिक न्ाह्मण आपले शिष्य- 
गण व बांधव यांसह प्रेमार्न त्यांचे पाठापाठ आले व 
वेदवचनास महत्त्व येईल अशा प्रकारचे संभापण 
करून धपमेराजार्चे मनोरंजन करूं ठागठे. एथपासन 
पुढील सवे काव्यांत धमेनिष्ठिशिवाय कांहीएक गोचर 
होत नाहीं. पांडबांचा वनवास म्हणजे तपश्चयो, दिव्य 
सामर्थ्य, धर्मानुष्ठान इत्यादि आध्यात्मिक ज्ञानाचा 


प्रकरण २] भारतीय आपे महाकाव्ये ५४९, 


सागरच होऊन गेला होता. काम्यक, द्वेतवन, हिमालय, 
केलास; बद्रीकाश्रम, कुरुसेत्र, गंधमादन ह्या अत्यंत 
पवित्रस्थानांमध्ये त्यांनीं संचार केळा. धोम्यं, शोनक, 
व्यास, पुलस्त्य, मार्केडेय-जगरे हे मुनि पांडवांची भेट 
घेऊन त्यांस नानाप्रकारचे उपासनामागे शिकवीत, व 
प्राचीन काळची अनेक कथानर्के सांगून रिझवीत असत. 
अजगर व यक्त यांशी झालेल्या युविष्ठिराच्या संवादांत 
धर्मेज्ञान व नीति यांचा अपूर्व संग्रह दृष्टीस पडतो. 
व्याप्तांच्या अनत्तेने दिव्याखप्राप्ीसाठी अजेनांन 
जे साहस केळे त॑ खरोखर आश्चयेकारक होय. हिमा- 
लयाच्या परष्ठभागी राहून प्रथम अर्जनान उप्र तपश्चयो 
केळी व श्रीशंकरास युद्धामध्ये संतुष्ट करून त्यापासून 
पाशपतास्त्राची सिद्धि संपादन केली. इंद्राच्या मंदिरांत 
राहून उपसंहारासहवत॑मान  महाध्वनियुक्त दिव्य 
अ्तनांची प्राप्ति करून, चित्रसेन गंथवोपाशीं गायन, 
वादन व नृत्य या कलांचाहि अनन अभ्यास केला. 
या सर्वे विद्यांचा अभ्यास करीत असतां अजेनाचे ब्रह्म- 
चयेत्रत अढळ होतं. एकदां त्यास एकान्तांत गांठून 
उवेशी म्हणाली, हे निष्पापा शात्रुदमना, तुझ्या गुणां- 
च्या योगाने अन्तःकरण आकृष्ट झाल्यामुळे मी मद- 
नाच्या अधीन होऊन गेलें आहे. हे वीरा, तुझी 
सेवा करावी असा माझा फार दिवसांचा हेतु आहे. 
तेव्हां अजुनाने उत्तर दिळे:-* सुंदरी, तूं मला सांगतेस 
म्हणून मीं आपळे शास्त्राध्ययन मलिन करून टाकूं 
कीं काय! हे सुमुखी! तू॑ मला खास गुरुल्लीसारखी 
आहेस, मजविपयीं तं भलत्याच प्रकारची कल्पना करूं 


५५० आत्मविद्या [ भाग २ 


हे सुंदरी! मी तुझ्या पायांवर मस्तक ठेवितो, 
त॑ मळा मातेप्रमाणे पज्य आहेस. ” हं अजेनाचे भाषण 
श्रवण करून उवेशीचं देहभान नाहीसे झां! तिने 
भिवया चढावेल्या आणि अजेनास शाप दिला. हा शाप 
व चित्रसेनाशीं केलेला नतनाचा अभ्यास अज्ञातवासा 
मध्ये अजेनास सर्वस्वी उपयोगीं पडला 
तैत्तिरीय संहिताभाष्यांत सायणाचार्यानी असं म्हटलं 
आहे कीं, उपनयनविधि ज्यांचा झालेला असतो त्यां 
सच वेदाध्ययनाचा अधिकार पोहोचतो आणि म्हणनच 
भगवान्‌ व्यासानीं महाभारत रचिले 
स्रोशद्रद्रिजबंधूनां त्रयी न _तिगाचरा ॥ 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृत ॥ १ 
-*धमोसधु 
याचा अथे असा कीं--स््रिया, शुद्र लोक आगि 
पतित ब्राह्मण यांस वेदाध्ययनाचा अधिकार नाहीं, या- 
करितां अशा लोकांविषयी दयाळ होऊन भगवान्‌ व्या- 
सानीं भारत नांवाचा ग्रंथ केटा. या दृष्टीने पहातां म- 
हाभारतामध्ये वैदिक धमाची तत्त्वे सर्वव आढळन ये 
तात. याकारेतां सनत्सजात पवोमध्ये वेदाविद्येची 
अपूवे माहिती सांगितली आहे ती फारच उपयक्त 
असल्यामळे 'पुढ॑ं देता 
परमात्म्याचे ठिकाणीं वेदहि प्रवेश करूं शकत नाहीं 
परमात्मा शब्दातीत असन सवे शब्दांचे कारण आहे 
वेद शब्दाची देखील व्युत्पात्ते या परमात्म्यापासनच 
झाली. समृद्रावर तरंग उठावा तसा वेद शब्द त्या 
ज्ञानोदधीचे ठिकाणीं उठला, आतां मन, वाणी, अन्ये 


प्रकरण २] भारतीय आपे महाकाव्ये ५५१ 


द्रिय या कोणाचाच जर रिघाव परमात्मरूपाचे ठिकाणीं 
होत नाहीं, तर मग याची ओळख पटते कशी? याचा 
थांग लागतो कसा ? अशा शांकचे समाधान असे आहे 
कीं, परमात्मा ज्ञानमय असून केवळ प्रकाशमयत्वानं 
प्रतीयमान होतो, असा सिद्ध पुरुषांचा अनुभव आहे. 
वेदावद्येचे अधिकारी कोण होतात याविषयीं मागील 
प्रकरणांत पुढील वचन दिले आहे:--- 
विद्या ह वे जाह्मणमाजगाम । 
गोपाय मा शेवधिष्रेष्हमास्म । 
असृयकायानजवे$य़ताय । 
न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम ॥ 
या वचनांत असे सांगितले आहे कीं, सत्रानसंध्यादि 
धमीचरण जो करीत नाहीं त्याला वेदाक्‍थिचा मुळींच 
अधिकार नाहीं. तीनहि वेद जरी कोणी पढला, परंतु 
त्यांचे आचरण धड नाहीं, तर त॑ नुमते अध्ययन पापा- 
पासून त्याचा बचाव करीत नाहीं पुरुष जर मनाचा 
खोटा आहे आणि धमाचे आचरण केवळ कपटाने व 
दांभिकपणं कारेता; तर त्याच्या देहांत वेद वास करीत 
असले तरी त्याचं तारण करूं शकत नाहींत. त्याचा 
मरणकाळल जवळ आला म्हणज्ञे, पंख फुटलेले पक्षी 
आपले घरटे सोडून जसे दूर उडून जावे, तसे स्व वेद 
त्या मायिक पुरुषाला सोडून जातात, व त्याचे कांहीं- 
एक कल्याण करीत नाहींत. 
निषिद्धाचरण किंवा पापाचरण करणाराला वेदपठण 
हीं २७ रं क ७ 
पापापासून तारीत नाहीं हें जरी खरें आहे, तरी तेव- 
ढ्याने वेदाभ्यास निर्थक आहे किंवा वेदाची योग्यता 


५५१२ आत्मविद्या [ भाग २ 


सामान्य आहे असं मात्र समजणे चुकीचे आहे. वेदांची 
योग्यता खरोखरच अनन्यसाधारण व अलौकिक आहि. 
कारण वेद म्हणजे परमात्मस्वरूपार्चे ज्ञान करून दे- 
णारे अति उत्कृष्ट साधन आहे. स्वर्गादिकांहून इतर 
जो मोक्ष नामक पुरुषार्थ तंच वेदांचे खरं प्रमेय होय. 
वेदांत कर्मेमागे व उपासना यांचें निरूपण केलें 
आहे खरें, पण त्याचा हेतु तरी काम्यकमोला प्रोत्सा- 
हन किंवा प्राधान्य देण्याचा नव्हे. मोक्षसिद्धीला हेतु- 
भूत जें ज्ञान ते प्राप्त होण्याची पात्रता चित्तशुद्धि झा- 
ल्यावांचून पुरुषाचे ठिकाणीं येणे शक्‍य नाहीं; आगि 
ही चित्तशाद्धे निष्कामकमे व उपासना यांच्या बला- 
वांचून होत नाहीं, अर्स असल्यामुळे वेदांना कमे व उ- 
पासना या मागीरचे कथन करावें लागले. परतु तेवढ्या- 
वरून वेदांचे कमपरत्व किंवा उपासनापरत्व न समजतां 
अन्यभिचारि मोक्षपरत्वच सिद्ध आहे. कारण, कर्मे व 
उपासना हीं मोक्षहेतुभत ज्ञानाची साधने या दृष्टीने 
वेदांनी त्यांचा आदर केला आहे. स्वगोदिकांचें जरी 
श्रतींत वणेन आहे तरी स्वगीदि लोक परम- 
पुरुषाथे नाहींत, ते आनंदशून्य आहेत असे स्पष्ट सां- 
गितळ आहे; व आत्मवेत्त्याला मोक्षप्राप्ति होते आणि 
आत्मज्ञानशून्याला आत्माविनाश व अनथेप्राप्ति होतात 
म्हणून स्पष्ट सांगितलें आहे. अर्थात्‌ वेदांचा कटाक्ष आ- 
त्मज्ञान करून देण्याकडेच आहे. सारांश, मोक्षरूप 
परमपुरुषाथोची प्राप्ति व संसाररूप अनथीची निवृत्ति 
करून देणारे वेदच आहेत. 

दुसरी गोष्ट अशी कीं, वेदांत अध्यारोप व अपवाद्‌ 


प्रकरण २ ] भारतीय आषे महाकाव्ये ५५३१ 


या दोन यक्तींनीं परमात्मस्वरूपाचेंच वणेन आहे. पर- 
मेश्वराच्याच मायाकल्पित नामादि विशेष रूपांनी है 
विश्व भासमान होत आहे. हं मर्तामते जगत्‌ 'परमा- 
त्म्याचेंच स्वरूप आहे. आकाशापासन पथ्वीपर्यत हे पं- 
चतत्त्वात्मक विश्व त्याचेच कायेरूप आहे. इत्यादि श्रती 
नीं अध्यारोप प्रसंगीं विश्वाचे ब्रह्मत्व प्रतिपादित करून, 
मग अपवादप्रसंगीं ' नेति नेति ' इत्यादि वाक्यांनीं प- 
रमात्म्याचे विश्वाहन वेलक्षण्य कथन करून त्याच्या 
खऱ्या खऱ्या स्वरूपाची ओळख करून दिली आहे; 
वेदांनी हे जे आत्मस्वरूपाचे वेलक्षण्य सांगितळ आहे, 
तं अनभवसिद्ध आहे असं महानभाव मरनीर्चेहि म्हणणें 
आहे. सारांश, असले वेद अनादरास कधींहि पात्र न- 
व्हत; हें उघड आहे. त्यांचें पठण करणारे त्यांचा य- 
था्थे उपयोग करून घेत नाहींत, हा वेदांचा दोष 
किंवा कमीपणा नव्हे 

वेदांमध्ये कच्छ चांद्रायणादि तर्षे व ज्योतिशेमादि 
याग यांचे वणेन केळं आहे, त्याचा तरी हेतु हाच की; 
हीं कर्मे इंश्वरापेण करून तद्वारा पुण्य संपादावे, व ह्या 
पुण्यबलाने पापक्षय होऊन पुरुष प्रकाशमय जरह्मरूपाला 
जावा; म्हणजे पुरुषाला संसाराचे घोटाळ्यांत घालण्या- 
चा वेदांचा उद्देश नसून मोक्षप्राप्ति करून देण्याचाच 
आहे. परंतु, पुष्कळ लोक या साधनांचा दुरुपयोग क- 
रितात. केवळ इंश्वरापेणबद्धीने विहितकमीचा अवलंब 
न करितां, इंद्रियभोग्य फलाकांक्षेने ते त्यांचे अनष्ठान 
करितात. मग अर्थात्‌ वासना तशीं फळें या लौकिकी 
न्यायाप्रमाणेंच ते यज्ञादि कर्म बरोबर घेऊन स्वगीदि 


“4 


५५६४ आत्मविद्या [ भाग (२ 


कांचे ठिकाणीं इंद्रियोपभोग भोगन पंनरपि अर्वेशिष्ट क- 
मेबलानं संसारांत येऊन पडतात, ही गोष्ट खरी आहे 
पण हा दोष त्या साधनांचा किंवा साधने सांगणारांचा 
नव्हे. अर्थात, हा वेदांचा दोष नसन उपयोगकत्यीचा आहे 

अशा रीतीने वेदावथेचे रहस्य महाभारतांत सवेत्र 
आढळन येत असल्यामळे त्यास पांचवा वेद म्हणण्या- 
चा सांप्रदाय आहे. वनपव, उद्यौगपवे आणि शांतिपवे 
यांमध्ये तर अध्यात्मज्ञान ओतप्रोत भरलेले सांपडत 
शिवाय भगवद्गीता, सावित्रीचे आख्यान, सलभासवाद 
वगेरे अनंत उपयुक्त व मोक्षीपयोगी प्रकरण आढळ- 
तात. यावरून महाभारतांत नाहीं त॑ जगांत नाहीं अ- 
संहि म्हणण्याची चाल आहे. 

सवे भरतखंडांतील शहरांत व खेड्यापाड्यांत म- 
हाभारताचा गंधहि नाहीं असा मनुष्य कचितच आ- 
ढळेल. यांतीछ कथानकांचीं व आख्यानांचीं नाटके, ल- 
ळितं इत्यादि रूपांनी अनेक प्रयोग होत असून ते पहा- 
ण्याला प्रेक्षकांचे थवेच्या थवे जमत असतात. अनेक 
देवळांतून त्यांचें पठण चाळू असते आणि लक्षावधि स्री- 
परुषांच्या हृदयांत त्यांतील कथाभाग सतत जागृत अ- 
सतो. ज्ञानेधर महाराज म्हणतात कीं, सयेतेजानं जस 
जग देदीप्यमान दिसत, तरस महाभारत व्यासबद्धीनं 
प्रकाशित झालेलं आहे. सोन्याच्या लगडी अलंकाररू- 
पानं तयार झाल्या म्हणजे शोभा देतात, त्याप्रमाणे 
व्यासवाणीने प्रकाशित व्हावें अशी इष्थी धरून सवे क- 
थानकांनीं महाभारताचा आश्रय केला आहे. यामुळेच 
सवे जगत्‌ व्यासोच्छिष्ट मानिळें आहे. 


प्रकरण २] भारतीय आर्ष महाकाव्ये ५५५ 


रामायण व महाभारत या आप महाकाव्यांचा भ- 
रतखंडांत इतका सावात्रिक प्रचार आहे की, गहांमध्ये, 
देवळांत, घरांतील किंवा देवळांतील किंवा झांप्डींतील 
भिंतींवर, तांव्याच्या किंवा पितळेच्या भांड्यांवर, जिकडे 
पाहिजे तिकडे या दोन ग्रंथांतील गोष्टींची चित्रे काढलेली 
दृष्टीस पडतात. घरांतील वडील बायका संध्याकाळीं मलांस 
रामायणमहाभारतांतील गाष्टी सांगतात व मली सावि- 
त्रीची, सीतेची किंवा इतर साध्वीची कथा ऐकतात व 
अशा साध्वींच्या जन्मदिवशीं उपोषणे करितात. वद्ध- 
लोक मलळांशीं किंवा तरुणांशी संभाषणे करितांना वसि- 
छ, भीप्म, विटर, मंत्रेय वगेरे महात्म्यांचीं वचन म्ह 
णन दाखवितात 

कोरवपांडवांच्या इतिहासप्रासिद्ध यद्धसंबधी कथा, 
आख्यान, उपाख्यान मिळन मळचें व्यासकृत भारत 
पढे महाभारत झाले. अयोध्याधिपाते दशरथाच्या पु 
च्ांची हर्कांकत रामायणांत सांगितली आहे. महाभा- 
रतांतील पात्रे तेजस्वी असन पराक्रमी प्रुषांचे गणदोष 
त्यांमध्ये नजरेस येतात; रामायणांतील पात्र सत्याप्रिय- 
ता, एकपत्नीत्व, बंधुप्रेम, पातित्रत्य इत्यादि गुणांनी 
मंडित आहेत. महाभारतांत कवीने यद्धाचे वणेन सरस 
काव्यांत केळं आहे, रामायणांत कवीने आर्यलोकांस 
प्रिय असे स््रांपरुषांचें व कटुंबांतील मनष्यांचे प्रेम 
वर्णिळ॑ आहे. महाभारतांत खऱ्या वीरांचे वणन आहे, 
रामायणांत नित्य व्यवहारांतील सात्त्विक वत्तींचा परि 
पोष वर्णिला आहे. दोन्ही काव्यांतीळ कांही प्रसंगांची 
उदाहरणे देऊन हे भेद स्पष्ट करूं. द्रोपर्दींच्या स्वयं- 


५५६ आत्मविद्या [ भाग २ 


वरांत धनधेरांचे शोयंपर्राक्षण होऊन पुढें झालल्या 
विवाहसमारंभाशीं तोळन पाहतां राम व सीता यांचे 
विवाहाची हकीकत अगदीं साधी दिसते. भीम व दुर्योधन, 
कर्ण व अजेन यांचा बालपणापासन वाढलेला द्वेषव मत्सर 
यांच्या मानाने रामरावणांमधील किंवा लक्ष्मण व इंद्राजेत 
यांमधील वेर अगदीं कमी प्रतीचे वाटते. द्रोपदीची भर 
सर्भेत विटंबना झाली असतां तिने केलेली पतींची नि- 
भेत्सना वाचन पाहतां, रावणान जेव्हां सीतेस उचलून 
नेळ॑तेवेळचे तिचे भाषण फार साम्य दिसत. यद्धास 
आरंभ होण्यापूर्वी युधिष्ठेरान जे मंत्रिमिडळ जमा कल 
होते त्यामधील जोरदार भाषणे पहातां, रावणान युद्धा- 
पर्वी भरविठेल्या सभेतील भाषणे पोकळ वाटतात. धूत- 
राष्टरापुढं केलेली कृष्णशिष्टाइ आणि ' सुईच्या अग्ना- 
इतकी देखील जमीन देणार नाहीं ' हं दुर्योधनाचे नि 
वीणीचे उत्तर---यांमध्ये जी तेजस्विता दिसते, त्या 
मानाने रावणाच्या सभेत यद्ध न करण्याबद्दल बिभी 
पणाने केलेली विनंति आणि रावणाचे तिरस्कारयुक्त 
उत्तर हीं अगदीं मंद वाटतात. अनेक वीरांनी मिळून 
केळेला अभिमन्यवध, अमनाची प्रतिज्ञा, कगोजेनांचें 
किंवा भीमदुरयीधनांचें युद्ध--हे प्रसंग इतके हृदयद्रा- 
वक व अंतःकरणास घरे पाडणारे आहेत कीं, त्यांच्या 
तोडीचे रामायणांत मळींच नाहींत अस म्हटलें असतां 
चाळेळ. रामायणाचा सर्व झोक शांतीचा व धर्मनिष्ठचा 
असन महाभारताचा शोयोचा व॒तेजस्वितेचा आहें 
महाभारतामध्ये सवेत्र वीये व तेज यांचाच प्रादुमोव 
नजरेस थेतो. रामायणांत सास्विक व गूढ वत्तींचा वि 


प्रकरण २ ) अमरत्व ५५७ 


कास आढळतो आणि याच वृत्ति नित्य व्यवहारांत 
असन यांनींच सवे जग व्यापन टाकिलं आहे 

हीं दोन्ही आषे महाकाव्ये आथलोकांना .कां प्रिय 
झालीं आहेत व सवोवर त्यांची इतकी छाप कां बसली 
आहे, हे आतां वाचकांच्या लक्षांत पणेपर्ण आलंच अ- 
सेल. कोणताहि प्रतिभाविशिष्ट ग्रंथ चिरकाळ लोकांच्या 
निष्ठेस पात्र होण्यास त्यामध्ये आवनाशी सत्याचा छाप 
असन आनट व चमत्कृति उत्पन्न होतील अशा रीतीनं 
मानवी मनोवृत्तीचं, जीवितकतेव्यांचे व धमेनिष्ठेंच खरं 
स्वरूप वर्णिळेळें असलं पाहिज. महाभारतांत भरतखं- 
डांतील प्राचीन राजकारणविषयांचें स्वरूप दर्शविले 
आहे, म्हणन त्यामध्ये शोये, महत्त्वाकांक्षा, उदात्त 
वीरवतेन हीं दृष्टीस पडतात. रामायणांत प्राचीन काळ- 
चै प्रापचिक व धार्मिक चरित्र वर्णिलळ आहे, म्हणन 
त्यामध्ये तितिक्षा, बंधप्रीति, पातिव्रत्य हीं नजरेस ये 
तात. तेव्हां ही महाकाव्ये भिन्न भिन्न कार्ये करीत अ- 
सन दोन्ही मिळन प्राचीन आयीची खरी राजकीय; 
प्रापंचिक, व धार्मिक स्थिति दशेवितात 


प्रकरण तिसरे 
अमरत्व 


ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिन: ॥ 
नेवास्ति किंचित्कतेव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥ 
अमरत्व किंवा अमतत्व म्हणजे मुत्यचा अभाव किंवा 
नाश होय. याकरिता अमरत्वाचा बोध होण्यास मत्य 


५५९८ आत्मविद्या [भाग २ 


म्हणजे काय हे समजणं अवश्य आहे. मत्यु म्हणजे 
प्रागिमात्राचा नाश अशी जी सवसाधारण कल्पना आहे 
ती चकीची असन, ज्या अवस्थेस मत्य असे म्हणण्या- 
चा सांप्रदाय आहे ती अवस्था म्हणजे लिंगदेहाचा स्थल 
देहापासन होणारा वियोग इतकंच समजावयाचे. मत्य 
हे केवळ जीवात्म्याचे एक स्थित्यन्तर होय 
आत्मनस्तु कामाय सवें प्रियं भवाति । 
--वृहदारण्यक 

म्हणजे, आपली इच्छा तप्त होते म्हणन सवे पदाथे 
आपणाला आवडतात--_या न्यायानं मत शरीराचा इत:- 
पर उपयोग होण्याचा संभव नसल्याने तदितर प्राण्यांस 
अत्यन्त दःख होते एवढ्या गोष्टीवरून मत्यचे अवडंबर 
केळेळं असते. शिवाय, मत मनष्याचे कमोनसार हा' 
वियोग घडत असतो, तथापि त्या स्थल देहांत वासना 
पणे होण्याचा संभव नाहींसा झाल्याने त्या मनप्यासाहि 
अशा वियोगकालीं पराकाष्ठेचं दुःख होते. एवेच, जीवा- 
त्म्याचा स्थलदेहापासन जो नेसगिक वियोग होतो, त्या- 
पासून केवल स्वा्थेबुद्धीन॑ मत मनुष्यास व इतर प्रा- 
ण्यांस होणाऱ्या दुःखातिशयामुळं मत्यूची मोठी भीति 
उत्पन्न होऊन ती सवेकाळ सवे प्राण्यांमध्ये जागरूक 
रहाते. तेव्हां अशा प्रकारचा सवे प्राण्यांस भयप्रद जो 
मत्यु त्याचं खरं स्वरूप समजण्याचा प्रयत्न करणं अ- 
वइ्य असन, मत्यचे भय नाहींस करणारा म्हणजे अ- 
थोंत्‌ अमरत्वप्राप्तीचा उपाय वेदशास्त्रांत सांगितला अ- 
सल्यास तो शोधन काढणें फारच हितावह होईल यांत 
शंका नाहीं 


प्रकरण ३ ] अमरत्व ५५९ 


ण्यास मरण आल्यानंतर जी अवस्था प्राप्त होते 

तीस अनलक्षन श्रतींत “सांपराय'” (तटा छट) अशी 

ज्ञा योजिली आहे. वेदभाष्यांत सांपराय शब्दाची व्य॒ 
त्पत्ति एणंप्रमाणं आढळते:--- 


सम्यक्‌ परे काले देहपतनादूध्वे इंयते गम्यते 
इति संपरायः परलोकः तत्त्राप्षिप्रयोजन: 
साधनाविशेषः सांपरायः। 


याचा अर्थ असा कीॉ--देहपतन झाल्यानंतर पर- 
लोकप्राप्ति करून देणारा जो मार्गे तो सांपराय होय 
या सांपरायाविषयीं नचिकेतस आणि यम या दोघां- 

ये झालेला अद्भत संवाद कठोपनिषदांत वणिलेला 
अहि. या संवादांत सांपरायाची व अमरत्वाची सिद्धि 
उत्कृष्ट रीतीने केलेली आहे. तसेंच महाभारतांतील 
सनत्सजातपवोमध्ये मत्यचे स्वरूप व अमरत्वप्राप्तीचा 
मार्गे याविषयीं अत्यन्त उपयुक्त व बोधप्रद प्रतिपादन 
आढळते. याकारितां कठवडी आणि सनत्सुजातपवे. या 
दोहोवरील श्रीमत्छंकराचायीच्या अत्युत्तम भाष्याच्या 
अनरोधाने प्रकृत विषयाचे विवेचन करण्याचे आह्मी 
योजिळ आहे 


नविकेतसाने यमधमोस विचारिळें की-' मनुष्य 
मत झाला असतां, त्याची कोणती स्थिति होते १ कोणी 
म्हणतात तो सवेस्वी नष्ट होतो, कोणी म्हणतात तो 
कायम राहतो. तेव्हां यांतील खरं मत कोणते 
सांगा.! या प्रश्नाचे उत्तर देतांना यमान सांपरायासंबंधी 
विस्तृत माहिती दिल्ली आहे. कठवल्ठीमध्ये सांपरायाचें 


५६० आत्मविद्या [ भाग २ 


व अमरत्वाचे सत्यत्व स्थापित करितांना नेतिक, अध्यात्म 
व तास्विक या तिन्ही पद्धतींचा अवलंब केलाआहे. 
वेदान्तदशेनांत नीतीचा विचार मुळींच नसतो 
आणि कृतकमोबद्दल मनुष्याची नेतिक जबाबदारी 
मानिली जात नाही-असा आक्षेप कोणी कोणी या दर्श- 
नावर घेतात. या आक्षेपास समपॅक उत्तर असे आहे 
कीं, वेदान्तदशेनामध्ये अमरत्वाच्या पायावरच नीतीची 
सवे इमारत रचिळेढी आहे. नर्चिकतसाच्या वरील 
प्रभास उत्तर देतांना यमान असं म्हटळ॑ आहे की-- 
न सांपरायः प्रतिभाति बालं 
प्रमायन्तं वित्तमेह्देन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनःपुनवेशमापदते मे ।॥ 
"_“काठक 
याचा अथे असा की--“ अविवेकी मनुष्याच्या 
मनांत परलोकाची कल्पनाच येत नाहीं, कारण तो स्व- 
स्वरूपास मुळीं जाणत नाहीं आणि संपत्तीच्या मदाने 
सर्वकाळ मूढ झालेला असतो. असा मनुष्य म्हणतो कीं, 
सवे कांहीं याच जगांत आहे, दुसरा लोक मुळींच नाहीं. 
मग अथोीत्‌ तो माझ्या तडाख्यांत येऊन वारंवार जन्म- 
मरणाचे फेऱ्यांत सांपडतो. ! सर्वेदशनसंग्रह नामक 
माधवाचायाच्या ग्रंथांत देहात्मवादी चावीकाचें मग अ- 
शाच प्रकारचे दिळें आहे.-- 
यावज्जीवेत्सुखं जोवेद । करणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ ॥ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ १ 
--सरवेदररनसंप्रह 


भ्रकरण ३] अमरत्व ५ट्ै१ 


म्हणजे, जिवंत आहो तोंपर्यंत सुखार्ने रहावे, कर्ज 
झाळं तरी चिंता नाहीं पण स्निग्ध खाण्यास कमी करूं 
नये, कारण एकदां देहाचे भस्म झाळे म्हणजे' फिरून 
तो मिळण्याची आशाच नाहीं. जर मेल्यानंतर पुढे 
कांहींच नाहीं, तर जिवंत आहा. तोवर यथेच्छ खार्वे, 
प्यावे, चेन करावी; कारण केव्हां मरूं याचा नेम नाहीं 
आणि मेल्यानंतर कसलाहि उपभोग मिळणार नाहीं- 
हाच काय तो स्वाभाविक आचरणाचा मार्ग उरला. या- 
वरून असे स्पष्ट होते की, जो परलोक मानितो आणि 
आत्मा अमर आहे अशी हढ श्रद्धा बाळगितो, तोच 
पुरुष निश्चयाने नीतिसंपत्न होऊं शकतो. 

नीतीने वागळं असतां मनुष्याचे कल्याण होते, म्ह- 
णून त्यांने नीतिमान्‌ व्हावे-अशा अनुमानाने उपयुक्तता- 
वादी ([1४111811.118) नीतिशास्त्राचे सम्थेन करितात. 
तसेच पदाथीवेज्ञानवादी (5८21101515) म्हणतात कीं, अ- 
खिळ मानवजातीचे कल्याण जेणेकरून होते ती नीति 
होय. परंतु उपयुक्ततावादारने किंवा बहुजनकल्याणवा- 
दाने नीतिशास्त्राची सिद्धि समाधानकारक होत नाहीं. 
कारण चांगळें कोणते, वाईट कोणते, मनुष्याचे कल्याण 
कशाने होते--या प्रश्नाचा निकाल जोवर जगांतील 
सामान्य व्यवहारासच अनुलक्षून केवळ बुद्धीच्या किंवा 
विचारशक्तीच्या जोरावर केलेला असतो, तोंवर नीति- 
शास्त्राचा पाया असाच डळमळित रहाणार यांत संशय 
नाहीं. मनुष्याचे कल्याण कशाने होते हा प्रश्न फार 
महत्त्वाचा असून त्याचा निकाळ खरोखर उदात्त दृष्टी- 
'नैच केला पाहिजे. जगांतील सामान्य व्यवहारांत चांगले 


५६२ आत्मविद्या [भाग ९ 


कोणते व वाईट कोणत हे ठरविण्यांत बद्धीची किंवा 
विचारशक्तीची कशी चूक होत असते ते सूक्ष्मपणे अव- 
लोकन करणाराच्या ध्यानांत सहज येते. सामान्य अनु- 
भव असा आहे कीं, हरएक प्रसंगीं बऱ्यावाईंटाचा नि- 
काल वैयक्तिक स्वार्थबुद्धीवर 10५९५९ किंवा पूवग्रहां- 
वर 70थपवा०९5 बहुधा अवलंबून रहातो. 
नीतीचा पाया जं सदाचरण त्याविषयी भारतीय आ- 

यौनीं फार सूक्ष्म विचार केठेला आहे. प्रथमतः चांगले 
कोणत व वाहेट कोणते याचा ऊहापोह पुढील वचनांत 
उत्कृष्ट रीतीनं आढळतो;-- 

अन्यच्छेयो$न्यदुतेव भ्रेय 

स्ते उभे नानार्थे पुरुष <सिनीतः । 

तयोः श्रेय आददानस्य साधुभेवति 

हीयते$्थांद्य उ प्रेयो वु्णीते ॥ १ 

श्रेयश्च प्रयश्व मनुष्यमेत 

स्तो संपरील्य विविनक्ति धीर: । 

श्रेयो हि धीरो$मिश्रेयसो वृणीते 

ग्रयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते ॥ २ 

--काठक 

याचा अथे असा कीं---सर्वे वस्तूंचे परिणाम पाहून त्यां- 
चे दोन वगे करावे लागतात, एक श्रेयस व दुसरा प्रे- 
यस. आत्म्याचे कल्याण जेणेंकरून होतं ती श्रेयस; 
आणि केवळ देहास जेणेकरून तुख होतं ती प्रेयस व- 
स्तु समजावी. दोन्ही वस्तूंची प्रयोजने भिन्न असून 
त्या वस्तु मनुष्याला बद्ध करूं शकतात. जो श्रेयसाची 
निवड करितो त्याचं सर्वस्वी कल्याण होतें व जो प्रेयस 
वस्तृंचाच संग्रह करितो त्याचा परमाथे नष्ट होतो. प्र- 


प्रकरण ३] अमरत्व ५६३ 


त्येक मनुष्यापुढे दोन्ही प्रकारच्या वस्तु सिद्ध असतात 
राहाणा मनष्य त्यांचे परिणाम ओळखन आत्म्याचे क- 
ल्याण ज्याने होते तेवढेच घेऊन बसतो, पण मख म- 
नष्य विषयवासना तृप्त करण्याकरितां श्रेयस सोडन 
प्रेयसाचीच आवड धारतो. यावरून पहातां आत्मलाभ 
जेणेकरून होतो तो सदाचार होय आणि केवळ देहाला 
सखकारक अशा वस्तमळे आत्मनाश होतो है स्पष्ट होते 

आतां आत्मा व देह यांची तलना करून पहातां 
उघड होत कीं, आत्मा नित्य व शाश्वत असन, देह 
हा अनित्य व विनाशी आहे. म्हणन, आत्मलाभ करून 
ध्यावयाचा असेळ तर अशाश्वत वस्तंचा संग्रह करून 
कांहीं उपयोग नाहीं 

नह्यप्चवः य्राप्यते घव तत्‌ । 

--काठक 
म्हणज, अध्रव अथवा अशाश्वत साधनांनी धव किंवा 
नित्य असा परलोक कधींहि प्राप्त होणार नाहीं. अर्थात्‌ 
अनात्म वस्तंचा आश्रय करून शाश्वत सख मिळणार 
नाहीं. सवे जग मिळालें पण आत्मा हरवला असा व्या- 
पार कोणासहि आवडणार नाहीं. सवे जग मिळवावया- 
चें आणि आत्मलाभहि करून घ्यावयाचा-हा प्रकार 
बहुधा अशक्‍य होय. याकारितां परलोकार्चे अस्तित्व 
आणि आत्म्याचे अमरत्व या भक्कम पायावर स्थापि 
ठेली नीतिमत्ता सुप्रातिष्ठित होय यांत संशय नाहीं. 

अविनाशि आत्म्याचा लाभ व्हावा अशी इच्छा क- 
रणाराने आत्म्याचे अमरत्व व सालिस्वरूप प्रतिपादन 
करणाऱ्या श्रंतिवचनांचें मनन व निदिघ्यास ह्या व्यापा- 


५६४ आत्मविद्या [भाग २ 


रांत सवेकाळ निमझ रहावे. याविषयीं कठवल्ींतील 
मुख्य वचने एणेंप्रमाण आहेत- 
न जायते म्रियते वा विपाश्रे 
न्नायं कुतश्चिन्न बभूव काश्वेत्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतो$यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १ 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु < 
हतश्वेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो 
नाय *हन्ति न हन्यते ॥ २ 
->:-काठक 
याचा अथे असा की--ज्ञानसंपत्न आत्मा कधीं उ- 
पजत नाहीं व मरत नाहीं. आत्मा कशापासन होत 
नाहीं व त्यापासनाहि कांहीं होत नाहीं. आत्मा पुराण 
असन अज, नित्य व शाश्वत आहे. शरीराचा नाश 
झाला असतां आत्मा नाश पावत नाहीं. वध करणारा 
पुरुष जर म्हणेल कीं, मीं वघ केला आणि व झालेला 
पुरुष म्हणेल कीं माझा वध झाला, तर दोघांनाहि कांहीं 
कळत नाहीं. कारण आत्मा कोणाला मारीत नाहीं व 
कोणाकडून मारिला जात नाहीं. 
कठोपनिषदांत अध्यात्म प्रथक्करणाच्या पद्धतीन आ- 
त्म्याची सिद्धि येणेप्रमाणे केली आहे--- 
इंद्रियेभ्यः पराह्यथा अर्थेभ्यश्चव परंमन:। 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्वेरात्मा महान्परः । १ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुर्षः पर: । 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परागतिः ॥ २ 
--काॉठक 


प्रकरण ३ ] अमरत्व ५६५ 


याचा अर्थ असा कीं---इंद्रियांहन संवेदनात्मक वि- 
षयज्ञान थोर आणि संवेदनेहून मन थोर होय, कारण 
इंद्रियनिष्ठ शक्तीने विषयसंवेदना घडते व मंनाच्या सा- 
हाय्यावांचून संवेदना 50185४01 होत नाहीं. मनाहू- 
नहि बुद्ध थोर होय, कारण पदाथीचे प्रत्यक्ष ज्ञान झा- 
ल्यानंतर मनाच्या संकल्पविकल्पादि ज्या वृत्ति उठतात 
त्यांचें वर्गीकरण बुद्धीमुळें घडतं. बुद्धीहूनहि जीवात्मा 
थोर होय; कारण प्रत्यक्षज्ञान, संवेदना, मनोविकार 
आणि निश्चयात्मक वृत्ति या सर्वाची अन्तव्येवस्था जी- 
वात्म्यामुळं घडून येते. जीवात्म्याचे स्वरूप पुढील वच- 
नांत उत्कृष्ट रीतीने विशद केळ आहे:--- 
येन रूपं रसं गंध शाब्दान्स्पर्शा < श्व मेथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥ १ 
स्वप्तान्त॑ जागरितान्तं चोभो येनानुप्यति । 
महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो$नुशोचति ॥ २ 
"ण"्काठक 
याचा अथे अस्ता की--रूप, रस, गंध, शब्द व 
स्पर्श इत्यादिकांचें व यांशिवाय जे उवोरेत रहाते त्याचे 
ज्ञान ज्याच्या योगानं होते तो आत्मा जाणावा. जा- 
गति व निद्रा या दोन्ही अवस्थांमध्ये ज्याच्यामुळे सूक्ष्म 
ज्ञान प्राप्त होते तो सर्वव्यापक महान आत्मा र्माच 
आहे असं जो बुद्धिमान पुरुष जाणतो तो शोकापासून 
अलिप्त रहातो. जागृतीमध्ये जीवात्मा सवे व्यापारांचा 
सालित्वाने अनुभव घेतो व गाढ निद्रेतून जागा झा- 
ल्यावर “ मला चांगली झोंप लागली होती ' अशी प्र- 
तीति जीवात्म्यास होते. सवे जतिसंपन्न जीवास महत्तत्व 


५६६ आत्मविद्या [ भाग ९ 


व्यापून रहाते, म्हणून अखिल जीवात्म्याचे एकीकरण 
ज्यामुळे होत तंच महत्तत्व होय. महत्तत्वाहूनहि प्रकृति 
थोर, परंतु प्रकृति अव्यक्त असल्यामुळे चेतन्यावांचन 
तिच्यापासून जगाची उत्पत्ति घडत नाहीं. प्रकृति कार्य- 
कारणरूप शक्ति असून तिलाच माया अशी संज्ञा आहे. 
प्रकतीहूनाहे पुरुष थोर होय. पुरुष हाच परमात्मा अ- 
सून अत्यन्त श्रेष्ठ होय आणि त्याहून कांहींच थोर उ- 
रळ नाहीं. म्हणून पुरुष ही शेवटची म्योदा असून संपूर्ण 
ज्ञानाचे व सृष्टीचे आदिकारण होय. 

वर सांगितलेल्या अध्यात्म प्रथक्करणाच्या उलट क्र- 
माने ह्याच आदिकारणापासून क्रमाने उत्पत्ति होऊन 
स्थावरजंगमात्मक जगत्‌ आविभेत होते. सूष्टि उत्पन्न 
होण्याच्या पूर्वी परमात्मा एकटाच असतो, तो सर्वे जी- 
वांचें स्वरूप व स्वामी होय. मायेचा निरोध झाल्यामुळें 
तो एकटाच प्रकाशमान असून त्याची शक्ति अदृश्य 
असते, पण चेतन्य मात्र जागृत रहाते. ह्या साक्षिरूप 
परमात्म्याची जी कायकारणरूप शक्ति तिलाच माया 
किंवा प्रकृति असे म्हणतात. सवेन्यापक परमात्मा 
ति'च्या योगाने जग निमोण करितो. परमात्म्याच्या अं- 
शकरून उत्पन्न झालेल्या पुरुषाच्या योगाने प्रेरित झा- 
लेल्या अव्यक्त प्रकृतीपासून महत्तत्त्व उत्पन्न होते. हं 
महत्तत्त्व ज्ञ्तिसंपत्न असून आपणामध्ये समाविष्ट अस- 
णाऱ्या जीवास प्रकट कोरेते. महत्तत्त्वापासून अहकार- 
तत्त्व उत्पन्न होते. अहंकाराचे सात्त्विक, राजस व तामस 
असे तीन प्रकार आहेत. सात्त्विक प्रकारापासून मन; बुद्धि 
आणि इंद्रियांच्या देवतारूप शक्ति निमोण होतात १ 


प्रकरण १] अमरत्व ५६७ 


त्याच्या योगाने इंद्रियांस आपआपल्या विषयाचे ग्रहण 
करितां येते. राजस अहंकारापासन ज्ञानेंद्रिय व कर्मेद्रि- 
ये निमोण होतात व तामस अहकारापासनं शब्दाची उ- 
त्पत्ति होऊन त्या शब्दापासन आकाश या क्रमानं प्रथ्वी- 
पर्यंत पंचमहाभते निमोण होतात 


आतां कठोनिपदांत तात्विक पद्धतीने जी अमर- 
सत्वाची सिाझ्धे केढी आहे ती फार मनोरंजक असन क- 
वळ अनभवात्मक आहे. या पद्धतीचे बीज असं आहे 
कीं, अम्तदेष्टीनं व अध्यात्म योगाने आत्मरूपी पदार्था- 
चा साक्षात्कार होऊं शकतो. अगोदर हे ध्यानांत ठेविलं 
पाहिजे कीं, इंद्रिये जरी ज्ञानसाधने असलीं तरी त्यांस 
आत्म्याचे दर्शन मुळींच घडत नाहीं:--- 
पराश्विखानि व्यतृणत्स्वयंभू 
स्तस्मात्पराड्‌ पर्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिडीर: प्रत्यगात्मानमेक्ष 
दावत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ।। 
्ण्काठक 
याचा अथे असा की---केवळ बाह्य विषयांचे ग्रहण 
रण्याकरितांच इेश्वराने इंद्रिये उत्पन्न केलीं आहेत; 
म्हणन तीं बहिमेख असतात आणि अम्तरात्म्याचे वि 
ज्ञान सहसा त्यांस घडत नाहीं. सहस्रामध्ये असा एकादा 
पुरुष निमाण होतो कीं; जो अमरत्वाची इच्छा घरून व 
इंद्रिये अन्तमख करण्याचा अभ्यास करून आत्म्याच्या 
साक्षात्काराचा अनभव घेतो. हा जो इंद्रियांना उलट 
गति देण्याचा प्रयत्न त्यातच योग अशी संज्ञा आहे.- 


५६८ आत्मविद्या ([ भाग २ 


यदा पंचावतिषछन्ते ज्ञानानि मनसासह । 
बुद्धिश्व न विचेटटाते तामाहुः परमां गतिम्‌ । 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिद्रियधारणाम्‌ ।। 
--काठक 
याचा अथे असा कीं--जेव्हां पांच ज्ञानेंद्रिये आप- 
आपल्या विषयांपासून परावृत्त होतात, मन संकल्पवि- 
कल्पादि व्यापार सोडून देते, आणि बुद्धि कांहींच क- 
रीत नाहीं; ती श्रष्ठ स्थिति जाणावी. ह्या इंद्रियांच्या 
अचल स्थितीस योग असं म्हणतात. 
इंद्रियाणां पूथग्भावमुद्यास्तमयी च यत्‌ । 
पुथयुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
--काठक 
याचा अथे असा की--इंद्रिये अन्तर्मुख झालीं अ- 
सता, जागति व निद्रा या अवस्थांमध्ये तीं उत्पन्न 
कशीं होतात व त्यांचा लय कसा होतो हे जाणून आ- 
त्मस्वरूपाहून त्यांचे वेलक्षण्य अनुभवास येतें. इंद्रिय 
विषयांपासून परावृत्त झालीं म्हणजे उत्पत्तीच्या दृष्टीने 
तीं आत्म्याहून निराळीं आहेत आणि त्यांचें स्वरूप 
आत्मस्वरूपाहून. भित्न आहे अस्ता अनुभव येतो. इंद्रिय 
आपला व्यापार करूं लागलीं असतां आगि त्यांचा 
ल्य झाला असतां त्यांची स्थिति कशी असते हं प्रत्य- 
यास येत. इंद्रियांपासून होणारे प्रत्यक्ष ज्ञान आगि 
अध्यात्मयोगानं होणारा साक्षात्कार हीं अनुभवास 
आलीं असतां आत्म्याचे शुद्ध विज्ञान सहज प्राप्त होते. 
अध्यात्मयोगाने हा जो साक्षात्कार होतो त्याची 
प्राप्ति दुळेम आहे आणि तकेशासत्रांतील अनुमामाहून व 


रकरण र.) अमरत्व ५६९ 


सामान्य व्यावहारिक ज्ञानाहून ह अनुभवजन्य ज्ञान 
अगदीं निराळें आहे. जो पुरुष साधनचतुष्टयसंपन्न 
असतो तोच या ज्ञानाचा खरा अधिकारी होतो. 
नाविरतो दुभ्वरितान्नाशान्ती नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्तुयात्‌ ॥ १ 
"ण्काठक 

याचा अथे असा कीं--निषिद्ध जीं पापकर्मे त्यांपासून 
जो आलिप्त झाला नाहीं, ज्यानं इंद्रेय मिकिलीं नाहींत; 
मनाच ऐकाग्र्य ज्याला साधलं नाहीं, ज्याच्या चित्ताचे 
समाधान झालें नाहीं, अशा पुरुषास आत्म्याच्या स्वतंत्र 
उपासनेनंच होणारा आत्मलाभ कधींहि घडत नाहीं. 

मनुष्यास अमरत्वप्रात्तीचा खरा उपाय म्हटला म्ह- 
णजे अध्यात्मयोग होय. कारण तो योग प्राप्त झाला 
असतां संसारदुःखाची व विषयसुखाची निवत्ति होते. 
आत्म्याला बंध किंवा मोक्ष प्राप्त होण्याला कारण अन्त: 
करण होय. ते विषयांवर आसक्त झाळें तर बंधाला का- 
रण होते आणि परमात्म्याच्या ठिकाणीं रत झालें तर 
अमरत्वाची प्राप्ति होते. अहंकार आणि ममता ह्या दोन 
प्रकारच्या अभिमानापासून उत्पन्न झालेले काम, क्रोध, 
लाभ इत्यादि विकार नष्ट होऊन जेव्हां त॑ अंतःकरण 
शुद्ध होते, तेव्हां त॑ सुखदुःखरहित हाऊन शांत रहा- 
तं. वैराग्यबलांने व अध्यात्मयोगाने इंद्रियांचा निग्रह 
करून व अन्तःकरण स्वाधीन ठेवून सदाचरणी पुरुष 
आपल्या देहांतच अमरत्वाची प्राप्ति करून घेतो. ही 
श्रेष्ठ स्थिति कशी मिळवावी याचं निरूपण कठोपनिष- 
दांत रथकल्पनेने उत्कृष्ट रीतीनं केलें आहेः-- 


५९७० आत्मविद्या [भाग २ 


आत्मान्‌ * रथिनं विद्धि शरीर <रथमेव तु । 

बुद्धि तु साराथं विद्दि मनः प्रप्रहमेवच ॥ १ 

इंद्रियाणि हृयानाहुर्विषया< स्तेथु गोचरान्‌ । 

आत्मेंद्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीधिणः ॥ २ 

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 

तस्येंद्रियाण्यवऱ्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ३ 

यस्तु विज्ञानवान्भभवाति युक्तेन मनसा सदा । 

तस्येंद्रियाणि वऱ्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ४ 

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदा5्शुचिः । 

न स तत्पदमाप्नाति स*सारं चाघिगच्छति ॥ ५ 

यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचि: । 

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ६ 

विज्ञान सारथियंस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । 

सो$ध्वनः पारमाप्तोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ७ 

---काठक 
याचा अथे असा की--प्रवृत्ति किंवा निवृत्ते यांपैकी 

कोणत्या तरी एका हेतकडे जञावात्म्याचा कल असतो 
प्रवात्ते म्हणजे संसार व निवात्ते म्हणजे अमरत्व 
होय. हे हेतु साध्य होण्याकरितां रथाची कल्पना केली 
आहि. तो रथ शरीर होय, त्याचा धनी जीवात्मा, सा- 
राथे बद्धि, मन लगाम आणि इंद्रियं घोडे होत. रूपा- 
दि जे पांच विषय ते मार्गे होत. शरीर, इंद्रिये, मन ३ 
त्यादिकांसहित जो आत्मा त्यास भोक्ता किंवा संसारी 
म्हणावे. ज्या मनुष्यास विज्ञान नाहीं, त्याचं मन स्वा- 
धीन रहात नाहीं आणि दुष्ट घोड्यांप्रमा्ण त्याची इ 
द्रिये बेफाम होतात. ज्या मनष्यास विज्ञान आहे, त्या- 
चे मन स्वाधीन रहात आणि वळीव घोड्याप्रमाणं त्या- 
चीं इंद्रिये कह्यांत असतात. ज्यास विज्ञान नाहीं, ज्यांचं 


प्रकरण २ | अमरत्व ५७१ 


चित्त सवदा योगयुक्त नसते, व जो सवेदा अपवित्र रहा- 
तो---त्यास परमपद प्राप्त न होऊन, तो जन्ममरणा- 
च्या फेऱ्यांत सांपडतो. जो विज्ञानसंपन्न असतो, ज्या- 
चै चित्त सवदा योगयुक्त असते व जो सर्वकाळ पवित्र 
असतो--तो जन्ममरणाच्या कचाटींतन सटन अमरत्व- 
पदाप्रत जातो. बद्धिरूप साराथि जर चतर अस्तेळ तर, 
मनरूपी लगाम नीट खचला जातो आणि इंद्रियरूपी 
घोडे हकमांत रहातात; नंतर रथाचा स्वामी जो जीवा- 
त्मा तो आपला मागे सखाने क्रमन जातो आणि अमर 
त्वाच्या श्रेष्ठ स्थानाप्रत पोहोचतो 

वर सांगितल्याप्रमा्ण पवित्र आचरण ठेवन, इंद्रिय 
जिंकून, मनाचे एकाग्र साधून आणि चित्ताचें समा- 
घान राखन जो परुष अध्यात्मयोगाने आत्म्याची स्व- 
तेञ उपासना करितो, त्याच्या प्रत्ययास अस येते कीं 
जीवात्मा व परमात्मा यांचा परस्परसंबंध छाया-तपा- 
प्रमाण म्हणज सावली व ऊऱन्ह याप्रमाणेंच आहे. अ- 
सत्य अश्या सावलीवरून सत्य उन्हाचे जसे ज्ञान होते 
त्याप्रमाणे जीवात्म्यावरून परमात्म्याचा अनुभव येतो, 
आणि परमात्मा सत्य एतएव अमर अशी प्रतीति होते. 

य इम मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ 
--काठक 

याचा अथे असा कीं---कर्मारचे बरे-वाईेट फल अ- 
नभवणाऱ्या जीवात्म्याशीं अभद्रूपार्ने राहणारा आणि 
भतभव्यांदे कालत्रयाचा स्वामी जो परमात्मा त्यास 

णल्यानं, साधक परुष अभयपदास पोहांचतो 


५७२ आत्मविद्या [ भाग २ 


य एष सुप्तेषु जागर्ति 
कामं कामं पुरुषो निमिमाण: । 
तदेव शुक्र तटब्रह्म 
तदेवामृत सुच्यते । 
तस्मि<लोकाःश्रिताः स्व 
तदु नात्येति कश्चन ॥ 
--काठक 
याचा अथे असा की--आपणास गाढ झाप लाग- 
ली असतां जो अंतयोमीं जागत राहन नानाप्रकारचे सं- 
दर देखावे निर्माण करिता तोच प्रकाशमय आणि अ- 
मर असा परमात्मा होय. सवे लोक त्याचाच आश्रय 
करून राहिळे आहेत व त्याला सोडून कोणीहि राहूं 
शकत नाहीं. 
एको वशी सव भूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा य; कराति । 
तमात्मस्थ ये$नुपऱ्यस्तति धीरा 
स्तेषां सुख शाश्वत नेतरेपाम्‌ ॥ १ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येञ्नुपश्‍्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ २ 
"णाकाठक 


याचा अथे असा की---पवे भतांचे अंतयोमीं रहा- 
णारा व एका रूपास नानातऱ्हेचे आकार देणारा असा 
एक सत्ताधारी आहे. अशा परमात्म्याचा हृदयकमला- 
मध्ये ज्यांस साक्षात्कार होतो त्यांस मात्र शाश्वत सु- 
खाचा अनुभव येतो. विनाशी वस्तूमध्ये आविनाशी रू- 


प्रकरण ३ ] अमरत्व ५७३ 


पाने रहाणारा, सचेतन पदार्थामध्ये चेतना उत्पन्न क- 
रणारा, जो एक असन अनेकांच्या कामना पणे कारेतो 
अशा परमात्म्याचा साक्षात्कार ज्या बद्धिमान्‌ पुरुषांस 
होतो, ते धन्य होत. विषयासक्त व अविवेकी मनुष्यास 
हा लाभ घडत नाहीं. 
यदेवेहे यदसुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्राति य इह्द नानेव प्याति ॥ 
-न-काठक 
म्हणजे जडसष्टीमध्यं म॑ प्रतियमान होतं, तेच परमा- 
त्म्यामध्ये रहात. ज॑ परमात्म्यामध्ये असते तंच जड- 
सृष्टीमध्ये अनभवास येत. म्हणन; जो पुरुष परमात्मा 
आणि सृष्टि यांमध्ये भेद पहातो, तो जन्ममरणाच्या 
फेऱ्यांत सांपडतो 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्‍्यो न चश्षुषा । 
अस्तीति ब्रवतो ५न्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ ९ 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्व भावेन चोभयोः 
अस्तीव्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदाति ॥२॥ 
--काठक 
याचा अथ असा की---वाणीने, नेत्राने किंवा म- 
नाने परमात्मा प्राप्त होऊ शकत नाहीं. सवे जगाचे 
आदिकारण परमात्मा आहे असे नो मानितो त्यासच 
अमरत्वाचा साक्षात्कार होतो. परमात्मा व जडसाटि 
यांच्यामध्ये अभेदभावानेंच परमात्म्याचा लाभ घडतो 
व जगाचे आदिकारण परमात्मा आहे अस जो मानि 
तो, त्यास अमरत्वाचा अनभव येतो 
एथवर कठोपनिषदांतील अपव सिद्धांतांचे विवेचन 


५७४ आत्मविद्या [ भाग २ 


झाले, आतां सनत्सजात पवोवरील शांकरभाष्यानरो- 
धान प्रकृत विषयाचे निरूपणास आरंभ करिता 


मृत्य म्हणजे खरोखर कांहीं नाहीं, यामळ त्याच 
अस्तित्व व नास्तित्व या दोन्ही कवळ कल्पना आहेत 
व त्या निरनिराळ्या दृष्टीनं खऱ्या आहत. जे कोणी 
ज्ञाते मल्य आहे असे म्हणतात त्यांचे बोलण्याचा अथे 
तरी मृत्य म्हणजे कोणी मर्तिमान्‌ पदाथ असा नसन; 
देहादि अनात्म वस्तंचे ठिकाणीं आत्मत्व भासविणारा 
जो मोह तोच मत्य असा आहे, आणि या मोहापासन 
जे दर असतात त्यांना अथातच मृत्य नाहीं. पण, अ- 
नात्म वस्तच ठाया आत्मत्वबादूरूप मोह हाच मत्य-- 
अशी जी व्याख्या पंडित लोक करितात ती बरोबर 
नाहीं. खरी व्याख्या अशी आहे कीं; मृत्यु म्हणजे प्र- 
माद होय. जीवाचा जो सचिदानंदलक्षण सहजस्वभाव 
त्यापासन ढळणे किंवा च्यति पावणे हा मृत्य होय 
कारण पंडितांच्या मतानें जो अनात्म्याचे ठिकाणीं आ- 
त्मभावरूप मोह---त्याचॉहे मळ कारण हाच प्रमाद 
होय. जीवांना देह्ादि अनात्म वस्तूंचे ठिकाणीं जो आ- 
त्मभास होतो, तो जीवांची ह्या मळस्वरूपापासन दृष्टि 
चळली, म्हणन होतो. ती दृष्टि जर न चळतां सचिदा- 
नंदस्वरूपीं स्थिर राहील, तर हा मोहच उत्पन्न होणार 
नाहीं. सारांश, हा मोह या प्रमादाचे काये होय. प्रमाद 
झाला तेथेच मत्यु झाला. प्रमाद हाच मृत्यु होय, आणि 
घटाचा प्रतियोगी जसा घटाभाव, तसा प्रमादाचा प्रति 
योगी अप्रमाद म्हणजे स्वस्वरूपाचे ठिकाणीं अढळ स्थिति 


प्रकरण ३ ] अमरत्व ५७५६ 


तोच अमत्य किंवा अमरत्व होय आणि त्यासच श्रती 
मध्य स्वरूपावस्थान असं म्हटलं आहे. . 
अप म्हणजे प्राण किंवा इंद्रिय, आणि त्यांचे ठि- 
णीं जे रमतात ते असर होत. अर्थात असर म्हणजे 
आत्मज्ञानविहीन व विषयासक्त असे प्राणी होत. सुर 
म्हणजे स्वरूपामध्यं रमणारे, म्हणन आत्मवेत्ते होत 
असर हे प्रमादामळ नाश पावतात. सर हे अप्रमादा- 
मळं म्हणजे स्वरूपास धरून राहिल्यामळ॑ परमपदाप्रत 
जातात. हाच मृत्य आणि हुंच अमरत्व होय. कारण, 
मत्य हा कांहीं एकादे वाघासारखा कोणी शरीरी अ- 
सन तो प्राण्यांना गट्ट करितो, अशांतला प्रकार नाहीं, 
तो केवळ कार्यानमेय असन, त्याच खरं स्वरूप सम- 
जतच नाहीं. आत्म्याविषयी अज्ञान हाच मत्य आणि 
आत्मस्वरूपावस्थान हंच अमरत्व, एवढें काय त म्ह- 
णतां येते. यावरून मृत्यचा निरास किंवा मोक्षप्राप्ति 
कमेसाध्य नाहीं हे उघड आहे. निष्काम किंवा फल- 
त्यागयुक्त कर्माचे अथवा उपासनेचे सामर्थ्य चित्तशाद्े 
द्वारा ज्ञानप्रात्ीची योग्यता आणन देणे एवढंच आहे 
म्हणजे, उपासना किंवा करम मोक्षप्राप्तीसाठी प्रत्यक्षपर्ण 
समथे नसन, परंपरेने उपकारक होतें. हे सामथ्ये नि 
वळ ज्ञानाचे म्हणजे आत्मज्ञानाचे आहे, म्हणन आ- 
त्मज्ञान हाच मोक्ष किंवा अमरत्व होय 
मृत्यविषयीं लोकांत विलक्षण मत प्रचलित आहेत 
कोणी म्हणतात कीं मत्यु म्हणजे यम, आणि तो मर- 
णरहित व स्वस्वरूपाचे ठिकाणीं संचार करणारा अ- 
सून, जीवांचे बुद्धीचे ठायी लीन असतो. कोणी म्हण- 


५७६ आत्मविद्या [ भाग २ 


तात कीं, मृत्यु म्हणजे वेवस्वत यम, आणि तो । 
लोकाचे राज्य करीत असन, चांगल्यास चांगले राते 
वागवितो आणि वाइंटास शिक्षा करितो. पण हे कांहीं 
नव्हे, तरि वर सांगितल्याप्रमाणे प्रमाद म्हणजे स्व- 
स्वरूपाविषयी अनवधान किंवा दुलेक्ष असून, तोच 
खरा मत्य होय. हा प्रमाद प्रथम अहंकार रूपानं 
परिणत होतो, म्हणजे स्वस्वरूपाचा विसर पडन देहादि 
अनात्म वस्तंकडे दृष्टि वळल्याने त्या देहादिकांबद्दलच 
अहंभावना उत्पन्न होते. हा अहंकार म्हणजे स्वस्वरूपा- 
विषयीं हृढावलेळे अज्ञान होय. हा अहंकार बळकट झा- 
ला म्हणजे त्याचे कामरूपांन रूपान्तर होते, किंवा हा 
अहकारच कामरूप बनतो. या कामाचाच विषयांशी सं- 
बंध घडला असतां, प्रसंगपरत्वे त्यांतत क्रोध, लोभ, 
मोह हे निपजतात. उदाहरणाथे, कामाला व्यत्यय आ- 
ला किंवा अपाय झाला म्हणजे त्यांच इच्छे आड कांहीं 
आले कीं मनष्याला क्रोध येतो, क्रोधापासन मोह होतो 
आणि अखेरीस मनष्याचा नाश होतो. अशा रीतीने 
अहं स्वरूपाप्रत पावलेला प्रमाद म्हणजञ स्वरूपाविषयक 
अज्ञान.---मी ब्राह्मण, मी क्षात्रिय, मी स्थळ, मी कृश, 
मी अमक्याचा पुत्र, अमका माझा नात इत्यादि प्रका- 
रान मी व माझे याचा नाद लावन पुरुषाला रागद्वेषादि- 
कांच्या गोत्यांत घालिते आणि मग अशा पुरुषाचे हा- 
तन श्रतिस्मतीविरुद्ध आचरण घडन तो घसरत जातो व 
आत्मस्वरूपाची प्राप्ति न होतां नाश पावतो 

याप्रमाणे अहंकार व तज्जन्य विकार या रूपानं 
परिणत होणाऱ्या प्रमादरूपी यमाच्या किंवा मृत्यूच्या 


प्रकरण ३ ] अमरत्व ५७७ 


तावडींत प्राणी मूढ होऊन सांपडळे म्हणजे चौऱ्याय- 
शीच्या फेऱ्यांत पडतात. कारण, इहलोकीं त्यांचे देहा- 
वसान झालें म्हणजे धूमादि मागोर्ने परलोकी जाऊन 
तेथें कर्मफलाचा जोर संपेपर्यंत ते वास्तव्य करितात. 
करमेफलाचा जोर संपतांच, आकाशादि क्रमार्न-- 

आकाशाद्वायुः । वायोरभिः । अभेरापः । 

अद्भथः पृथिवी । पृथिन्या ओषधयः । 

ओषधिम्यो5न्ने । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । 

--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
म्हणजे, आकाश, वायु, अभि, जल, पृथ्वी, ओषधि, 
अन्न, रेत आणि पुरुष-या क्रमाने खालीं येऊन, ते 
नवीन देह धारण करण्यासाठीं या मत्युलोकीं येऊन 
पडतात. या अवस्थेत देव म्हणजे इंद्रिये त्यांच्याभोवती 
जमा होतात आणि त्या इंद्रियांच्या संगतीने पुनः विषयास- 
क्ति प्रक होऊन पुनः त्यांस मृत्यु झपाटतो. याप्रकारे 
प्राण्यांची या फेऱ्यांतून सुटका न होतां पुनःपुनः त्यांस 
गोतेच बसतात. सारांश, आत्मस्वरूपाचे अज्ञानामुळे 
हा सेसार उद्भवतो, व समुद्रांत पडलेल्या पुरुषाला ज्या- 
प्रमाणे नक्रादि जंतु इतस्ततः ओढू लागे असतां तो 
व्याकूळ होऊन जातो, त्याप्रमार्णे संसारांत पडलेल्या 
पुरुषाची हे रागद्वेषादिक रिपु त्रेधा उडवून अखेर 
त्याला खाड्यांत घालितात आणि याप्रमाणे हे चक्र 
अखंड चालू रहाते. 
आतां कमेयोगाने मृत्यूचा निरास होऊन अमरत्व 
कसे प्राप्त होते ते पाहु. बहुधा प्रवृत्तींतील जीवांची 
सवे कर्म फलाकांकषेक, केळी असल्यामुळे, मृत्युलोकी 
२५ 


५७८ आत्मविद्या [भाग २ 


त्यांचें देहावसान झालें तरी हा कमेबंध व मृत्यु चुकत 
नाहींत. ह्या लोकीं जिवंत असतां केलेल्या कमोची फले 
गण्यासाठीं त्यांना स्वगादि लोकाकडे जांवे लागते 
तेथे त॑ फळ भोगन झाले म्हणजे क्षीणपुण्य होऊन पुन 
या लोकीं ते येतात. असं रहाटगाडगे चाल रहाते 
यामुळे या करमेबंधनांतून सुटून मत्यूचे पार होणें 
म्हणजे अमरत्व किंवा मोक्ष मिळणे हे त्यांचे वांट्यास 
येत नाहीं. कारण, अमरत्वप्राप्रीला अवश्य जो 
अध्यात्मयोग किंवा सचिदानंद परमात्म्याचे अपरोक्ष 
ज्ञान, त त्यांना घडत नसल्यामळं, ते देहधारी मढ 
राहून विषयोपभोगाचे इच्छेने आकृष्ट होऊन सवेदा 
भ्रमत राहतात. अंधळा मनष्य ज्याप्रमाणे उच्च, नीच, 
सकेटक अशा प्रदेशांतनाहे फिरतो, त्याप्रमाणे हे विवे 
कहीन जीव, उच्च, नीच, दुःखमय अशा योनीमध्ये 
फेऱ्या करितात. हा सवे घात होण्याला कारण विषयां- 
विषयीं सत्यबद्धि आणि तत्संबंधी लालसा हीं होत. 
परंतु विषयच ज्याला असत्य वाटतात; त्याचे इंद्रियांची 
विषयांचे ठिकाणीं प्रवृति होत नाहीं आणि इंद्रिय 
विषयपराड्मुख असलीं म्हणजे ती आत्माभिमुख सह 
जच होतात. इंद्रिये आत्माभिमख झाल्यानं मोहाची 
निवृत्ति होऊन अपरोक्षानभव सहजच प्राप्त होतो. परं 
तु जे कोणी विषय सत्य मानितात अशांची इंद्रिय 
सवेदा विषयाभिमख असल्यान हे महामोहम्रस्त होतात 
व प्रत्यग्मत आत्मस्वरूपार्चे स्मरणहि नाहींसे झाल्या- 
मळे आणि केवळ शाब्दादि मिथ्याभत विषयसंयोगाने 
मन ग्रस्त झाल्यामळें या विषयांचेच चिंतनांत सवेदा 


प्रकरण ३ ) अमरत्व ५७९ 


निमस्न होऊन विषयसेवनांतच ते सदा गुंतून राहतात. 
कारण, विषयांच्या उपभोगानं विषयेच्छा तृप्त न होतां 
घृतयुक्त अग्नीप्रमाणे अधिकाधिकच भडकतं जाते व 
तेणेकरून तो पुरुप अविद्याकल्पित शब्दादि विषयांनीं 
अधिकाधिक बद्ध होतो व अर्थात त्याच्या संसाराच्या 
येरझारा संपत नाहींत. 

पुरुष विषयासक्त होण्याचें मूळ कारण पाहूं जातां 
असे दिसतं कीं, विषयसंसगे आणि विषय्चितन हीं पुरु- 
पाचा प्रथम घात करितात. कारण, विषयांचे ध्यान 
करितां करितां त्यांचे ठायी आसक्ति जडते, आसक्ति 
जडलीं कीं तद्विषयक काम त्या पुरुषाला विपयासन्निध 
नेऊन गिरकींत घालितो. कामाचे तावडीत गेल्यावर 
क्रोर्धीह आपला डाव साधून घेतो. अशा रीतीनं विप- 
यघ्यान, काम व क्रोध या तिहींचे दाढेत सांपडलेल्या 
मूखे मनुष्यांना हे तिघे मृत्यूचे गर्तत फेकून देतात. 
परतु जे कोणी विवेकी पुरुप विषयांचे मिथ्यात्व ओळ- 
खून त्यांपासून अलिप्त राहतात, ते असा विचार करि- 
तात कीं, विषय हे अनित्य, अशाचि व दुःखमय आहित. 
असं ध्यानांत वागळे म्हणजे ते मुढाप्रमाणे विषयांचे 
गुलाम न होतां स्वतंत्र राहतात आणि मृत्यूचा अंमल 
त्यांवर मुळींच चाळत नाहीं. उलट ते मत्युचेहि मृत्यु 
किंवा काळाचेहि काळ बनतात, आणि मत्यु जसा इत- 
रांना भक्षण कारेतो, तसे ते मृत्यूलाच गिळून टाकि- 
तात. अशा पुरुषांना विद्वान्‌, आत्मवेत्ते, कवि अशा 
संज्ञा आहेत. 

आतां विषयानुसक्त कामानुसारी पुरुष नाश कसे 


५८० आत्मविद्या [ भाग २ 


पावतात तै पाहूं. हढ घ्यानांच योगाने अशा पुरुषांचे 
विषयांशी अथिकाष्ठाप्रमाणे तादात्म्य होऊन जाते. परंतु 
काष्ठनाशाबरोबर तटूत अभ्नि जसा नाश पावतो, तद्वत्‌ 
विषयानुसारी हे कामी जीव नश्वर विषयांचे संगतीर्न 
आपणहि नाश पावतात. उलटपक्षीं, जो पुरुष विवेक- 
बुद्धीच जोरावर विषयांना लाथेने तुडवून देतो, त्याचे- 
मागचा सवैच कमीचा तगादा नाहींसा होतो. इहजन्मीं 
किंवा जन्मांतरी केलेल्या पुण्यपापादि सवे क्रमीचा 
उच्छेद करून तो पुरुष स्वतंत्र व सर्वेदुःखातीत होतो. 
खरोखर पाहतां प्रागिमात्रांचा हा देह अविद्याकल्पित 
असून विष्ठा, मूत्र, कफ, पूय, शोणित इत्यादिकांनीं 
भरला असल्यामुळें प्रत्यक्ष नरकच होय. असे अस- 
तांहि मूढ जीव, देह मोठा सुंदर व मनोहर आहे अशी 
कल्पना करून त्याचा लोभ करितात; आणि त्या लोभा- 
मुळे त्याच्यामार्ग धांवत सुटून अंधळा खाड्यांत पडावा 
त्याप्रमाणे ते नरकगर्तेत पडतात. 

स्रियादिकांचे देहाचे ठिकाणीं सुखबुद्धि ठेवून जे वि- 
षयांध पुरुष त्यांमार्गे धांवतात आणि विषयातोरिक्त स्वा- 
त्मभूत परमात्म्याला जाणीत नाहींत किंवा त्यांचं ज्ञान 
करून देणाऱ्या अध्यात्मशास्त्राचे अध्ययन करीत ना- 
हींत, अशांचा देह अगदीं फुकट आहे यांत संशय ना- 
हीं. इतकेंच नव्हे, तर अशा विषयासक्त जीवांचा अन्त- 
रात्मा क्रोधाने, मोहार्न, लोभाने, भयाने व्याप्त झालेला 
असल्यामुळं, ते( अन्तरात्माच त्यांचा प्रत्यक्ष मृत्यु होतो; 
आणि अशा प्रकार क्रोध; लोभ, मोह, भयादिकांनी प्रस्त 
झालेल्या पुरुषांचे दृदयांत मृत्यु सतत जागृत रहातो, या- 


प्रकरण १ ] अमरत्व ५८९ 


प्रमाणे कामक्रोधादिरूपाने परिणत होणारा व जीवांस 
जन्ममरणाचे अनथेपरंपरंत ढकलणारा प्रमोदच मृत्यु 
आहे हं ओळखून मुमुश्षूने कामक्राधादिकांचा पोरित्याग 
करावा व सच्चिदानेदरूप स्वरूपावस्थितीनं रहार्वे, म्हण- 
जे त्याला मृत्यूचे भय वाटणार नाहीं. इतकेंच केवळ नव्हे, 
तर मृत्यूचे आटोक्यांत आठेळे जीव ज्याप्रमाणे नाश 
पावतात; त्याप्रमाणे असल्या ज्ञानी पुरुषाचे आटोक्यांत 
भेल्यानें मत्युच स्वतः मरण पावतो. 


कर्ममार्ग परंपरेने मोक्षाला उपकारक होतो म्हणून 
वेद्‌ हे कमाने श्रेष्ठ सुख व मोक्ष प्राप्त होत असल्याचे 
सांगतात व अज्ञानी लोक त्या मागोने जातात. परंतु क- 
मोचे अंगीं साक्षात्‌ मुक्तिहतुत्व नसून केवळ क्रममु- 
क्तित्व आहे, याकरितां त्या मागीन किंवा उपासनादि 
आडमागीनीं न जातां ज्ञानी लोक आपणच परमात्मा 
आहो. असे ज्ञानाने व अनुभवाने जाणून परत्रह्मरूपच 
होऊन रहातात व पुनः या सृष्टींत येत नाहींत. कर्म व 
उपासना यांची जी महती वेदांनीं गाईली आहे, ती फक्त 
इंद्रियांस विषयांपासून पराडमुख करून चित्तशुद्धि सं- 
पादन करण्याकरितांच होय असे समजलं पाहिजे. 
यावत्‌ वेदांचा कटाक्ष मोक्षाकडे किंवा अमरत्वप्राप्ती- 
कडे आहे. त्रह्म्यातेरिक्त पवे कांहीं अनित्य, अशुचि, अ- 
सुखरूप असल्यामुळें पुरुषार्थ या संज्ञेस पात्र होत नाही. 
हे वेदांनी पुरे ओळखिलळं असल्यानं, वेद अशा गोष्टीवि- 
पर्यी तात्पये न ठेविता अमरत्व प्रतिपादनाकडेच ओढ 
घेतात. यासाठी परमपुरुषाथरूप, परमपुरुषार्थसाधक 


५८२९ आत्मविद्या [ भाग २ 


व परमपुरुषार्थप्रातिपादक या तीनहि रूपांनी वेदच मोक्ष- 
प्राप्तीला आधारभूत किंवा प्रमाणभूत आहेत. 

आत्मप्राप्तीस अवश्य लागणारी जी चित्तशुद्धि तिर्चे 
काम धीरांनं व नेटाने करावें लागते. ज्यामध्ये अनुकूल- 
प्रतिकूल असे संकल्पविकल्पात्मक अनेक तरंग क्षणांत 
उठतात असं जे आर्न्तारिंद्रिय मन त्याचा निश्चयरूपी बु- 
द्धीचे ठिकाणीं लय केला पाहिजे. म्हणजे, विषयसंगतीरने 
होणारे मनाचे चांचल्य साफ नाहींस करून त॑ अन्तमेख 
करून निश्चयरूप बनविले पाहिजे. याप्रमाणें मन मुरून 
किंवा मारून निश्चयात्मक बुद्धीचा उद्य झाला असतां 
आत्मप्राप्तीर्चे पहिळ साधन हातीं आळ असं समजलं 
पाहिजे. कारण, आत्मा हा पदार्थ अखंड चिंतनावांचून 
मिळणारा नव्हे, आगे जोॉपयेत मन विषयाच्या थपडा 
खात इतस्ततः हेलकावत आहे, तोंपर्यंत अखंड चिंत- 
नाला लागणारा आणि सतत एकाच दिशेला नेटाने व- 
हाणारा असा चित्ताचा प्रवाह सेभवत नाहीं. यासाठीं 
प्रथम मनाचा बळी बुद्धिरूप देवीपुढें अपण करून तिला 
प्रसन्न केली पाहिजे. ती देवी प्रसादोन्मुख झाली असतां 
अखंड चिंतनाचे सामथ्ये अंगीं येते. हं सामथ्ये प्राप्त 
झाळे म्हणजे चित्तशुद्धि संपादन झाली असे मानण्यास 
हरकत नाहीं. 

आतां, आपणच परमात्मा आहा असे जाणून रहावे 
म्हणून वर सांगितलें, त्यावर अशी शंका येते की.--पर- 
मात्मा स्वतंत्र असून त्यास जन्ममरणादि विकार मुळींच 
नाहींत, जीवात्मा तर आकाशादि क्रमार्ते जन्ममरणरूप 
संसारामध्ये फिरणारा असून कर्मतंत्र आहे, शिवाय पर- 


प्रकरण १] अभरत्वं ५८रै 


मात्मा क्ेशरहित असून जीव तर दुःखाने गांजलेला 
आहे. इतर्के जीव व परमात्मा यांमध्ये विरुद्धधमेत्व 
असून जीव हाच परमात्मा कसा जाणावा? या शंकेचे 
समाधान असे आहे कीं, जीवात्मा व परमात्मा भिन्न 
नाहींत हीच गोष्ट खरी आहे व जो या दोहोंमध्ये भेद 
मानितो तो महापातकी होतो असं श्रतींत स्पष्ट म्हटलं 
आहे. जीव हा परमात्माच खरा, परंतु तो अनादि मा- 
यारूप उपाधीमुळें नानारूप दिसतो व त्याच उपाधी- 
मुळें अनंत दुःख भोगतो. यास दृष्टान्त एणेप्रमाणे:-अ- 
नेक जलपात्रे भरून ठेविलीं असतां अनेक ठिकाणी चंद्र- 
बिर्बे दिसतात, व पात्रांतील जल प्रचलित झाळे असतां 
तीं बिंबे कंपित होतात. तथापि या सवे बिंबांना मूळभूत 
जो आकाशस्थ चंद्र तो एकच आहे आणि पात्रगतबिंब- 
कंपनानं तो कंप पावत नाहीं, या दोनहि गोष्टी निर्वि- 
वाद आहेत. त्याप्रमाणेंच मायोपाधिगत परमात्म्याचे जे 
जीवरूपाने नानात्व किंवा दुःखात्मकत्व भासत ते, मूल- 
भत परमात्म्याच्या अद्वितीयत्वार्चे किंवा केशराहित्याचे 
बाधक होत नाहीं. हे सिद्ध झालें. माया ही परमात्म्याचे 
ठिकाणीं असणारी अनादिसिद्ध शक्ति आहे. हिच्या 
योगाने परमात्मा हे विश्व निमाण करितो, किंबहुना पर- 
मात्मा कांहींच करीत नसन ही त्याची मायाशाक्तेच हे 
सवे जग उत्पन्न करिते. असा वेदांचा अभिप्राय आहे 
मात्र ही माया परमेश्वराचाच आश्रय करून आहे, त- 
श्वित्न नाही, हेहि वेदांनी सांगन ठेविळे आहे, आगि 
मायोपाधिकृत नानात्व मानण्यांत परमेश्वराचे सामथ्ये 


५८४ आत्मविद्या [ भांग २ 


कांहीं कमी होत नाहीं व जीवपरमात्म्येक्याच्या कल्प- 
नेटाहि धका पोहोचत नाहीं. 

आत्म्याचे यथाथे ज्ञान संपादन करणें हँ प्रत्येक म- 
नुष्याचें कर्तेन्य आहे. अत्यंत सूक्ष्म, अचल, शुद्ध, स- 
चिदानंदलक्षण असा आत्मा असतांना, त्यास यथाथे- 
दृष्टया न ओळखून, जो त्याला कतो, भोक्ता, सुखी, 
दुःखी, स्थूळ, कृश, अमक्याचा पिता, अमक्याचा ना- 
तू इत्यादि प्रकारे समजतो, तो मोठा अपराधी होय. 
म्हणून शहाण्याने देहेंद्रियादिक अनात्मवस्तु आहेत, 
अर्से ओळखून परमात्म्याचे ठिकाणीं ल्य लावून रहावे. 
देहठ्ठय व इंद्रिये यांचे जो आत्मत्वाने ग्रहण करीत 
नाहीं, त्याला एक तर संसाराचे केश होत नाहींत. 
दुसरे, त्याचे अन्तःकरणांत कामक्रोघदिकांचा उद्भव 
होत नाहीं. आणि तिसरे, तो अमरत्वास पोहोचतो. 
शिवाय, आत्मप्राप्तीसाठी कोठे जाव लागत नाहीं. ब- 
सल्या बैठकी जर कोणी ज्ञानाजेनाचा केवळ हेतु मनांत 
घरून गुरुप्रतिपादित मार्गाने वेदांचे पद्धतवार परि- 
व्ीलन करील, आगि वेदांत सांगितलेल्या वादांचें अ- 
घ्यारोप आणि अपवाद या दोन्ही दृष्टींनी, पायरी पा- 
यरीने मनन करील, तर कालगतीने त्याचे ज्ञान परि- 
पक होऊन त्यास निखालस एथच्या एर्थे अमरत्व- 
प्राप्ति होईल. 

आत्मज्ञानी पुरुष अध्यात्मयोगाने हृदयकमला- 
मध्ये ज्या परमात्म्याचा लाभ करून घेतात तो केवल 
बुद्ध म्हणजे अविद्यादे दोषरहित असून वस्तुजाताचा 
प्रकाशक असल्यामुळें स्वतः ज्योतिःस्वरूप आहे. हा 


प्रकरण ३] अमरत्व ५८५ 


अध्यात्मयोग साध्य होण्यास योगशास्त्राचे अध्ययन 

पाहिजे. इतर शास्त्रे केवळ वाणीचे विकार आहेत; 
असे समजावे. योगशास्त्र मोठें यशस्य म्हणजे यशो- 
रूपं ज॑ ब्रह्म त्याची प्राप्ति करून देणारं आहे. ज्ञात्यांचें 
म्हणणे अर्स आहे, कीं सवे कांही योगाधीन आहे, 
आणि ह रहस्य जे जाणतात ते अमर होतात. जरा 
आणि मरण हे जरी देहाचे धमे असले तरी त्यांपासन 
देह भनेणेकरून निमेक्त होईल अशा मागोचे अवलंबन 
करण्याकडेच योगशास्त्राचा भर असलेला पदोपदी न- 
जरेस येतो. आपले मानवी जीवित सर्वस्वी शक्रावर 
म्हणजे रेतावर अवलंबून आहे, आणि ते शुक्र चित्ता- 
वर अवलंबून आहे. म्हणून शुक्र आणि मन हीं ज्या 
ज्या प्रयत्नांनी रक्षण करितां येतील ते ते प्रयत्न कर- 
ण्याकडे योग्याचे सवकाळ लक्ष लागळ पाहिजे. वाय- 
स्थेय, मन:स्थेये आणि बिंदुस्थेये हीं तिन्ही संपादन क- 
रण्याकडे योगशास्त्राचा सवदा ओढा असतो. शरीरर- 
क्षणाचा मख्य पाया जो प्राण, तो आपल्या स्वाधीन 
करून घेण्याकारितां, नियामित आहारविहार आणि ए 
कान्तवास यांचा आश्रय करणे अवश्य आहे. तर्सच 
मनाची अन्तमुखत। पुर्णपणे साध्य करून शुक्राची तेज- 
स्विता संपादन केली पाहिजे. याविषयीं पुढील वचने 
अत्यन्त महत्त्वाची आहेत!-- 


चित्तायत्तं नृणाशुके शुक्रायत्तच जीवितम्‌ । 
तस्मात्‌ शुक्र मनश्वेव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ९ 
मनःभस्थेर्ये स्थिरो वायुस्ततो 'बिंदुः स्थिरो भवेत्‌ । 
बिंदुस्थेये सदा सत्व पिंडस्थेये प्रजायते ॥ २ 


ट्ट आत्मविधा [ भाग २ 


सुर्गंधो योगिनो देहे जायते बिंदुधारणात्‌ । 

यावद्‌ बिंदुः स्थिरो देहे तावत्काल भयं कुतः ॥ ३ 

एवं संरक्षयेद बिंदु मृत्यु जयाति योगवित्‌ । 

मरणं बिंदुपातेन जीवनं बिंदुधारणात्‌ ।। ४ 
->हठयोगप्रदीपिका 


याचा अथे असा कीं---मनुष्याचें शुक्त केवळ मना- 
'च्या स्वाधीन रहाते, आणि जीवित तर शुाक्रावर अव- 
लंबून असंत, याकरितां अनेक प्रयत्न करून शुक्र आणि 
मन यांचें रक्षण केळे पाहिजे. मन स्थिर झाळें असतां 
प्राणवायु स्थिर होतो आणि प्राणवायु स्थिर झाळा अ- 
सतां आपला शिंदुहि स्थिर होतो. बिंदु स्थिर राहिला 
असतां देहामध्ये बळ उत्पन्न होऊन स्मैये प्राप्त होते 
आणि जीविताविषयीं भय म्हणून कसं ते राहत नाहीं. 
याकरितां बिंदूचे रक्षण करून योगी लोक मृत्यूला जि- 
कून टाकितात. बिंदुपात होणे हेच मरण असून, बिंदूचे 
उत्तम प्रकारें रक्षण करणे, हेंच अमरत्व होय. 

आतां, सनत्सुजातपवोवरील शांकरभाष्यांचे आरंभी 
जो सुंदर उपोदुघात लिहिला आहे त्याचा सारांश देऊ- 
न हे प्रकरण संपवि्तो. 

खरोखर पहातां, जीवात्मा सचिदानन्दरूप अद्वितीय 
ब्रह्मरूपच असतो, परंतु त्याला धरून असणारी जी अ- 
विद्या तिच्या योगाने हा जीवात्मा आपल्या नैसर्गिक त्र- 
ह्स्वरूपास मुकतो आणि देहादिकांचेच ठिकाणीं आपले- 
पणा मानूं ागता, तेणेकरून एकाहि पुरुषार्थाची प्रात 
न होऊन सवे तर्‍हेचे अनथे माल त्याजवर येऊं ठाग- 
तात. अस झाळें असतां तो लौकिक किंवा वैदिक उपाय 


प्रकरण ३] अमरत्व ५८७ 


योज लागतो. परंतु हे सर्व उपाय अविद्या, वासना 
आणि कमे यांनींच कल्पिलेले जी ळे, परमपुरुषाथे 
जो मोक्ष किंवा अमरत्व ते हाती न येतां, रागद्वेषादि 
रिपु त्याला जन्ममरणरूप संसारसमुद्रांत लोटून देतात. 
मग तो भांबावून जाऊन भोवऱ्यांत सांपडलेल्या वस्तू- 
प्रमाणे, देव, मनुष्य पशु, पक्षी इत्यादि नानाविध योनीं- 
मध्ये पुनःपुनः गिरक्या मारूं लागता. अशा गिरक्या 
खातां खातां त्याच्या पदरीं जर पुण्याचा संग्रह असेल; 
तर त्यायोगे तो थोडासा शुद्धीवर येतो, आणि मग काम्य- 
करमीची वांछा सोडून देऊन वेदाज्ञेला अनुसरून केवल 
इेश्वरापणबुद्धीने विहितानुष्ठान करूं लागतो. मग त्या 
अनुष्ठानबलाने त्याचे रागद्वेषादि मल दूर होऊन त्याची 
दृष्टि शुद्ध होते. आणि भोग्य विषयांचे क्षणभंगुरत्व ल- 
क्षांत येऊन ऐहिक व पारलौकिक भोगांविषयीं त्याची 
अप्रीति होते. नंतर उपनिषत्प्रतिपादित जीवात्म्याचा ब्र- 
ह्यभाव अनुमविण्याकरितां विविदिषा उत्पन्न होऊन तो 
निवृत्तिमागाला वळतो आणि शमदमादि साधनसं- 
प्न होऊन ब्रह्मवेत्या गुरूचा आश्रय करितो. तेथ श्र- 
वणमननादि मागीनीं त्याला आपले त्रह्मस्वरूपाची ओ- 
ळख होऊन अविद्या.व तिचीं कार्ये हीं या जवळून प- 
ळून जातात. आणि तो केवळ अह्मरूप होऊन रहातो. 
एवढे त्यान केळे म्हणजे कतेन्याची परम सीमा होऊन 
अमरत्व हातीं आलें अस समजावे. 


प अखिवदककगकवाजाकावळाताकावाडा 


